नवभारत 


जी अंकात - 


ज्ञानदेवांच्या कालखंडाची साधने 
प्रा. हरोहर चंद्रशेखर घोंगे 


अस्तित्ववादः तास्वथिक दृष्टिकोनातून 
प्रा. हेमंत गोखले 
चट ह्र २ ९ ९ 
सामवेदीय साहित्याची वेदिक यज्ञकमांत भर 
डॉ. गणेश थिटे 
भाषावार राज्यरचनेचा फेरविचार 
श्री. ना. बा. मराठे 
च. हन ह्र च्छ 6९ 
लोकहितवादी-- फुले ( पूवाध ) 
श्री. रा. ना. चव्हाण 
पद॒मंजरीकार हरदत्तमिश्र 
डॉ. दे. खं. खरवंडीकर 
सत्तावनचे स्ातंत्र्ययुद्ध आणि त्याचे निंदक 
श्री. नी. र. वऱहाडपांडे वष २६ 
प 
पुस्तक परामशे महजतिती 


ण सस्थेवर १९७३ 


जी ् र 
2 | १7 कक, 
४ ७५ कठ 
| अनुक्रमणिका | *८ प ह 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ी 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


र क गा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन हटल 
मराठी भाषा विभाग 
राज्य य स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास रा ज्य मराठी विकास सस्था पृ शि 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


धोबीतलाव, मुंबई - ४०००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥.[05://॥९५.॥)०0॥011011.90४.1॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥]७॥॥1001(8%/601100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. ३ जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सद्र अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञृपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देशा 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारत सि, 
विभागांवर असणार नाही. 


-रठडटण! हत” 
ण्पळळुममी ४ळरळवडण 
ग्य्तह्‌ | "ळप्पत्त 


| अनुक्रमणिका | मराठीच स: महार 
राज्य मरा का 


प्राज्ञषपाठशाळामडळ वाई, यांच सा[सक 


न लोळमारत 


अंक वारावा 
दाराष्ट राज्य साहित्य व संस्कृति मंडळ पुरस्कृत ) 
संपादक-मंडळ 
२ ९५ ७ ४ आ क )। 
प्रा. वि. म. वेडकर--प्रा. गोवधेन पारीख, प्रा. मे. पु. रेगे का. संपादक 


0“ नाळ ळळाळळळळळळळळळकका्स््र््फ्स्याा>>>>><>>> >“ “2 “शटशशशीशशशशीशीटॉशशशशीशीशीशटीशर“<““>““* 


८... -:--- 


ज्ञानदेवांच्या कालखंडाची साधने प्रा हरीहर घोंगे रप 
अस्तित्बबाद : ताक्त्विक दृष्टिकोनातून प्रा इवत गाखख 1 पदर्‍ाईइ07 
सामवेदीय साहित्याची वदिक यज्ञकमात भर डा. गणेश क्तता 

भाषावार राञ्यरचनेचा फेरविचार प्रानार्‍वाामराठा४०ाडट 


वाषिक रु, १२ अकास रु. १२५ 
टे मासिक श्री. म. शं. साठे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, २१५ गंगापुरी, वाई 
थे छापून प्रा. वि. म. वेडकर यांनी प्राज्षपाठशाळामंडळ वाई 
यांचेकारंता तेथेच प्रासद्ध कल 
पत्रव्यवहाराचा पत्ता : 
१ संपादकीय : कार्यकारी संपादक, ' नवभारत ” मासिक, 
प्राध्यापकांचे निवासस्थान 
कीर्ति कौळेज, दादर-मुंबई २८ 
२ व्यवस्थापकीय : व्यवस्थापक, ' नवभारत ? मासिक, 
९८० दी प्राज्ञ प्रेस, वाई ( जि० सातारा ) 
चौकशी : श्री. वा. वि. कोनकर 
१८८ एफ्‌ , भीमराबवाडी, मुंबई २ फोन नं. ३५४८५४ 


-कखगघलचिघजसज 


| अनुक्रमणिका | दन 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


प्रा. हरीहर चंद्ररोखर घोंगे 


ज्ञानदेबांच्या काळखंडाची साधने 


ज्ञानदेवादि भावंडांचा काळ मराठो साहित्याच्या संशोधकांनी ठरवून 
टाकला आहे. या कालखंडाला प्रमाण धरूनच त्या अनुरोधाने माच्छिव, 
गोरख था नाथगुरूंचा कालखंड निर्धारित क्रेला जातो. नाथांचा काळ 
ठरविताना डॉ० सुनीतिकूमार चॅटर्जी, डॉ० कल्याणीमाल्लिक' यांनो मराठी 
परंपरा माण म्हणून मान्य केलेली आहे. सच्चिदानंद, विसोबाखेचर, नामदेव 
आणि जनाबाई या संतांचे नामसुद्रांवर असणाऱ्या अभंगांतून ज्ञानदेवांचा 
जन्मशक ज्ञात होतो. पण ज्ञानदेवादि भावंडांच्या जन्मशकांची माहिती जनाबाईचे 
नावावर असणाऱ्या दोन अभंगातूनच मिळते. ज्ञानदेवादि भावंडांच्या जन्स- 
तारखा निर्धारित करण्याचा तोच एकमेव पुरावा होय. जनाबाईचा अपवाद 
वगळता निवृत्ति, सोपान, मुक्‍ता यांचे जन्मशक सांगणारे अन्य संतांचे अभंग 
उपलब्ध नाहीत. जनाबाईचे अभंग असे आहेतः 

* शालिवाहन झके अक्राशे नव्वद । निवृत्ति आनंद प्रगव्ले ॥ १ || 

ञ्याण्णवाच्यासाली ज्ञानेश्वर प्रगटले । सोपान देखिले शाण्णवात ॥२॥ 

नव्याण्णवाच्या साली मुक्‍ताई देखिली । जनी म्हणे त्यांनी मात केलो' ||३॥। 
- या अभंगातून ज्ञानदेवांचा जन्सम शक ११९३ आहे असा बोध होतो. पण 
वास्तविक ११९३ साली ज्ञानेदवराचा जन्म झाला असे जनीने वततंविलेले आहे. 

जनाबाईंचा दुसरा अभंग के. पांगारकरांनी ज्ञानदेवचरित्रात उद्धृत केला 
आहे. त्या अभंगातून ' सत्याण्णव साली ज्ञानदेव जाले । नव्याण्णवी देखिले 
सोपानदेव ॥ ! असा जन्मशक प्राप्त होतो. या परंपरेनुसार ज्ञानदेवांचा जन्स- 


१. 0॥0७१टाग. & त७ए७]0])11९॥ 0 381 छु] 1,912ए9४० 
& हापचप'8 1). 39. ]र. (180(8']00 ]). 122 

२. ञिंतव ७ डतेता 8.8 ]9001801.-1)1, ]₹७]१७11 018111]. 

३. नामदेव गाथा- महाराष्ट्र शासन प्रत. जनाबाईचे अभंग- क्रसांक, ४१३. 


न. भा, १ आत. 
अनुक्रमणिका तन ७. ४ 
मराठीचा स: महाराष्ट्राचा सस 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


ग्रे नवभारत 


शाक ११९७ ठरतो. जनाबाईचे नामसुद्रेवर असणाऱ्या अभंगांची रचना सारखी 
आहे फक्‍त कालगणनावाचक शब्दांकनात फरक आहे. 


या दोनही अभंगांचा विचार करता असे दिसते की जनाबाईचे काल- 


खंडात ज्ञानदेवादि भावंडांच्या दोन जन्मपत्रिका ज्ञात असाव्यात. हके ११९३ 


या काल्खंडाशी सुसंगत असणारी परंपरा जनाबाई शिवाय अल्य संतांना 
ज्ञात असाबी असे सिद्ध करणारी प्रमाणे नाहीत. शके ११९२ ही तिथी 
ज्ञानदेवांचे चरित्रबांधणीला त्यातल्या त्यात सुसंगत ब सोयीची आहे. पण 
मराठी संशोधकांनी तीच त्याज्य ठरविलेली आहे. जनाबाईंच्या अभंगाची 
साक्ष प्रसाणभूत ठरू दकत नाही. त्याची कारणे देता येतात. 

जनाबाईची साक्ष 

जनाबाईंच्या दोनही अभंगातील “साल ' हा कालगणनावाचक 
शब्द- जनाबाईचे काळाशी विपर्यस्त आहे. कारण दक्षिणेकडे “साल या 
५ फ्सली- सालाची ? कालगणना शहाजहान बादशहाच्या अमलात प्रारंभित 
झाली. उत्तरेला तो अकबराने प्रारंभित केलो.' तत्कालीन कालगणनेची पद्धती 
लक्षात घेता शक आणि संवत्सराचा निदेश करूनच कालाची नोंद ठेवणारे 
अभंग अथवा ओव्या उपलब्ध आहेत. जनाबाईचे अभंगात शक संवत्सराचा 
मेळ घातलेला नाही. जनाबाईचे नावावर हे दोनही अभंग प्रक्षिप्त असावेत. 
कारण जतन्नाबाईच्या नासमुद्रेवर काही अभंग प्रक्षिप्त आहेत तेही पिद्ध करता 
येते. विज्ञेबतः कबीराचा निर्देश आणि सेनामहाराजांचे चरित्र जनीकडून 
घडलेले नसावे. 

: तुरका घरी सेले विणी । म्हणे नामयाची जनी* । असे ज्यावेळी 
जनीने म्हढले असते त्यावेळी ते कबीराला उद्देश्षून असते. जनाबाईचे नावावर 
संत सेना महाराजांचे चरित्र आहे. त्या जभंग चरित्रात ' सेना न्हावी भक्‍त 
झला । तेणे देव भुलविला ॥ असा प्रारंभ असून ' जनी म्हणे न्हावी ज्ञाला ! 
अश्ली अंती नामसुद्रा आहे. 


१, ज्योतिमंयूख-- के. मोघे. १९५०, पान, ९. 

२. जनाबाईचे अभंग २३७. ( ' कबिराच्या बैसोनी पाठी । शेला विणितां 
सांगे गोष्टी | ' हा अभंग जनाबाईचा असावा असे सिद्ध करण्यास पुरावा 
नाही म्हणून हा अभंग उद्धृत केलेला नाही ), 

३. जनाबाईचे अभंग- ४१४. 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, बाई 


ज्ञानदेवांच्या कालखंडाची साधने ३ 


जनावाई, कबीर आणि सेनामहारांजांच्या काळाचा ताळमेळ जमविणे 
अशक्य असते. कबीराचा कालखंड संशयाचा आधार देऊन जनीच्या कालखंडात 
ओढता येईल. पण सेना महाराजांचा कालखंड भराठी परंपरेने जनाबाई 
नंतर ठरविले आहे. 


कवीरांचा कालखंड 


कबीरकालखंडाविषयी हिन्दी साहित्य संश्रोधकांत मतेक्य नाहो. या 
कालखंडाविषयी मांडलेल्या विभिन्न मतांचा गोषवारा सांगूल श्री. परशराम 
चतुर्वेदी यांनी संवत्‌ १४२५ म]णजेच शके १२९० कबोराचा जन्मशक ठरविलेला 
आहे.' नामदेव-जनाबाईंना त्यातल्या त्यात निकट असणारी कालमर्यादा म्हणून 
हाःच शक मान्य करावा लागेल. अर्थात ही कालमर्यादा सान्य केलो तर शिकंदर 
लोदीच्या कारकीर्दीतून कबीरांचे संठू्ण जीवन पूर्णाश्लाने उणे करावे लागते, 
कारज शिकंदर लोदोचा कालखंड शकते १४१० पासून आरंत्न होतो. या काळात 
कबीरांचे जीवन समाविष्ट करण्यासाठी त्यांना किसान १२० वर्षाची आयुभर्यादा 
द्यावी लागते. जनश्रुतीच्या प्रमाणाने श्री. चतुवेदींनी ठरविलेला कबीराचा 
कालखंड स्वीकृत होण्यासारखा नसला तरी जनाबाईच्या काळखंडाला हा 
मर्यादारंभ सर्वांत जवळचा आहे म्हणूनच तो स्वीकृत केलेला आहे. 

शके १२९० मध्ये कबीरांचा जन्म झाला असे गृहीत धरता, नसंदेच्या 
दक्षिणेला साधक म्हणून संतमंडळात त्यांची जी ख्याती दुमडुमली त्यावेळी ते 
चयाने प्रोड असावेत असे गृहीत धरावे लागते. आणि हो भगवत्‌ छृपा एन 
उमसेदीत त्यांना लाभली असे जरी लक्षात घेतले तरी शके १२२० चे सुमारास 
कबीरांची कोर्ती जनाबाईंचे परिसरात दुमडुमली असावी असे म्हणावे लागते. 


जनाबाईंचा कालखंड 


जनाबाईचा कालखंड ठरविता यावा असे कोणतेच प्रमाण उपलब्ध नाहो. 
म्हणून नासदेवांच्या कालखंडाच्या अनुमानाने जनावाईचा काळखंड ठरवावा 
लागतो. नामदेवांना भवतीची उपरती त्यांच्या उततार बयात जाली, नासदेव 
आणि जनाबाई यात वीस ते पंचवोत वर्षाचे अंतर गृहीत धरता जनाबाईंचा 
जन्म शके १२१७ चे दरस्यान झाला असावा असे ठरविता येते. कारण * अधिक 
ब्याण्णव गणित अकराजते । प्रभव सवंच्छर शालिवाहून शकते | ' असा एक 


१. उत्तरी भारत को संतपरंपरा: परशुराम चतुवेंदी, परिशिष्ट, क. 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाई 


छे नवभारत 


अभंम नामदेवांचे आत्मवृत्तपर अभंगात अंतर्भूत आहे.' त्यावरून नामदेवांचा 

जन्सम शके ११९२ प्रभव संवत्सरात झाला असे स्हणता येते. ११९२ शक्कात प्रभव 
संवत्सर नव्हते. पण जन्मपत्रिकाकाराने बाहुल्पत्य संवत्सर सांगताना ११९२ 
शकाच्या ऐवजी ११९२ संवत्‌ कल्पून गणिताने प्रभव संवत्सर सांगितला असावा 
असे वाटते. कारण ११९२--९--६० -_ ९ शेष या रीतीने प्रभव संवत्सर येतो. 
नासदेवांचा जन्मशक बरोबर असावा असे ठरते. ' नामा ज्ञानदेव राहिले बाहेरी । 
माळिया भोतरी देव गेला । अशी अनुभूती सांगणारे संत तावता महाराज ' शके 
बाराजले सत्रा शालिवाहन शक । मर्मथ नाम संवत्सर ! या अभंगांतगेत निदेशा- 
वरून नामदेवाचे समकालीन ठरतात. “तन पतनानंतर मल छुठे लोन होते 
याचा शोध जयदेवनामदेवादि भवतांनी घेतला नाहो' ' असे ज्यावेळी कबीर 
म्हणतात त्यावेळी कबीरांचा कालखंड नामदेवानंतर ठरवावा लागतो. तात्पर्य 
नासदेवांचा कालखंड ११९२ शकांत निर्धारित करण्यास त्यांच्या अवतीभवदी 
असणाऱ्या संत संडळांचा काळ या शकाशीच सुसंगत ठरतो, या काळानसार 
जनोचा काळ ठरवून त्याचा अंदाज १२१७ शकाचे आसपास घेता कबीरांचा 
साधकाच्या भूमिकेतील ऐववर्याचा कालखंड आणि जनाबाईचे जीवन थांत 
एका शतकाचे अंतर पडते. कारण कबोौरांच्या ऐन उमेदीत जनाबाईचे वय 
हांभरी ओलांडून गेले असते आणि जनाबाईच्या अभंगाचा निदेक्ञ लक्षात 
घेता कबीर जनाबाईचे पुर्वकालखंडात झाले असावेत असा बोध होतो. सेना 
महाराजांचा कालखंड मराठी संशोधकांनी शके १३७० चे दरम्यान ठरविलेला 
असल्यामुळे सेना सहाराज आणि जनाबाई या दोन साधकातील काळाचे अंतर 
अधिक वाढलेले असते. दुसर्‍या परंपरेप्रमाणे सेना महाराज हे बांधवगढच्या 
नरेश्ञांचे आश्रित होते हा श्री पंडितांचा सुद्दा मान्य केला तर त्यांचा काल- 
खंड शके १४७६ चे दरस्यान ठरवावा लागतो. म्हणजेच सेना महाराज 
आणि कबीर यांचे संदर्भ असणारे अभंग नामदेवशिष्या जनाबाईने रचलेले 
नसून सेनोत्तर काळातील जनी नावाच्या कुणा शिष्याने वा शिष्यीणीने रचलेले 
आहेत असे ठरते. जनीजनार्दन नावाचे जे साधक पाटांगणपरंपरेत होऊन 


१, नामदेव गाथा, म. श्या. प्रत, अभंग १२४०, 

२, सकल संतगाथा-आवदे प्रत-साबतामाळी यांचे असंग. क्र. १२ 

३. भवितका विकास, डॉ. सुं्लीराम शर्मा, १९५८. पात ४२८ वर उदधत 

४, उत्तरभारतको संतपरंपरा- ' श्री, बी. एस्‌. पंडितांचे उल्लेखित मत 
पान, २२२ 


| अनुक्रमणिका | । 
न मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास ॥। 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे । क 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


ज्ञानदेवांच्या कालखंडाची साधने ष्‌ 


गेले त्यांच्या कांही रचला जनी या नामसुद्रेवर असाव्यात असे वाट्ते. या 
संपर्ण साक्षीचा अर्थ असा होतो की ज्ञानदेवादि भावंडांचे जन्ससाल सांगणारे 
अभंग तासयाच्या जनीचे नसून जनी नावाच्या कुणा अन्य व्यक्‍तीने पंधराच्या 
दाकांत केलेले ते अभंग असावेत. त्यामुळे ते विदवप्तनीय नाहीत. जनाबाईच्या 
अभंगातील साल हा कालविपंयस्त शब्द, जनाबाईने कबीरादि संताबिषयी 
काढलेले उदगार आणि ज्ञानदेवादी भावंडाच्या दोन जन्मपत्रिका यांच्या पाइव- 
भरसीवर ते दोनही असंग त्याज्य ठरतात. सच्चिदानंदवाबा, विसोबाखेचर 
आणि नामदेव या संतांनी ११९७ काची तारीख नोंदविली आहे. पण था 
संतांचे अभंगातन ज्ञानदेवांचाच जम्मशक ज्ञात होतो. त्यांच्या भावंडांच्या 
जन्मतारखा ज्ञात होत नाहीत. जनाबाईंचा अभंग वगळता निवृत्ति, सोबान, 
मुवताबाई यांच्या जन्मतिथी संतांना ज्ञात होत नाहीत. 
संतांचे अभंग 

५ अधिक सत्याण्णव दशके अकराशती । श्रावणमासतिथी कृष्णाष्टसी । 
नामा म्हणे पुण ब्रह्म ज्ञानेश्वर । घेतसे अवतार आळंकापुरी । ! असे नामदेव 
सांगतात. * महाविष्णूचा अवतार । श्री गुर माजा ज्ञानेश्‍वर । शके अकराज्ञे 
सत्याण्णव । यवा संवत्सर तास । विश्‍व तारावया आले | खेचर वंदितो पाउले । 
असे विसोबांचे स्मरणात आहे. सच्चिदानंदाचे सताने ' श्री ज्ञालीवाहून भूपती । 
अकराशे सत्याण्णव मिती । युवानाम वत्सराप्रती। श्रावण कृष्ण अष्टमी 
ज्ञानदेव नासे सृष्टी । श्री गु साझा मिरवितसे ॥' (या अभंगाच्या ओळी 
के. पांगारकरांच्या ज्ञानदेवचरित्रातील ग्रंथातून घेतलेल्या आहेत. ) या अर्थाचे 
अभंग संताचे गाथेत आढळत नाहोत. अभंगाची भाषा अत्यंत आधनिक 
स्वरूपाची वाटते. पण या अभंगातील जन्मतारखात झक संवत्सराचे सेळ 
जमतात हे विज्लेष. ज्या रीतीने शक आणि संवत्सराचे उदाहरण नीट सोडविले 
जाते त्या रीतीने महानुभावीय ग्रंथातील, वा विवेकासिधूतील शक संवत्सराचा 
मेळ नीट जमत नाही, हे लक्षात घेणे आवश्‍यक आहे. चक्रधरकालोन ग्रंथातील 
हाक संवत्सर, वा विवेकसिधूतील शक संवत्सर वराहमिहिराच्या गंतागंतीच्या 
रोतीने सुसंगत ठरतात. ज्ञानदेवकाळात वा नामदेवांचे काळात शक संवत्सराचा 
मेळ घालण्यासाठी बाहुस्पत्य रोतीचा प्रयोग होत नसावा. बाहस्पत्य रोत्तीने 
( शकांचा अंक-- १२५ ६० :: शेष संवत्सर ) शक संवत्सराचा सेळ 
घालण्याची पद्धती १५ व्या शतकात आरंभ झाली असावी कारण रा. ग. हषे 
यांनी ज्ञानदेवी ग्रंथात ज्या निरनिराळ्या ज्ञानेश्‍वरोच्या हस्तलिखित पोथ्यांचा 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


- नवभारत 


काळ दिलेला आहे त्यातील जक संवत्सर वर दिलेल्या सुलभ रीतीने मांडता 
येतात. या मार्गाने विचार करता ज्ञानदेवांच्या जन्मतारखा सांगणारे असंग 
त्यांच्या चरित्रकारांनी पंधराव्या शतकाचे सुमारास रचले असावेत कारण 
ज्ञानेश्‍वरीच्या पुनरुज्जीवनाच्या काळखंडाची भर्यादा पंधराव्या वा सोळाव्या 
दतकातच सुरु होते. राजवाडेंची ' मुकुंदराजी प्रत,? ' सच्चिदासंदी प्रत! आणि 
हर्षे संपादित ' सिद्धनाथ प्रत ? या ज्ञानेश्‍वर कालखंडातील प्रती होत. (सिद्धनाथ 
प्रतीचा कालखंड शके १५७२ असावा असे सत डॉ. वरि, भि. कोलते थांनी 
मांडलेले होते). सिद्षप्रत १२७२ या काळखंडातील असावी असे गृहोत धरले 
तर जवळ जवळ दोनके सन्वादोनशे वर्षे ज्ञानेश्‍वरी लुप्त असावी. वा तो ग्रंथ 
वाळीत टाकला गेला असावा को काय अक्ली ज्ञंका येते. १५०६ झकात 
एकनाथांनी ज्ञानेश्‍वरी शुद्ध केली आणि त्यानंतरचे काळखंडात ज्ञानेश्‍वरोच्या 
अनेक हस्तलिखित प्रती उपलब्ध झाल्या. नामदेवांच्या काळानंतर झालेल्या 
संतांना ज्ञानदेवांचे विस्तृत चरित्र परिचित नसावेसे दिसते. जनाबाईंनी 
देखील ज्ञानदेवादी भावंडांची महती वर्णन केलेली आहे. पण त्यांचे जीवलचरित्र 
सांगितलेले नाही. जनाबाईंना ज्ञानेश्‍वरीचा परिचय होता असे दिसते. कारण 
* गौतेवरी आन टीका । त्यांनी वाढियेलो लोकां | ? असा तिच्या अभंगांत 
निदेश आहे. 


नामदेवांच्या पुत्रांनी ज्ञानदेवांचे चरित्र सांगितलेले नाही 


संत चोखामेळा आणि बंका महाराज यांनादेखील ज्ञानदेवांच्या विस्तत 
चरित्राची भाहिती नसावी. चोखोबांना ज्ञानेश्‍वरीचा परिचय आहे. चोखा 
म्हणे श्रेष्ठ ज्ञानदेवी ग्रंथ ? असे चोखोबा सांगतात. गोरोबांनी ज्ञानदेवांचा 
उल्लेख केलेला नाहो, नरह्रो, सोवतामहाराज यांना ज्ञानदेवांचा केवळ नाम- 
मात्र परिचय आहे असे दिसते. संत सेनामहाराजांना ज्ञानदेवादि भावंडांचे 
महात्म्य ज्ञात आहे पण ते ज्ञानदेवीविषयी सात्र सांगत नाहीत. त्यावरून एक- 
नाथांचे काळापर्यंत ज्ञानदेवांचे विस्तृत चरित्र संतांना ज्ञात नव्हते असे दिसते. 
नामदेवांनी आदीच्या अभंगात जे ज्ञानदेवांचे चरित्र वणन केलेले आहे ते 
अभंग नामदेवांचेच असावेत असे म्हणावयास कोणताच आधार नाही, कारण 
त्या अभंगांवर नाममुद्रा नाहोत. ( ज्ञानदेव चरित्रासंबंधीचा एक विस्तृत लेख- 
युगवाणीच्या एप्रिल-मे. १९७२ च्या अंकांत प्रस्तुत लेखकांने प्रतिद्ध केलेला 
आहे. ) सत्यामळनाथांनी ज्ञानदेवांचे विस्तृत चरित्र सांगितले आहे. त्यातील 


अनुक्रमणिका ८ 
व मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


५९ 


> ल 
| 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


ज्ञानदेवांच्या कालखंडाची साधने ् 


काही वेचे के. पांगारकरांनी उद्धृत केलेले आहेत.' पण त्या वेचांची भाषा 
सात्र ज्ञानेश्‍वरांच्या कालखंडातील नाहीच पण तुकारांमानंतरचे काळातील 
अत्याधुनिक व पंत कवींच्या परंपरेतील वाटते. तत्यामळनायांचे ग्रंथांवर 
विइवास ठेवता येत नाही कारण त्यात एकनाथोत्तर संतांचेही उल्लेख आहेत. 
त्यामुळे ग्रंथात कालाचा विपर्यास आहे. ' ज्ञानेशवरांचे आत्मचरित्र ) या संदर्भात 
ज्ञानदेवांच्या अभंगातून वा ज्ञानदेवीच्या ओव्यातून के. पांगारकरांनी जे 
सांगितले ते भाविकांना मननीय असले तरी इतिहासाच्या अभ्यासकांना मात्र 
ते निर्थक वाटेल. ज्ञानदेवांचे आत्मचरित्र उपलब्ध नाही. तात्पर्य नामदेवांचे 
काळखंडापासूनच ज्ञानदेवांचे विस्तृत चरित्र संतांना ज्ञात नाहो. आणि 
जनावाई घ संत चोखा यांचे काळानंतर जवळ जवळ दोनशे वर्षेपर्यंत ज्ञाले- 
इवरी ग्रंथ देखील हरवून गेल्यासारखा होता अले दिसते. 

सच्चिदानंद वावांनी ज्ञानदेवांचे चरित्र सांगितले असेहो के. पांगारकर 
सांगतात. पण हे सच्चिदानंद कोणते ? यांचा शोध घेणे आवश्यक आहे. कारण 
सच्चिदानंद नावाचे अनेक अधिकारी साधक वेगवेगळ्या परंपरेतून झालेले 
आहेत. डॉ. हर्षे यांनी ज्ञानदेवी ग्रंथात १७१२ शकातील चांगदेवसठातील 
प्रत निदेशित केली आहे. त्या प्रतीत ' आदिनाथं गुर वन्दे दत्तात्रय जनादने । 
जगक्नाथं चिदानंद स्वास्वानंदवर्धनस्‌ ' अल्ली गुरुपरंपरा सांगणारा एक इलोक उप- 
लब्ध होतो. त्यावरून सच्चिदानंद नावाचे कोणी भक्‍त जनार्दनाच्या परंपरेत 
होते असे दिसते. याच कालखंडात ज्ञानेदवरोची पठणे पाठणे, आणि पारायजे 
प्रारंभ ज्ञालेली होती. ज्ञानेश्‍वरांनी सच्चिदानंदांना मृत्यूच्या दाढेतून सोडविले 
होते अ्नीही स्मृती भक्तांनी ठेवलेली आहे. याचा अर्थ असा को ज्ञानदेवीच्या 
पारायणाने बा ज्ञानदेवांच्या भक्तीने सच्चिदानंदांचे जीवावरील गंडांतर टळले 
असावे. ज्ञानेश्‍वराची आणि ज्ञानदेवीची कृपा लाभलेले सच्चिदानंद, जनार्दन 
परंपरेतील असावेत. 


ज्ञानदेवांचे चरित्र सोपानाचे शिष्य प्रकाशनाथ यांनी द्रविड भाषेत 
म्हणजे तामीळ भाषेत सांगितले होते. नामदेवादिक संत । वणिती चरित्र 


१. मराठी वाडमयाचा इतिहास. के. पांगारकर- आवृत्ती. १९७२. 
पान. २५८-२५९, 

२. तत्रेव. पान ३६१-३६५. 

३. झानदेवी. संशोधनसाहित्य- डॉ. रा, प, हर्षे- पान १३. 


| अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


र्ट नबभारत 


अद्भुत । सोपानशिष्य प्रकाहनाथ । स्वद्रविड भाषेत बणितसे । जे प्रविड 
भाषा चरित्र | ते गुरुमुखे ऐकून पवित्र । ते यथामति समग्र । कर विस्तार 
सराठोत । ' अशी एक ओवी भकतितत्वाभृतातून रा. ग. हर्षे यांनी तळटीपेत 
उल्लेखित केलेली आहे.' था प्रमाणावरून एक शोध घेता येतो. तो हा 
को ज्ञानदेवांचे मूळ चरित्र प्रकाशनाथाने तामिळ भाषेत रचले आणि ते 
परंपरेने विस्तार होत होत मराठीत आले. ज्ञानदेवाच्या चरित्रातील सहिष- 
वेदपठणाचा जो चसत्कार आहे. अथवा अन्य चमत्कृती गोवलेल्या आहेत त्या 
गुरुपरंपरेने विस्ताराचा परिणास म्हणून चरित्रात अंतर्भूत आहेत. मराठी 
भाषिकांना द्राविडीभाषेतील चरित्रातील कित्येक घटनांचा अर्थ लक्षात न 
आल्यामुळे कल्पनाद्वाकतीने ज्ञानदेवांच्या चरित्राचा विस्तार होत गेला, म्ह्से 
आडनावावरून महिषाचा बोध झाला असावा. 


नामदेवाचा अभंग 


ज्ञानदेवांचा कालनिर्णय ठरविण्यासाठी नामदेवांचा अभंग प्रमाण म्हणून 
घेता येईल. कारण सच्चिदानंद नावाच्या अनेक साधकांपैकी ज्ञानदेवांचा 
व्ालखंड सांगणाऱ्या अभंगाचा कर्ता कोण हे ठरविणे अज्नक्य आहे. भाषेच्या 
निकषावरून कोणताच निष्कर्ष निघण्यासारखा नाही. ' खेचर वंदितो पाऊले 1 
या ओळीवरून ज्ञानदेवांचा जन्मशक सांगणारा अभंग खेचरांनी रचला वा 
ज्ञानदेवांच्या चरित्रकारांनी खेचराचे नाव गोवून तो अभंग रचला हे ठरविता 
येत नाहो. कारण सेनामहाराजांनी जवळ जवळ दोनक्ले वर्षांनी * सेना 
घाली लोटांगण । वंदी चरण ज्ञानदेवाचे' असे उद्गार काढलेले आहेत. 
म्हणून सच्चिदानंद बा विसोबा खेचर यांचे- त्या त्या संतांच्या अभंगाततन' 
उपलब्ध नसलेले कालतिर्णयाचे अभंग वगळून नामदेव हे सर्वात जवळचे 
म्हणून नासदेबांचा अभंग विचारात घ्यावा लागतो. पण 


नामदेवांचा अभंग 
स्वीकृत करण्यात काही अडचणी आहेत. 


नामदेवांच्या नावावर जे ससाधीचे प्रकरण आहे त्यात 'गोरा कुंभार 
सावता साळी । नामा तळमळी वत्सा ऐसे | असा उल्लेख आहे. ज्ञानदेवांनी 
समाधी घेतली त्यावेळो उपस्थित असणाऱ्या संतवृंदात श्री सावता महाराज 
आहेत, पण सावत्यांच्या चरित्रकारांनी एका अभंगात 'ञाके बाराशे सत्रा 


१, पुर्बवत पान ३३. 
२, नामदेवगाथा, अभंग १०८९, 


अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


* म 4, * 
शर $ 9 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


ज्ञानदेवांच्या कालखंडाची साधने ९ 


शालिवाहन शक | मन्मथ नाम संवत्सर । सावता पांडुरंग स्वरूपी भीवला । 
देह सर्मापला ज्याचा त्याने | ' असा निर्देश करेला आहे. 

नवज्वराला बळी पडलेल्या संत सावत्यांनी १२१७ शकात देह 
ठेवला ते सावतामहाराज शके १२१८ चे निर्वाणप्रसंगी ज्ञानदेवाच्या 
भेटीला आलेत हो बाब कौतंनांतून शक्‍य होईलही. पण वास्तवात ते 
अशक्‍य आहि. म्हणून ज्ञानदेवांच्या निर्वांगासंबंधी शके १२१५ ची जी 
दुसरी परंपरा आहे. ती गृहोत धरावी लागते. शके ११९७ ते शके 
१२१५ ह्या कालखंडात अठरावर्षांचे ज्ञानदेव कोंडाबे लागतात. 


शट 2222-722722 अषर 


शके १२१५ हा ज्ञानदेवनिर्बाणकाल स्वीकृत करण्यात डुसरी आपत्ती 
आहे. समाधीचे प्रसंगी नामदेवांची नारा, विठा, गोंदा, पहादा हो चारही 
जाणती नेणती अपत्त्ये जागा झाडण्यासाठो उपस्थित आहेत. * नारा विठो 
गोंदा महादा पाठविला | झाडविली जागा समाधीची । ' नामदेवांचा जल्स शके 
११९२ मध्ये झाला हे जर गृहोत धरले तर समाधीचे काळो नामदेव तेवीस 
वर्षाचे होते. नाराचे वय दहा होते असे जरी किसान धरले तरी नासदेवाला 
वधाच्या तेराव्या वर्षी नारा झाला असे ठरवावे लागते. आणि नामदेवांना 
राजाईपासुन तिच्या वयाच्या आठव्या नवव्या वर्षीच नारा झाला असे गृहोत 
धरावे लागते. हे अनेर्सागक आहे. 

ज्ञानदेवाच्या समाधीचे प्रसंगी जनाबाई उपस्थित नसावी; कारण तिच्या 
नावाचा उल्लेख संतांचे मांदियाळीत नाही. नामदेवांच्या प्रोढ बयातच 
जनाबाईचा आणि नामदेवांचा संबंध प्रस्थापित झाला. भक्‍तमंडळात नामदेवांची 
ख्याती झाल्यानंतर जनाबाई नामदेवांच्या परिवारात आली असावी असे 
दिसते. आणि नाराचा जन्म जनाबाई ससोर ज्ञाला आहे. * नामदेवा पुत्र 
झाला । विठो बारशासी आला । साझ्या जीवीच्या जीवना । नास ठेवी नारायणा )' 
असा जनाबाईचा अभंग आहे. जनाबाईंनी ज्ञानदेवादि भावंडाची जी स्तुति- 
स्तोत्रे गाईली आहेत. त्यावरून ज्ञानदेवांचे जीवन तरल्यानंतर जनीचा काळ- 
खंड आरंभित झाला असेही दिसते. समाधीचे प्रसंगी नामदेव उपस्थित तसावेत. 
ज्ञानदेवाची सपाधीची काव्ये ही नामदेवांच्या भावुक अभिव्यक्‍तीतून 
ज्ञानदेवांच्या निर्वाणानंतर स्फुरलेलो आहेत असे दिसते. ' ज्ञानदेवांची आदि? 
आणि 'झ्ानदेवादी भावंडांच्या समाधी ' हो प्रकरणे नामदेवविरचित ' आख्यात 
प्रकरणे ' होत. ते नामदेवांचे रसाळ कोतंन होते. ज्ञानदेवाच्या समाधीचे प्रसंगी 
नामदेवांच्या पुत्रांची उपस्थिती संशयास्पद आहे. 


| अनुक्रमणिका 
शे मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


१० नवभारत 


ज्ञानदेवांची वयोमयीदा - 


ज्ञानदेवांवर विक्षेष भवती असणाऱ्या भाविक सनाला अठरा वा बावीस 
वर्षाचे ज्ञानदेव कवटाळून ठेवण्यास अलोकिक सुख वाटत असते. ' बाळ ठछंदो 
बावीस जन्मे । तोडिलो भवाब्धीची कर्मे ' असा एक बाळछंदाचा अभंग ज्ञानदेवांचे 
अभंगगायेंत आढळतो. ज्ञानदेवांनी बावीसाव्या वर्षी देहसमाधी घेतलो हे 
सांगण्यासाठी के, पांगारकरांनी याच ओळी ' ज्ञानदेवचरित्रांत ! दिलेल्या 
आहेत. पण या संपूर्ण अभंगाचा आदाय लक्षात घेता या अभंगातून ज्ञानदेवांच्या 
देहससाधीचा निदेश नसून नाससमाधीचा निदेंह्या आहे. कारण ' तुझिचिया 
नामाची समाधी । कृपानिधी मज द्यावी । असे ज्ञानदेव म्हणतात आणि ज्ञान- 
देवांवरील प्रीतीने ' बापर्खमादेविवर तृष्ट्ला] दाल घे घे म्हणोनि वोळला 
आहे. अक्षा रोतीने * ज्ञानदेवे घेतले दान | हृदयी धरूलिया घ्याच । समाधी ब्रेसला 
निर्वाण । कथा व्होतंन करितु ! | बाबीसाव्या वर्षी ज्ञानदेवांनी सांसारिक कर्मांचा 
त्याग करेला असा घा अभंगाचा अर्थ आहे. ज्ञानदेवांनी बावीसाव्या बर्बी देह 
समाधी घेतली असे या अभ्नंगातून कुठेही ध्वनित होत नाही. 


दाके ११९७ ते शके १२१५ होच जर ज्ञानदेवांची आयुमर्यादा असेल तर 
ज्ञानदेव केवळ अठरा वर्षे जोवित होते असे म्हणावे लागते आणि था अठरा 
वर्षाचे कालखंडात आचार्यापिक्षाही अधिक व्याप्त आणि प्रासादिक असणारे 
गौताभाष्य हजाराचे आसपास अभंगरचना, असृतानुभवासारखा ग्रंथ त्यांचे 
प्रतिभेतून साकार झालेले दिसते. अतोंद्रिय सामर्थ्यावर विश्‍वास असणाऱ्या 
वे. रा. द. रानडे सारल्या तत्त्वज्ञांनीही ज्ञानदेवांबिषयी जे उद्गार काढलेत ते 
लक्षात घेण्यासारखे आहेत. ' पंधराव्या वर्षी त्यांनी एवढा भोठा अप्रतिम ग्रंथ 
लिहिला असेल असे समजणे कोणाही मानव प्राण्याच्या बाबतीत अशवय वाटते. 
एकोणीसाव्या वर्षी देखील असा अजरामर ग्रंथ लिहिणे कठीण आहे.! * नामदेव 
चरित्रासंबंधी महाराष्ट्र शासन प्रतीत जो प्रस्ताव सांडला आहे त्यात ' त्यांचे 
पुर्वचरित्र वाटमारीत गेले असे मानले तर इतक्या अल्प कालावधीत, बाळपण 
वाटमारी, अनुताप, शरणागती अज्ञा अनेक घटना एकत्रित घ्याव्या लागतात 
त्यामुळे त्यांचे चरित्रात असंभवनीयता येते' ! 


| असा नामदेवांना न्याय दिला 
१. सकलसंतगाथा. आवटे प्रत. ज्ञानदेवमहा राजांचे अभंग क्र. ७ पड 

२, मराठी संतवाऊमयातील परमा्थमार्ग, खंड १- पान ६६, 

३, नामदेव गाथा, स. ज्ञा. प्रत. प्रस्तावना. 


अनुक्रमणिका 
क मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ह घर १ र डर १ 


द्वारा प्राज्पाठशाळामंडळ, वाई 


ज्ञानदेवांच्या कालखंडाची साधने ११ 


आहे तत्ता त्यांय ज्ञानदेवचरित्रकारांनी ज्ञानदेवांना दिलेला नाही. कारण 
ज्ञानदेवचरित्रकारांनी संशोधनापेक्षा चमत्कारांवर श्रद्धा ठेवली आहे. 

ज्ञानदेवादी भांवंडांविषयी आणि ज्ञानदेवी ग्रंथाविषयी समकालीन 
संतांनी जी भावला जपून ठेवलेली आहे ती लक्षात घेता नामदेव आणि जना- 
बाईचे कालखंडाअगोदर ज्ञानदेवाची जीवनयात्रा संपलो होतो असे दिसते. नामदेव 
विसोबा, जनाबाई या संतांनी ज्ञानदेवांना विष्णूचा अवतार म्हणून संबोधिले 
आहे. नामदेव म्हणतात “ अवतार हे चोघे ज्ञाले केशापरी । सांगा आम्हा हरी 
उकलोनी | ' ' जिव तो निवृत्ती सोपान ब्रह्मत्थिती । ज्ञानदेव मति विष्गूची 
हो॥? ' सदाशिवाचा अवतार । स्वाभी निवृत्ती दातार । महाविष्णूचा अवतार । 
सखा माजा जानेगवर॥। ! अश्नी जनाबाईची श्रद्धा आहे. तज्नीच श्रद्धा ज्ञानदेवी 
ग्रंथाबिषयी आहे. व्यवतींभोवती अवताराचे वलय आणि ग्रंथाभोवती सिद्धीचे 
वलय निर्माण होण्यासाठी त्या व्यवतींच्या चरित्राची विस्सृती व्हावी लागते. 
एककालीत संतांना ज्यावेळी हो व्यक्तिमत्वे अवतारी वाटतात त्याअर्थी 
ज्ञानदेवादी संतांची जीवनथाचा संपून बराच कालखंड लोटून गेला असावा. 
नामदेव ज्ञानदेव या दोघांचे काळखंडात एका शतकाचे अंतर असावे. 

ज्ञानदेवीतील काही ओव्यांचे भधारे के. लक्ष्मणराव पांगारकरांनी 
ज्ञानदेवांचे आत्मचरित्र शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. ज्ञानदेवचरित्राचे 
संशोधक अजूनही पांगारकर परंपरेला चिकटून आहेत. पण एका ओवीच्या 
आधारे ' हे असो वनिता आपुली । कुरूप जरी जाहलो । तऱ्हो भोगिता 

सि भली । जियापरी* ! अलेही त्यांचे चरित्र सांगता येणे शक्‍य आहे. पण या 

ओवीवरून ज्ञानदेवांची भार्या कुरूप होती असे अनुमान बांधण्यापेक्षा ज्ञानदेवांना 
संसारसुखाचा अनुभव होता असे म्हणता येईल. अथवा सांसारिक भोगाची 
अनुभूती प्रगट करण्यासारखे त्यांचे वय होते असे म्हणावे लागते. ' त लावा 
चंदन अंगी न घाला विजणवारा । हरिविणे शून्य शेजारु गे साये ? अशी 
शृंगारिक अनुभूती अभंगातून प्रगट करणारे ज्ञानदेव बयाने प्रोढ असावेत असे 
समान्य करावे लागते. 
ज्ञानदेवीचा कालखंड 

नामा म्हणे ग्रंथ धेष्ठ ज्ञानदेवी । एक तरीं ओवी अनुभवावी ॥' 
असे नामदेव म्हणतात, नामदेवांचे काळांत गौतेवर सिद्धीचे वलय पसरले 


१. मराठी वाडमयाचा इतिहास खंड-१. पुर्वाक्‍त. पाते. २६१-३६५. 
२. ज्ञानेश्‍वरी. अ, ३-२४, 


अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


१र नवभारत. 


होते. त्याअर्थी हा ग्रंथ नामदेवांचे आधीच ज्षाला होता असे दिसते. ज्ञान- 
देवीची रचना रके १२१२ मध्ये ज्ञाली अक्का अर्थाची प्रसिद्ध ओवी ज्ञास- 
देवीच्या कांहो प्रतीत उपलब्ध होते. 


: दाक्के बाराशे बारोत्तरे । ते टोका केली ज्ञानेदवरे । सच्चिदानंद आदरे । 
लेखकु झाला ॥ ' अशी ती ओवी आहे. या ओवीचा संबंध ज्ञानेश्‍वरी लेख- 
नाशी आहे. ज्ञानदेवाच्या जीवनाशी नाही हे लक्षात घ्यावे लागते. शके 
बाराझे वारोत्तरी. सच्चिदानंदांनी ज्ञालेशवरी नावाची टोका हस्तलिखितात 
उतरवून घेतली असावी. कारण राजवाडेप्रतीत “ श्री सद्गुरुमुकुंदेन दत्ता 
ज्ञानेश्‍वरी जुभा। ' या. अर्थाची इलोकाची ओळ आहे. तोवरून मुकुंद- 
राजांच्या काळखंडात ज्ञानेदवरीची प्रत उपलब्ध होती असे दिसते. आणि 
ती त्यानी आपल्या विद्याधर नावाच्या शिष्याला दिलो होती. दिद्याधराचा 
शोध घेता सुकुंद-विद्याधर हो गुरुशिष्याची परंपरा कुठेच आढळत नाही. 
त्याअर्थी ही परंपरा आदिमुकुंदराजाशी संबंधित आहे असे दिसते आणि ते 
सिद्ध करता येते.' सुकुंदराजांनी विद्याधराला दिलेली प्रत सच्चिदानंद बाबां- 
कडे आलो. आणि तीच सच्चिदानंदानी शके बाराशेवारोत्तरी शुद्ध करून 
घेतली. कारण सुकुंदराज ते सच्चिदानंद यांत निदान पन्नास वर्षाचे अंतर 
पडते. या. कालखंडात ज्ञानेश्‍वरीच्या पाठात अबद्धता निर्माण झाली अस- 
ण्याची शक्‍यता आहे. या मुकुंदराजी प्रतीचे हस्तलेखन सच्चिदातंदांनी राम- 
देवरायांच्या कृपाऊछत्राखाली आणि महाल्याच्या देवळात संपन्न केले. 
: गोदावळोच्या कुळी, महाराष्ट्र मंडळात जेथे जगाचे जीवनसूत्र असणाऱ्या 
सहालयेचे देऊळ आहे, जेथे श्रीरामचंद्र न्यायाने पृथ्वीचे पालन करीत आहे 
तेथे निवृत्तमाथाच्या सुतांनी महेक्य कुळांत जन्माला आलेल्या ज्ञानदेवांनी 
गीतेवर साज चढविला.” हो ओवी ज्ञानदेवीच्या लेखनस्थळाशी संबंधित 
आहे. हे स्थळ सच्चिदानंदबाबाचे काळी रामदेवराय यादवाचे अमलाखाली 
होते. सच्चिदानंदबाबा आणि रामदेवराय या दोघांची नावे ज्ञानदेवांच्या 


शिष्यमंडळांत आहेत. त्याअर्थो ज्ञानदेव रामदेवरायांपेक्षा वयाने वद्ध 


असावेत. गुरूंपरंपरेत गुरु हा अनुभवाने, वयाने थोर असावा लागतो. १२१२ 
शकांत रासचंद्रदेव यादव वयाने प्रोढ असावा असे ठरविता येते. कारण 


१. ज्ञानदेव-मुकुंदराज. प्रस्तुत लेखकाचा लेख. युगवाणी. सप्टेंबर, 
१९७२. 


२, गुरु गोरखनाथ- रा, चि, ढेरे, पान. १५५, 


अनुक्रमणिका फक सदव | 
मड मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


। द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


ज्ञानदेवांच्या कालखंडाची साधने १३ 


याच कालखंडात त्याचे राज्य अल्लाउहिनाने खालसा केले. शके १२१२ चे 
"एका पत्रान्वये थाच शकात रामदेवरांयाचे राज्य खालसा झाल्याचे प्रमाण 
उपलब्ध होते. * ज्ञाके सूर्य दिवाकरे परिमितं, संवत्सरे विकते । मासे भाद्रपदे 
तिथे वसुमते । वारेच भूसोसुते । यस्मिन्‌ यादव वाणेभूषणसणे रासस्यराज्यांगता । 
प्राम्यो राज्य मलावदिनृपवरो ग्लेच्छादि वोषोऱ्धवा ।' हे तारखेसि तुरका 
अलावहोन राज्य घेतले. हे पत्र शके १२१२ विक्ुत संवत्तराचे आहे.' भाहृपदाचे 
आधीच ज्ञानदेवीचे लेखन पुर्ण झाले असावे. रामचंद्रदेव यादव ज्ञानदेवोत्तर 
काळात राज्यारूढ असावा; कारण रामदेव यादव जर ज्ञानदेवांचे काळात 
असतदे तर निवदृत्तिनाथांचा आणि श्रोत्यांचा अनुनय करताना राजसत्तेविषयी 
दोन गौरवास्पद ओव्या ज्ञानदेवीत आरंभीच अवतीणं झाल्या असत्या. दुसरे 
असे को ' तेथ म्हणे श्री विशवेश्रावो । हा होईल दानपसावो । येणे वरे 
ज्ञानदेवो । सुखिया झाला |॥१८०१॥| येथेच ज्ञानदेवीची समाप्ती ज्ञाली आहे. 
८ ऐसे युगी वरीकळोी । आणि महाराष्ट्र संडळो॥ या नंतरच्या ओव्या सच्चिदानंद 
बावांचा आहेत असे दिसते. कारण ' पुढती पुढती पुढती । इया ग्रंथपुण्यसंपत्ती । 
सर्वसुखी सर्वभूती । संपुर्ण होईजे । ' १८०९] या ओबीवरून ते लक्षात येते. शके 
१२१२ हा ज्ञानदेवीच्या पुनलेंखनाचा काळ आहे. महालयाच्या देवळात पुर्वी 
ज्ञानदेवांनी आणि सांप्रत सच्चिदानंदांनी ज्ञानदेवीला जन्म दिला. ज्ञानदेवांच्या 
जयंतीचे दिवक्ली म्हणजे कृष्णाष्टमीला सच्चिदानंदानी ज्ञानेश्‍वरी हातावेगळी 
केली असावी कारण ज्ञानेश्‍वरीच्या सच्चिदानंद प्रतीत रामदेवांना क्षितीश म्हणून 
गोरविले आहे. त्याअर्थी हा काळ तुकंस्वारीचे अगोदरचा असावा. उपलब्ध 
पत्रानुसार रामचंद्रदेव भाइ़रपदानंतर तुर्कांचा मांडलिक झाला असे ठरते. 
ज्ञानदेवांच्या कालखंडाची उपलब्ध साधने, ज्ञानदेवांचे आयुमंर्यादेवर 
प्रकाशन टाकण्यास अपुर्ण आहेत. ज्ञानदेवांचे चरित्राची बांधणी पंधराव्या ज्तकात 
प्रारंमित ज्ञालो, त्यामुळे त्यांच्या जीवनाची विस्मृती पडली आणि लोकोत्तर 
घटनांनी भरलेले ज्ञानदेवांचे चरित्र निर्माण झाले. वारकरीपंथात नामदेव 
आणि ज्ञानदेव यांची जवळीक साधण्याचे निरोगी हेतूने काही वारकरी 
क्ौतंनकारांनी आपल्या पदरचे अभंग नामदेवाचे अभंगात घातलेत. अज्ञा रोतीने 
नामदेवांच्या अभंगगाथेतून हे दोन संत समकालीन वाटतात. पण ज्ञानदेवांच्या 
गुरुपरंपरेचा विचार करता ज्ञानदेव ते नामदेव यात काळाचे बरेच अंतर पडते. 


१. भा. इ, सं. मंडळ, शके १८४८ आषाढ- आश्‍वीन, वा. अ. 
बाबडेकरांचा लेख. 


अनुक्रमणिका ७. | 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


१४ नबभारत 


ज्ञानदेवांचे अभंगात नामदेवांचा उल्लेख नाही. नामदेवांचे अस्सल म्हणून 
ठरणारे अभंगातून ज्ञानदेवचरित्राचा उल्लेख नाही. ज्ञानदेवांची थोरवी गाईलेली 
आहे. 

ज्ञानदेवांची गुरुपरंपरा 

ज्ञानदेवांची गुरुपरंपरा ज्ञानदेवीतून उपलब्ध होते. ज्ञानदेवांच्या अभंगात 
देखील गुर्परंपरा मांडलेली आहे. पण त्या अभंगातील भाषा ज्ञानदेववळणाची 
नाहो. 

* तो मत्स्येन्ध सप्तशृंगी । भग्नावयव चोरंगी । भेटला कौ तो सर्वांगी । 
संपुर्ण झाला | सग समाधि अव्यया । भोगानी वासना यथा : ते मुद्रा भ्रोगोरक्ष 
राया । दिधली सोनीं | ' या ओव्यांवरून मस्येत्क्र, चोरंगीनाथ, मीननाथ आणि 
गोरक्षनाथ या शिष्यपरंपरेत गहिनी आणि निवृत्तींचा अंतर्भाव होतो. 

शके ११९७ ते १२१८ हो ज्ञानदेवांची आयुर्मर्यादा स्वीकृत करण्यात 
ते नाथवंथीय परंपरेपासून दूर जातात. काळाचे अंतर बुजविण्यासाठी डॉ. पो. 
सी, बागची म्ह॒गतात को गहिनीनाथांना गोरक्षांचा प्रत्यक्ष अनुग्रह नसावा. 
कारण गोरखनाथांचा काललंड. डक्ते १००० चे आसपास ठरवावा लागतो. 
या कालखंडानुसार गोरधनाथ आणि गहिनीनाथ यांत दौड शतकाचे अंतर 
शृहीत धरल्याशिवाय गहिनीताथ जाणि तिवृत्तिनाथ यांना समकालीन ठरविता 
येत नाही. गोरखनाथांचा कालखंड ठरविण्याची अप्रत्यक्ष प्रमाणे उपलब्ध 
आहेत. 
मत्स्येंद्रांचा काळखंड 

मत्स्येंद्रतायांचा कालखंड ठरविण्याचे एकमेव प्रमाण अभिनवगप्ताचा 
तंत्रत्ोक्त हा ग्रंथ होय. या ग्रंथात अभिनवगृप्तांनी ' तान्मे स मच्छन्दविभः 
प्रसन्न: ! अद्या गौरवाने मत्स्येंद्राचा उल्लेख केला आहे.' त्यांनाच : सकलकल- 
श्ास्त्रावतारकतया प्रसिद्धः' असेही म्हटले असून “मच्छन्द एव परमेदवरसमावेज्ञ 
शालित्वात्‌ प्रभु: असे संबोधिलेले आहे. तत्पुर्वी एका इलोकांत, * भेरव्या 
सेरवात्पराप्तं योगं व्याप्य ततः प्रिये । तत्सकाश्यासु सिद्धेन मीनास्येन वरानने || 
कामरूपे महापीठे मच्छन्देन महात्मता ॥ ' अन्ना ओळी आहेत. तंत्रलोकावरून 
दोन प्रमाणे प्राप्त होतात. मत्स्येंद्र हे कोलज्ञाननिणयाचे उदगाते होते ब 


१. तंत्रलोक सुकंदरामक्ञास्त्री संपादित काइमीर संस्कृत ग्रंथावलीतील 
ग्रंथ पान. २४-२५ 


अनुक्रमणिका 
रि मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ज्ञानदेवांच्या काळखंडाची साधने १५ 


त्यांचा जन्म कामख्पात व्हणजेच आसामात झाला होता. अभिनवगृप्ताचे 
आधीचे कालखंडात त्यांची कारकोदं झालेलो असावी. त्यामुळेच अभिनव- 
गुप्तांनी त्यांना- ' प्रती परमेश्‍वर! असे विशेषण लावलेले आहे. दुसर्‍या 
प्रमाणाने मत्स्येंड्ठ आणि सोन हो दोन वेगळ्या व्यवतींची नामासिधाने असावीत 
असे बाटते. तंत्रलोकाच्या टोकाकाराने मत्ल्येंद्र आणि मोन हो दोन वेगळी 
व्यक्तिमत्वे दाखविलेली आहेत. तसाच निदेज्ष ज्ञानदेवांच्या ओव्यांतही आहे. 
हठ्योगपरंपरेत मत्त्येत्त्र, शबर, चोरंधी, मीन, गोरक्ष, अशीच परंपरा दिलेली 
आहे.' गोरखनाथयांनी योगविषयक ग्रंथात आपल्या गुरूचे नाव मीननाथ असेच 
सांगितलेले आहे. ( * मौतनाथो$पि सच्छिष्यं प्रत्युवाच समाहितः' ) याच 
प्रकरणांत ' आकुळ आविनाथांचाही ' उल्लेख आहे तो मत्ल्येंद्राला उद्देशून 
असावा, कारण भीननाथांनी स्वतः पुढच्या इलोकात “ उमाशंकर पुत्रोव्हं 
मीननाथो मुनीइवर: ? असे म्हटले आहे. गोरखोपनिबदात मत्स्येन्दांच्या 
पुत्राचा निदेश आहे पण त्यांचे नाव नाही. प्रबोधचंतद्र बागची थांनी सत्स्येंद्र 
आणि लुईपा हो दोन व्यवितमतस्वे एकच होती याविषयी समाधानकारक प्रमेये 
सांडली असताही श्री. रा. चि. ढेरे यांनी तो नाकारली आहेत. कोलज्ञाननिर्णय 
या ग्रंथाच्या प्रस्तावनेतन मत्स्येंत्र आणि लुईपा हो नासाभिधाने एकाच 
व्यवतीची होती याविषयी डॉ. बागची ह्यांनी खात्री करून दिलेली आहे 
बागचींचे बिधान नाकारण्यात अर्थ नाही. डॉ. कल्याणी सल्लिक ह्यांनी देखील 
€$ शब्दाचा अर्थ सांगल ' 1 उिञाुवा & छाणळी] पीडा, ७889 
७०॥॥५४११०७ 11808 00 ९६108 8 [0७ 88 1,001 ७111] ॥18४ 
४150 8७०७०१ 00 शिठ 118100 1701108 98 (16 एला खयीओा, 
फा 8 1.1. लुईपा आणि सत्स्येंद्र या नावाचे ऐक्य प्रस्थापित केलेले आहे. 
अभिनवगृप्तांच्या कालखंडात मत्स्येंद्रांभोवती $*वरीलीलेचे वलय तिर्माण ज्ञाे 
होते. अभिनबगुग्ताचा कालखंड त्यांच्या ग्रंथाचे अनुरोधाने शके ९४० चे 
आसपास ठरविला जातो. ईबवरोवलय निर्माण होण्यासाठी निदान एक 
शतकाचा घालखंड उलटन जाणे आवश्‍यक असते. त्याअर्थी मत्स्येन्र अथवा 
लुईपा यांचा कालखंड इाके ८४० चे दरम्यान ठरवावा लागतो. तो 


१. कोलज्ञाननिर्णंय, प्र. चं. बागची. पान. २८. गुरु गोरक्षनाथ- 
रा. चि, ढेरे - पान, १२४ 

२. सिद्धसिद्धास्तपडती. डॉ. कल्याणी भसल्लिक. योगविषय: प्रकरण 

१. तत्रेव, पान, १५. 


अ ७५ पि १५ 


3 
: 
र | अमृतमहोत्सवी, 
1. आडी "2 र >. 
अनुक्रमणिका १८७ ४ 
त्र मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास शं 4 


नी ) क 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 45: र 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


१६ नवभारत 


वालखंड शके ८४० नंतरही ठरू ज्ञकेल. शके ८४० ते शके ९४० या 
कालखंडात मत्स्येंद्र, चोरंगीनाथ आणि मौननाथ या व्यक्तींचा कालखंड 
बसविण्यासाठी कोणत्याच सिद्धाला शतकापेक्षा जास्त दीर्घायु देण्याची गरज 
नसते. अभिनवगुप्तांनी गोरखनाथांचा उल्लेख केलेला नाही. त्याअर्थो 
गोरखनाथ अभिनवगुप्तोतर कालखंडात ठेवावे लागतात. अभिनवगुप्तांनी 
मच्छेंद्राचा परमेश्‍वरस्वरूपात गोरव केला असला तरी तंत्रलोकात मोन- 
नाथांचा केवळ ' वरानन ' असाच उल्लेख आहे. त्याअर्थी मीननाथ आणि 
अभिनवगुप्त हो दोन एककालीन व्यक्तिसस्वे असावीत. गोरखउपनिषदात 
मत्स्येन्राच्या पुत्राचे नाव गाळलेले आहे ते कदाचित नामसादृड्यामुळे असावे. 
कोलज्ञाननिणयातील १९, २०, २१ हो पटले मीननाथांचे नावावर आहेत 
अन्य पटले मात्र मच्छिव्रताथाच्या नावावर आहेत. अकुल वौरतंत्र (अ) 
प्रकरणात * मच्छन्दपादकेथ्यो नमः ' असा आरंभी उल्लेख असून पुन्हा 
मोननाथांचा अंती उल्लेख आहे. ' अनिळ बुध निरंजन । आदि अनादि मीन । 
मच्छेस़् चोरंगी गहन । भूचर जती । ! या. योगवासिष्ठातील ओवौतून हो 
दोन वेगळी व्यक्तिमत्त्वे असावीत असे दिसते.' काळाच्या ओघात मस्येक् 
मीन हो व्यक्तिमत्त्वे एक झालीत आणि बाराव्या तेराव्या शतकात गोरख- 
नाथ आणि मत्स्येंद्र यांचे नाते प्रस्थापित झाले. नाथलीलामृत ग्रंथात 
माच्छिद्रांना मेननाथ अथवा मीननाथ नावाचा पुत्र होता अशी माहिती प्राप्त 
होते.* पण हा ग्रंथ गके १७५६ मध्ये तयार झाला आहे. आणि ग्रंथ प्रामुख्याने 
गोरखनाथांच्या चरित्राभोवती गुंफलेला असल्यामुळे भौननाथ गोरखनाथांपेक्षा 
वयाने लहान दाखविलेले आहेत. नाथांचा कालखंड आणि नाथांच्या लीला 
वर्गन करणाऱ्या ग्रंथाचा कालखंड यात कित्येक शतकांचे अंतर असल्यामळे 
नाथांची चरित्रे स्मृतिपटलावरून काहोशी पुसट झाली असग्याची ज्ञपयता 
आहे. गोरखबानी हा ग्रंथ देखील बाराव्या दतकानंतरचा ग्रंथ असल्यामळे त्या 
ग्रंथात गोरखनाथ आणि मत्स्येंद्र ह्यांचाच संबंध प्रस्थापित झालेला दिसतो. 
तात्पर्य मत्स्येक्षवाथ आणि मीननाथ हो दोन वेगवेगळी व्यक्तिमस्वे होती हे 


१. रा. चि. ढेरे उल्लेखित ओव्या. पूर्वोक्त ग्रंथ, पान. ७५. 

१. सेतावती या नावावरून ती मीननाथाची अनुयायी असावी असे 
दिसते. गोरखांचा संबंध मत्स्येश्ननाथाशी नून मोननाथाशी आहे. 
गिरिधरस्वासीच्या समथंप्रतापात र्माच्छड मीन यांचा वेगळा उल्लेख 
आहे. * माच्छि्रमोन गोरक्षेत्रहमरस जेविले | 


*<<६.अमृतमहोत्सवी (5 :->२७ 
वि 


ह 
टा ल 
अनुक्रमणिका चि 2२ 
श् मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास टं च्णवता 
र 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 99) 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


ज्ञानदेवांच्या कालखंडाची साधने १७ 


सिद्ध करण्यास प्रमाणे आहेत. त्याअर्थी ज्ञानदेवीतील ओव्यांतील गुरुपरंपरा 
विश्‍वसनीय आहे असे ससजते. 

मत्स्येंद्र गोरखनाथ यांचे कालखंडातील दुंवा मीननाथांचे अस्तित्वाने 
सांधला जातो. अन्यथा लुईपा अथवा मत्स्येंद्र आणि गोरखनाथ यांचे काळात 
जवळ जवळ १६० ते २०० वर्षाचे अंतर पडते. गोरखनाथ मीननाथांचे शिष्य 
असावेत.” 
ळुईपाचा कालखंड 

लुईपा धर्सपालाचे लेखक होते असे विधान राहुल सांकृत्यायन यांनी 
केलेले आहे.' धर्भपाळचा कालखंड लक्षात घेता लुईपा अथवा मत्स्येन्द्र यांना 
शके ७०० ते ८०० चे दरम्यान ठेवता येते. साधक म्हणून मत्स्येंद्राचा काल- 
खंड शकते ८८० पर्यंत रेटता येतो. अभिनवगुप्त आणि मत्स्येंद्रनाथ यात अशा 
रीतीने अंतर पडते. या पन्नास ते १०० वर्षाचे कालखंडात मत्त्येन्द्राभोवती 
इदवरीवळ्य निर्माण होऊ शकते. डॉ. सुनीतिकुमार चॅटर्जो यांनी बंगाली 
वाऊमयाच्या ग्रंथात दुसरी परंपरा सांगितलेली आहे. त्या परंपरेच्या आधारे 
दोपरऱंकर नावाचा भिक्षु लईपांच्या समकालीन असून हा दीपशंकर वयाच्या 
५८ वर्षी शके ९६० चे सुमारास तिबेटमध्ये गेला. या परंपरेप्रमाणे दोपशंकराचा 
जल्स शके ९०२ मध्ये ठरतो. आणि लुईपांचा कालखंड शके ९०० चे अगोदर 
ठरविता येतो. दीपश्ंकराचा कालखंड फारसा विश्‍वसनीय नाहो असे डा. 
बागची यांनी कोलज्ञाननिर्गय ग्रंथाच्या प्रस्तावनेत आपले मत नोंदविले आहे. 
दोपदंकर हा १०३८ इ. सं. चे ऐवजी १०३८ संवतात तिबेटात गेला असे 
जर गृहोत धरले तर दीपक्लंकर आणि लुईपा या दोघांचाही कालखंड सुसंगत 
ठरतो तात्पये लुईपा अथवा मत्स्येन्य यांचा कालखंड शके ९०० चे ञाधो 
ठरवावा लागतो. बंगालच्या इतिहासात धर्सपालानंतर देवपालाचा कालखंड 
आहे. चोरंगीनाथ देवपालाचे पुत्र असून मत्स्येन्रांचे शिष्य होते, 

सरीननाथ अभिनवगुप्तांचे समकालीन असावेत. तंत्रलोकांत त्यांचा 
: वरानन? असा उल्लेख आहे. सीननाथांचा कालखंड शके ९०० ते ९९० 

* बंगाली परंपरेत, गोरखविजय ग्रंथात सोन, हाडिपा, गोरख, काऱ्हुपा 
या सिद्धांची नावे आहेत. मीननाथांचा आणि गोरखनाथांचा संबंध दर्शविलेला 
असुन योगिनींच्या जाळ्यातून गोरखनाथांनी सोलनाथांची सुटका केली असा 
उल्लेख आहे. मोननायांच्या जीवनापेक्षा मत्स्येस्द्रांचे जीवन वेगळे असावे. 

१, दोहाकोश- पान-१२ 

न. भा. २ 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


व: 'नवभारत छि 
सध ७५ 
*(4<६.अमृतमहोत्सवी(->३७ 
य 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


१८ नवभारत 


पर्यंत कायम करता येतो. शकते ९७० अथवा ९८० गोरसनाथांचा कालखंड 
ठरविता येतो. 


गोरखनाथांचा कालखंड निश्‍चित करता यावा यासाठी अप्रत्यक्ष प्रमाणे 
उपलब्ध आहेत. 


गोरखनाथांचे अनुयायी बाबा रतन हाजी यांचा मृत्यु सन ११९९ मध्ये 
म्हणजेच ११२१ दाकात झाला. मृत्यूचे समयी रतन हाजीचे घय निदान ८० 
असावे असे गृहीत धरता त्यांचा जन्स अंदाजे १०४० जकात निर्धारित करावा 
लागतो. रतन हाजीने विसाव्या वर्षी दोक्षा घेतली त्यावेळी त्यांचे गर्‌ 
गोरखांचे श्रिष्य भतृहरी ५० वर्षाचे असावेत असे गृहीत धरता भतेहरीचा काल- 
खंड शके १००० ते १०१० पर्येत आणता येतो. लोळाचरित्रात ज्या सवताचा 
निदेंशा आहे ती भतं,ह्रीची शिष्या होती. ११५७ शकाचे दर्यात (0 इ. स. 
१२३५ ) ती अत्यंत वृद्ध होती असा चकूघरानी तिचा उल्लेख केला आहे. 
भतं.ह्रीच्या कालखंडानुसार /युक्ताचा कालखंड झक्ते १०६० चे दरम्यान 
आणता येतो. गोरखनाथ या कालखंडात जवळ जवळ ८० ते ९० वर्षांचे अस्‌ 
शकतात. 

गोपीचंद्र भतूंहरीचा भागिनेय होता असे गृहीत धरता गोपीचंद्राचा काळ 
हाके १०१० ते १०१५ चे दरस्यान ठेवता येतो. तिरुमल्लाई शीलालेखाप्रमागे 
गोविदचंद्रावर राजेंद्रचोलाने स्वारी केली आणि बंगालला चोलांचे सरोवर 
म्हणून घोषित केले. यानंतर चंद्र घराण्याची राजवट झेवटचे क्षण मोज 
लागली. राजेंद्र चोलाची स्वारी ९४२३ झकात झाली असे गृहीत धरता, पुढील 
काही वर्षे चंद्र घराण्याचे राज्य बंगालवर चालू होते. कारण राजेंहरचोलाने 
बंगालचे राज्य चोलसास्याज्याला जोडले नव्हते. गोपीचंद्र हा बंगालमधील 
चंद्रधराण्याचा शेवटचा राजा असावा, असे दिसते. राजेंद्रचोलळ आणि गोपीचंत्र 
समकालीन असावेत. गोविदचंत्राचे अभिलेखातून नाथपंथीयांचा वा गोपीचंदाचा 
निदेज्ञ नाही. त्याअर्थी गोपी चंद्र हा गोविदचंद्रानंतरचे कालखंडात झाला असावा. 

मैनावती गोयीचंद्राची माता होती. मेनावतीचा कालखंड के ९९० पर्यंत 
ठरविता येतो. वर उद्धृत केलेल्या परंपरेप्रमाणे, आणि प्रमाणांच्या अनुमानाने 
नाथांचा कालखंड अनुसानित करता येतो: भे 


> 


मत्स्येंद्र अथवा लुईपा, शके ८४० ते शक्रे ८८०, 
चोरंगीनाथ - ऱके ९२० पर्यंत, 


अनुक्रमणिका 
क मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


ज्ञानदेवांच्या कालखंडाची साधने १९ 


जाने गुप्त - शके. ९६० पर्यंत. 

मीननाथ - शके ९०० ते १००० पर्यंत. 

गोरखनाथ. शक्के ९८० ते १०८० पर्यंत. 
- शके ९८० हो गोरखनाथांची कालमर्यादा गृहीत धरता निरनिराळ्या 
परंपरेप्रमाणे भरतृहरो, गोपीचंद्र, सैतावती, मुक्ता योगिनी यांचा जो काळखंड 
1 सुसंगत ठरते. तिबेटी परंपरेप्रमाणे जाळंधरीनाथाची' गरु- 
७्ध असून तीनुसार जालंधर. छृष्ण-तिलोपा. नरोपा अल्ली शिष्य- 
शत होते. चर्यागीतामध्ये छृष्णचार्यांनी ' शाखिकरिब जालस्धरि पाए 
जालंधरांचा उल्लेख आहे त्याअर्थी जालंधराचे कृष्ण हे शिष्य होते असे 
दिसते. ( चर्यागीति कोष. डॉ. प्रबोधचंत्र बागची. संपादित चर्या ३६ ) तिलोया 
आणि नरोया हे दोघे देवपालांचे समकालीन असल्यामुळे त्यांचा काळखंड 
९५० शकाच्या आसपास ठरतो. ह्याच कालखंडात छृष्णाचार्यांना ठेवावे 
लागेल. जालंधराचा कालखंड शके ९२० ते १०२० असा ठरवावा लागेल. 
ह्या कालखंडात जालंधरनाथांचा सोननाथांशी संबंध प्रस्थापित होतो, 
गोरखनायांचे ते समकालीन ठरतात. देवपालांच्या वारकीर्दीत त्यांच्या शिष्यांना 
ठेवता येते. व परंपरेनुसार ते मेतावतीचे गुर ठरू शकतात. 


च: 


पण या कालगणनेच्या अनुरोधाने गोरखनाथ आणि निवृत्तिनाथ थांत 
न बुजविता येण्यासारखे काळाचे अंतर पडते. बीस वर्षाच्या गहिनीनाथांना 
अनुग्रहित करतेवेळी गोरखांचे वय जर १२० वर्षाचे धरले तर निवृत्तीच्या 
जन्माचे बेळी गहिनीनाथांना किमान एकके पंधरावर्षाची आयुमर्यादा द्यावी 
लागते. या सिद्धांना इतके अकल्पित दोर्घायुषी जीवन प्रदान करण्यापेक्षा 
मुळातच संशयाल्पद असणारी ज्ञानदेवादि भावंडाची कालमर्यादा शंभरवर्षांनी 
अलिकडे ओढून ज्ञानदेवादि भावंडांना नाथपरंपरेत अंतर्भूत करणे शक्‍य होते. 
ती मर्यादा निश्‍चित करण्यासाठी चांगदेव व मुवता ही शिष्यगुरुपरंपरा लक्षात 
ध्यावी लागते. 
मुक्ताबाई आणि चांगदेव 

चांगदेव हे चक्रधरांचे परशगुरु होते. चांगदेव हे अवधूतपंथी असावेत. 
कारण त्यांना दत्तात्रयांनी व्याघ्राच्या स्वरूपांत दान दिले होते अज्ली 
माहिती लोळाचरित्रातून मिळते. ( श्री दत्तात्रेय प्रभु व्यात्राचा घेखु धरुनी ) 
ज्ञानदेवचरित्रांतील चांगदेव व्याध्यारूढ होते हे या ठिकाणी लक्षात घेणे 
भावश्यक आहे. ज्ञानदेवांच्या परंपरेतील चांगदेव मुवताबाईचे शिष्य होते. 


अनुक्रमणिका 
व मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


२० नवभारत 


: श्ली सुक्‍तादेवी योगिनी । जे समस्त सिध्दश्रिरोसणी । तिये प्रसादे चक्त- 
पाणी । ज्ञानसिद्धू |? असा परिचय तत्वसार या ग्रंथातून चांगदेवांनी दिलेला 
आहे. त्याअर्थी सुक्ताबाईचे अनुग्रहित चांगदेव हे चांगदेव चक्तपाणीच होते असे 
ठरते. ' वटेइवरचांगा मुळी लागला । पोसणा घेतला भुवताईने ॥ ' या अभं 
गाचे ओळीतून चांगदेव वटेइवर आणि चांगदेव चक्पाणी हो दोन एव्हाच 
व्यवतीची नावे असावीत असे सिद्ध होते. त्याचप्रमाणे मुक्ताबाईंनी चांग- 
देवांना पुत्न म्हणून दत्तक घेते असावे असेही दिसते, चांगदेव आणि 
मुक्ताबाई यांचे अभंगातून परस्परांविषयीची जी भावना व्यक्त होते ती 
साद्यापुत्र या नात्यानेच बहरून येते. चांगदेव पासष्टीत ज्ञानदेवांनी चांग- 
देवरवा ' स्वस्ति श्रो वटेशु ' अशा आरंभाने संबोधून ' मज तुज संवाद तेसा । 
चक्रपाणी || ? असेही संबोधिलेले आहे.* त्याअर्थी वटेशचांगा आणि चक्तपाणी- 
चांया होही दोन नामाभिधाने एकाच व्यक्तीची होती हे ज्ञानदेवांनाही अभिप्रेत 
होते. चकधरांचे परमगुरु चांगदेव चक्तपाणी, हे चांगदेव रावळ होते. रावळ 
हा गुढ्या अर्थाने आदरार्थी जञब्दविश्षेष अस्‌ शकतो.' तते ते विवेकासिधतून 
कळते. पण राव या कर्नाटकी उपनासाला ल हा आदरायीं प्रत्यय लागून तो 
राबळ जाला असावा असेहो म्हणता येईल. चक्रधरांचे गुरु गुंडस रावळ 
ह्यालदेखील कर्नाटकी प्रभाब जाणवतो. वटेइवर हे चांगदेवाचे देवत होते. ह्या 
देवप्ताच्या सिद्ध स्थळाला वटेइवर असे नाव मिळाले. वटसावित्री या अर्थाने 
वट हे न्रह्मदेवाचे नाव असावे असे वाटते. नामदेवांचे अभंगातून देखील 
: ख्रिद्धसाधकांचे स्थळ । तो हा वटेश्‍वर सानुकूल || ' असा निदेश आहे,' पुढे 
नामदेव सांगतात ' पूर्वी हे ब्रह्मयाचे स्थाल । तेणे तेथे साधिले तप गहून ॥ 
नामदेवांनी वटेश्‍बराची व्युत्पत्ती नीटस दिली आहे. के, पांगारकरांनी वाटी--ई5वर 
अश्ली जी व्युत्पत्ती दिली ती त्याज्य वाटते. 

कोंडिष्यपुराजवळच वटेशवर नावाचे स्थळ होते असे नामदेव सांगतात. 
तात्पयं चांगावटेश्‍वर: चांगा अवधूत, चांगा चक्तपाणी आणि चांगा रावळ हौ एकाच 
व्यक्तीची निरनिराळ्या परंपरेत प्रसिद्ध असणारो नावे होती असे दिसते. 
* वटेश्‍वरसृत चांगा अवधूत ' असे चांगदेवांने स्वतःचा परिचथ देताना सांगितले 


४ एवं ज्ञानदेव चक्रपाणी ऐसे । दोन्ही डोळस आरसे | पासष्टी, ॥३२॥ 
१. रा. चि. ढेरे पूर्वोक्त ग्रंथ. पान. १९५, 

२. नामदेव गाथा, अभंग १०१९, 

३, ज्ञानदेव महाराज के, पांगारकर. 


| अनुक्रमणिका 
गट मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


ज्ञानदेवांच्या कालखंडाची साधने २१ 


आहि. वटेइवर हे चांगदेवाचे देवत होते. मुक्ताईनेच चांगदेवाला वटेइवराची उपा- 
सना सांगितली असावी. ज्ञानदेवाच्या परिसरात जसा सोन्याचा पिंपळ पुज्लोय 
होता तसा चांगदेव परंपरेत वटवृक्ष पुजनीय असावा. ' सुकक्‍्ताई म्हणे घोंगडे सांडी । 
वरेइवरी मांडी ठाण आता ।॥' असा चांगदेवाच्या नावावर एक अभंग आहि. त्या- 
अर्थी सुक्‍ताबाईच्या आदेशाने चांगदेव वटेइवराचे पूजक ज्ञालेत असे दिसते. पुढे 
वटेदवर परंपरेचा त्याग करून चांगदेव दत्तोपासक अवधूतपरंपरानुयायी 
झालेत. या चांगदेवांचा आणि चक्रधरांचा गुरुगिष्यततंबंध होता. तेच चांगदेव 
मुक्‍ताबाईचे अनुग्रहित होते व ही भुक्‍्ताबाई भतृहरी आणि गोरक्षनाथ यांचे 
परंपरेतील होती हे लक्षात घेता; चांगदेवांचा काळखंड भतृंहरीच्या काळखंडात 
आणावा लागतो. चांगदेव चक्रपाणी ह्यांचा काळखंड शके १०६० चे आसचास 
ठरतो. परंपरेप्रमाणे चक्रधर यांचा मुक्ता योगिनीशी संबंध प्रस्थापित होऊ शकत्तो, 
कारण मुवता चक्रधरांच्या परमगुरुची गुरुमाता होती. 


सरदार मिरीकरांचे मत 


* गोरा जुनाट पे जुने । हाती थापटणे अनुभवाचे |। १1) परब्रह्म म्हातारा 
निवाळा अंतरी | वेराग्याचे वरी पाल्हाळला । म्हणे मुक्ताबाई घालूया लोटांगण. । 
जाऊद्या शरण अव्यक्‍तासी ||४॥' असा मुक्‍ताबाईच्या नासमुद्रेवर असणारा अभंग 
नामदेव गायेंत अंतर्भूत आहे. परंपरागत विचारान्वये गोरोबा हे जर गोरोबा 
कुंभार असतील तर त्यांचा जन्म शके ११८९ असा दिलेला आहे.* त्याअर्थी 
सुक्‍्ताबाईचे भेटीचे देळी ते फारतर पंचवीस वर्षाचे असावेत. अज्ञा पंचविज्ञित 
असणाऱ्या गोरोबांना म्हातारा या विज्लेषणांनी संबोधिलेले नीटस वाटत नाही. 
गोरोबा कुंभार हे सांसारिक गृहस्थ होते. त्यांना वैराग्यशील असे म्हणणेही 
त्यांच्या सांसारिकवृत्तीशी विसंगत आहे. सरदार मिरीकरांनी ज्ञानेशवरष््दन 
भाग १ मध्ये गोरोबा हे गोरक्षनाथ असावेत असा सिद्धान्त समर्थपणे सांडलेला 
होता. पण संशोधकांनी तो सुद्दा डुलक्षित केला. नामदेव अभंगात गोरोबरेच्या 
ज्या गुहेचे वर्णन आहे तिथे ' गुह्य संवाद चालु ञाहेत. ! गहिनीनाथ देखील शिये 
उपस्थित आहेत. अज्ञा रीतीने गोरखनाथांचा आणि मुक्‍ताबाईचा कालखंड पर्ल्पर 


४ हाके ११८९ मध्ये जन्मलेले, त्यांचे एकंदर व्यक्तिमत्व परन्नह्म म्हातारा 
निवाला अंतरी, वैराग्याचे बरी पाल्हाळला ! या मुक्‍ताबाईनी केलेल्या त्यांच्या 
वणेनाचा खरेपणा पटविणारे. ( प्राचीन मराठी वाऊमयाचा इतिहास, उत्तराधे 
डॉ. अ. ना. देशपांडे पान १२० ) 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


३-३ नवभारत 


निकट ठरतो. तत्वसारांत गोरक्षांचा प्रत्यक्ष गुरलिष्यसंबंध भुक्‍ताबाईशी 
प्रस्थापित होतो.' होच मुक्ताबाई ज्ञानदेवाची तथाकथित भगिनी असावी असे 
दिसते. तत्वसारांत गोरखनाथ व मुक्ताबाई यांत निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपानांची 
नावे वगळलेली आहेत. 
कोणत्याच संताचे अभंगांत ज्ञानदेव, निवृत्ति, सोपान, आणि मुक्ता थांचे 
'सहोदरत्व सांगितलेले नाही. ही चार व्यव्तिसत्वे एककालील आणि एकाच गुरु 
संप्रदायातील असावीत त्या नात्याने ते परस्परांचे गुरुबंधुभगिनी असादेत. 
चरित्रकारांनी त्यांना सहोदरत्वब दिले. ज्ञानदेवाचे काळातील तंतांचे अस्सल 
अभंगातून केवळ निवृत्ती आणि ज्ञानदेवांचाच गुरुशिष्यसंबंध स्पष्ट होतो. 
ज्ञानदेवीत सोपान आणि नुक्‍ताचा निदेश नाही. तसा अभंगातही दिसून येत नाही. 
दोन तीन ठिकाणी तसा निर्देश आहे. पण ते अभंग ज्ञानदेवाचे नाहीत हेव सिद्ध 
होते. ज्ञानदेव कालखंडात निरनिराळ्या शिष्यपरंपरा अस्तित्वात असाव्यात. 
(१) गोरख भतूंह्री- सुवता- चांगदेव- चक्रपाणी. ही अबधूत परंपरा असावी. 
(२) गोरख- गहिनी- निवृत्ती- ज्ञानदेव, हो नाथपरंपरा असावी. (३) सुक्‍ता 
चांगदेव- गुंडम- चक्कधर हो महानुभावीय परंपरा अततावी. (४) मुक्‍ता- चांगदेव 
सोपान-- हो वटेश्‍्वरपरंपरा असावी. सोपानाला ब्रह्माचा अवतार मानतात. 
नामदेव अभंगात सोपानाचे ताव वटेश्‍वर असेच सांगितले आहे." 
उदूबोधनाथांची ओवी 
ज्ञानदेवांचा कालखंड निश्‍चित करणारे एक प्रमाण संशोधकांनी डुलक्षित 

केलेले आहे. उद्बोधनाथ, ज्ञानदेव परंपरेतील असून त्यांची एक ओनी उपलब्ध 
आहे. । दुजा पड्सनाथ । ज्ञातदेव सूर्ती । एक सहुख्रवर्ती त्याण्णबीचे ॥ श्रावंग 
अष्ढमी । कृष्णपक्ष बरा | नंदन वासरा भाजी जन्सम. | निवृत्ती प्रसाद | तया वरी 
झाळा । मार्गशीष पुर्णा । प्रमाथेसी || रविवाकरत | या ओवीवरून ज्ञान- 
देवाचा जल्म १०९२ शकांत झाला असे दिसते. बाहंस्पत्य रीतीने या शकांत खर 
संबत्सर येते आणि वराहुमिहिराच्या रीतीप्रमाणे विजय संवत्सर घ्यावे लागते. पण 
या कालखंडात एका शकात निरनिराळी संवत्सरे दिली जात असत. क्षय संवत्त- 
राच्या अन्‌रोधाने १०९३ शकांत नंदन संवत्सर येत असावे असे म्हणता येते. याच 


१, रा. चिं. ढेरे. पुर्योक्त ग्रंथ - पान. १६३. 

* सोपान वटेइवर करिती एकांत । कळले मनोगत नासा म्हणे 
( अभंग ११११ ). 

२. महाराष्ट्रसारत्वत, तळटीप, पान. १०८. 


अनुक्रमणिका 
गक मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ज्ञानदेवांच्या कालखंडाची साधने २३ 


काळांत प्रमाथी संवत्सर शके १०८९ मध्ये येत असल्यामुळे निवृत्तींचा जन्म १०८१ 
ठाकात झाला अते ठरविता येते. उदबोधनाथांच्या ओवीत ' जगासो डुनुख । 
म्हणोनि दर्मख । संवत्सर देखा । ' हो ओळ ज्ञानदेवांच्या समाधीचे काळाला 
उद्देशन लिहिलेली असादी अस्ते दिसते. डुर्पुख संवत्सर ११५८ ज्नकांत येते; 
त्याअर्थी ज्ञानेशवराची हयात निवान ६५ वर्षाची असावी असे दिसते, अभंग- 
कारांनी १०९३ चे ऐवजी ११९२३ शक स्वीकारला आणि दुर्मख संवत्सराचे 
अनरोधाने १२१८ शुक निर्वाणाचा ठरविला. कारण ज्ञानदेवाची थोरवी 
वाढविण्यासाठी ऐन तारुण्यात ज्षंकराचार्याचे पेक्षाही वयाने लहान असता त्यांना 
बळी देण्यात श्रद्धावानांना भूषण वाटले. 


नामदेवांचा साक्ष 

परंपरागत जत्सराक्त स्वीकृत केला तर नामदेव आणि ज्ञानदेवांची 
जवळीक प्रस्थापित होते. उद्बोधनाथांच्या ओबीचा दाखला प्रसाग घेतला 
तर गोरक्ष भतृहरो, मुवताबाई चक्रधरांचे गुर चांगदेव ज्ञानदेव निवृत्ती 
यांचा कालखंड स॒संगत ठरतो पण नामदेवांपासून ज्ञानदेव दांभर वर्ष आधीचे 
कालखंडात जगतात, आणि नामदेव ज्ञानदेव संबंध दुरावतात. तोर्थयात्रेच्या 
अभंगातील नरहरीसोनारांची उपस्थिती, ज्ञानदेवांच्या समाधीचे प्रसंगी नारा 
बिठा सहादा गोंदा ह्याची धावपळ, संत सावतामाळी यांचे अस्तित्व लक्षात 
घेता श्रद्ठाळ अंतःकरणाला नामदेवांचे अभंग नीटसे गवसले नाहीत असे दिसते 
संत नामदेवांनी निवृत्तिनाथांवर शेवटचे समाधीचे प्रकरण रचलेले आहे ते 
विचारात घेण्यासारखे आहे. त्या अभंगातून समाधी प्रकरणाचा उद्देश स्पष्ट 
होतो. नामदेव म्हणतात : 

८ गेले दिगंबर ई$रवर विभूति । राहिल्या त्या कोर्तो जगामाजी ॥ १] 

वैराग्याच्या गोष्टी ऐकल्या त्या कानी । आता ऐसे कोणी होजे नाही ॥ २] 


तदनंतर नामदेव सांगतात: 


पंचक्तोशावरी उभे ठेले भार । केला नमस्कार समाधीजझी । 
नामा म्हणे आता जावे पंढरपुरा | समाधीचा सारा विधी झाला ॥५॥१ 
उपसंहारात्मक अभंगात नामदेवांची अभिव्यवित अक्षी आहे: 


________--:पपपललश्णि 


१. नामदेव अभंग गाथाअभंग १०२४, 
२. तत्रेव, १०२५. 


अनुक्रमणिका ७. 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ह की 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


२४ नबभारत 


* ठोवटची समाधि जालो तेक्ली ज्ञाली 
तुज हृषीकेशी समपिली |] १॥ 


नेणो केला होईल समाधीचा प्रसंग ॥ 
बोलिलेती अती पांड्रंगा ॥३|| 
सुकियाला वाचा दिधलो श्रीरंगे । 
इच्छिला प्रलंग सिद्धी नेला |४॥ ” 
नामदेव येथे थांबत नाहीत. ते पुढे सांगतात: 
समाधिचरित्र केले यथामति । रख्‌ूमाईचा पती आजंविला |॥ ४ || 
समाधी चरित्र जो करील श्रवण । तयालागी पेणे वैकुंठीचे | ५ ॥ 
( अभंग १२०७ ) 
समाधी श्रवण करिती निशदिनी । त्यासी चक्रपाणी देईल भेटी ॥ 
समाधी श्रवणाचा धरील जो विश्‍वास । नाही नाहो दोष पातकांचा || 
जो कोणी बसेल समाधो श्रवणा | तया प्रदक्षिणा पृथ्वीची हे ॥ 
स्वहित साधन सांगितले येथे । परिसा भागवत लेखकु ज्ञाला || 
नामा म्हणे हरी बोलिला तुजे बळे । वाहिली तुळशीदळे स्वासीलागी ॥ 
| ( अभंग १२०८ ) 
- या अभंगांचा विचार करता नामदेवांनी समाधी प्रकरणावर अभंगांची रचना 
केलो आहे असे दिसते. नासदेवांनी कौतंनासाठी हे अभंग रचले आहेत. 
समाधीचे अभंग हे समाधीच्या जौर्णोद्वाराचे वेळी वा समाधींचे स्थळी महो- 
त्सवासाठी नामदेवांनी प्रतिभापूर्ण वाणीने कारुण्याने ओथंबवून सांगितलेली 
कोतंने आहेत आणि परसा भागवतांनी हे अभंग लिहून घेतलेले आहेत. त्यामळ 
नामदेव स्वतः जातीने समाधीचे वेळी व स्थळी उपस्थित होते, असे निशचित- 
पणे म्हणता येत नाही. समाधीचे अभंगात नामदेवांनी ईइवराच्या कृपेचा 
लाहो घेतला आहे तसाच लाहो घेऊन अनेक सिद्ध ग्रंथांची समाप्ती झालेली 
असते. नाथलीलासूत ग्रंथांत देखील “ सो ल्वामीचा काय होऊं उत्तीण । 
मूर्खमुखे वदविला ग्रंथ पूर्ण ॥' असेच उद्गार काढले आहेत. ' श्री गरुचरित्र 
कामधेनू पूर्ण । सांगितलें तुज विस्तारोन । दुःख दरिद्र गेले पळोन । ऐसे 
जाण तिर्धारे | ६३ ॥ अक्षा अर्थाच्या ओव्या गुरचरित्रातही आहेत. पण 
गोरखनाथांच्या काळी, वा नृसिहसरस्वतींच्या निर्वांणाचे स्थळी हे पोथीलेखक 
स्वतः हजर होते असे समजता येत नाही; नेमके तेच नामदेवांचे बाबतीत असू 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


ज्ञानदेवांच्या कालखंडाची साधने २५ 


शकते. ज्ञानदेवांचा जन्मशक उद्बोधनाथांच्या ओवीनुसार १०९३२ ठरविला तर 
नामदेव ज्ञानदेव संबंध दुरावतो, पण ज्ञानदेवादि भावंडांना इंइवरत्वाची आभा 
प्राप्त व्हावी. वा ज्ञानदेवीसागे सिद्धीचे वलय निर्माण व्हावे इतका कालखंड 
निघून गेला असतो. उद्‌बोधनाथांच्या अभंगातील कालखंड आणि जनाबाईचे 
नावावर असणाऱ्या अभंगातील कालखंड यात एका शतकाचे अंतर पडले असते. 


ज्ञानदेवांच्या अभंगाचा आणि ज्ञानदेवीचा पोत लक्षात घेता या ग्रंथातील 
अभिव्यवित नस्न असली तरी त्यात प्रोढत्वात जाणवणारे काहो अनुभव 
आहेत. या ग्रंथातील जी अनुभूती आहे तीवरून ज्ञानदेवांनी त्यांच्या जीवनात 
खप भोगले असते. अनुभविले असते आणि पचवून टाकले असते असे दिसते. 
ज्ञानदेव प्रोढ वयाचे होते असे जरी गृहोत धरले तरी त्यांची थोरवी रेणु- 
सरही उणी ठरणार नाहो. हजारांचे आसपास अभंग, ज्ञानदेवीसारचे अफाट 
अक्षर वाडमय, अमृतानुभवासारखा दैेताद्वेतातीत ग्रंथ निर्माण होण्यासाठी जी 
अभ्याससाधना आणि जो बहुश्रुतपणा आवश्यक आहे तो लाभण्यासाठी भावि- 
कांनी ज्ञानदेवांना दौर्घायुषी जीवनाचा आक्शीर्बाद देणे आवब्यक आहे. शके 
१०९३ हा ज्ञानदेवांचा कालखंड होय. त्याची आज सहाशेवी जयंती साजरी 


करणे आवद्यक आहि. 


..त्त्-ाानननांनानात म 


८१५२८१६५२७८0५%-१५२ र हो त 
८ वाकाक ! इतिहार आणि ततत्वज्ञाव 


छु - लेखक - ळर 
प्रा, सदाशिव आठवले 
कि. ३ रु. 


१८७७ 


' मिळण्याचें ठिकाण - 
चिटणीस , प्राज्ञपाठछाळा संडळ, वाई. 
[ जि, सातारा ] 


ही<£€ ॥८५५२-०९१५०५७१/७०५८९५५१-५८)५८)५८२ 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


१८% >> 
(9८८0५ ८५८२५ 


षि 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा. हेमंत गोखले 


(0. 


अस्तित्ववाद $ तात्विक दृष्टिकोनातून 


मानवी अस्तित्वाचे स्वरूप आणि त्याचा अन्वयार्थ याचा शोध घेऊ 
पाहणाऱ्या वेचारिक भूमिका अस्तित्ववाद घा. नावाने संबोधल्या जातात. 
पहिल्या महायुद्धापूर्वी ककंगाड आणि नित्हे थांनी अस्तित्ववादाची भूमिका 
तयार केली, परंतु ह्या दर्शनाचे विकसित व परिणत स्वरूप हेडेगर, येस्पर, 
सात्र ब मासेल यांच्यात पहावयास मिळते. १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात 
परान्समध्ये ईश्वर नीतीचे अधिष्ठान असतो हो कल्पना मागे पडली. भोतिक 
नीतिवादाच्या समर्थकांनी ईइवराची जागा बुद्धीत प्राप्त करून दिली. ह्या 
आत्यंतिक बुद्धिवादाच्या विरुद्ध प्रतिक्रिया म्हणून अस्तित्ववाद उदयास आला. 
१८ व्या हतकानंतर अनेक पाठ्िमात्य विचारवंत विज्ञानाने प्राप्त झालेले 
वस्तुनिष्ठ सत्य आणि ते प्राप्त करण्यासाठी लागणारी विचारपद्धती या 
व्यतिरिक्त अन्य कशासही मानत नव्हते. परंतु विज्ञानाने उपलब्ध होणारी सारी 
सत्ये आणि असूर्त कल्पना यांना मानवी अधिष्ठान असल्याबाचून काहोही 
अर्थ नाही अशी अस्तित्ववादाचो धारणा आहे. अस्तित्ववाद मनुष्य ञाणि विश्‍व 
यांच्यातला संबंध अंश आणि अंशी यांच्या संबंधासारखा मानतो. मानवाचे 
समग्र स्वरूप केवळ नेसगिक शास्त्रे आणि वततंनवादी मानसशास्त्र एवढ्याने 
स्पष्ट होत नाही. विज्ञान, वला आणि धर्म ह्या सर्वामध्ये सानवी सता 
अनुस्यूत असते. त्यामुळे ह्यापेकी कोणतेही एक अंग वगळणे म्हणजे भानवी 
जीवनाचे एक अंग कमी करण्यासारखे आहे. या विचारसरगोमुळे अस्तित्ववादी 
कलेला प्लेटोप्रमाणे आभास किवा 'आ्रांती मानीत नाहीत. 


अस्तित्ववाद म्हणजे अनतिकता, अइलीलता, विकृति ब विफलता असा 
समज ( किवा गेरसमज ) अस्तित्ववादी लेखकांच्या वाडपयकृतींमुळे अनेक 
लोकांच्या सनात निर्माण होतो. म्हणून अस्तित्ववादाचे शुद्ध स्वरूप पाहणे 
आवद्यक आहे. अस्तित्व सारतत्त्वाच्या किंवा ' स्व'त्त्वाच्या अगोदर येते 
आणि सत्ताशास्त्रीय समस्या सोडवितांना मानवी भावनेला विज्ेष महत्त्व आहे 


अनुक्रमणिका 
बळ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वार 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


असित्बबाद : तात्त्विक दृष्टिकोनातून २७ 


हो अस्तित्ववादाची दोन मुख्य तत्वे आहेत. अंतिम सत्य शोधण्याच्या प्रयत्नात 
जे ज्ञानज्ञास्त्र किवा मूल्यज्ञास्त्र ताकिक प्रजालिशी तिगडित आहे ते अस्तित्व- 
वादाला मुळीच मान्य नाही. अस्तित्व सारतत्वाच्या पूर्ववती असते हे अल्तित्व- 
वादी विचारसरणीचे मूलसूत्र आहे. सारतत्तव म्हणजे वस्तूंचे किंवा व्यक्तींचे 
असे गुणबिक्षेष जे त्यांना निर्माण करतात. उदा. बुद्धिमत्ता किंवा विचारशीलता 
हे भागसाचे सारतत्तव आहे. आस्तित्व हा शब्द अस्तित्ववाचांनी मानवी 
अह्तित्वाला उद्देशून वापरला आहे. इतर वस्तु खर्‍या अर्थाने अस्तित्वात 
नसतात. त्या फक्त असतात. प्रत्येक मनुष्य आधी अस्तित्वात येतो भणि 
नंतर स्वतःदी प्रतिमा घडबीत राहतो. मानवाच्या अस्तित्वात अधिक प्रतिष्ठा 
आणि भोल आहे ते याच कारणासाठी, मनुष्य स्वतंत्र आहे. आपले तिणंय 
आपणच घ्यावयाचे असतात. त्या निणंयानुसार केलेल्या कृतीतून पुढे येणाऱ्या 
परिणामांचीही जबाबदारी आपणच पत्करावयाची आहे आणि आपल्या कृतीतून 
आदरे प्रतिमा घडवावयाची आहे. मालवी स्वातंत्र्यातून तकेशुदधपणे येणारी 
प्रचंड जबाबदारी साणलाला ' चितातुर 7 करते. हो परिवेदना (16011 
ली झाऊांल.ए ) सारे मन व्यापून टाकते. विमुक्त वृत्तोने घेतलेल्या 
ति्णयानसार केलेल्या कृतींमुळे अस्तित्वाला अर्थ प्राप्त होतो. तेव्हा 
अस्तित्व ही स्थिती किंवा अवस्था नसून कुती आहे. संभाव्यतेकडून 
बत्यक्षतेकडे जाण्यासाठी स्वतंबरतेची आवद्यकता आहे. हे स्वातंत्र्य केवळ 
मनष्यालाच मिळू शकते. सात, हेडेगर आणि यॅस्पर्स यांच्या दृष्टि- 
कोनातून तोच व्यवती खऱ्या अर्थाने अत्तित्वात आहे जी आपल्याला घडवि- 
ण्यास स्वतंत्र, स्वावलंबी व सामर्थ्यवान आहे. सात्रेच्या कादंबरीतील जिल 
ब्लोनार्ट हे स्त्री-पात्र असे स्वयंसमर्थ असल्यासुळेच भरशंसेस पात्र ठरले आहे. 
सनष्याच्या बाबतीत अस्तित्वात येणे प्हृणजे त्याची जक्ली इच्छा ञाहे त्या- 
प्रमाणे त्याने बनणे, एखाद्या वृक्षाचा विकास यांत्रिक असतो. तो त्याच्या 
बीजात अगोदरच उपस्थित असतो. परंतु समान परिस्थितीत भिन्न माणसे 
विकासाचा वेगवेगळा मार्ग निवडतात. मनुष्य ही ईश्‍वराच्या किंवा नियतीच्या 
हातातील कठपुतळी नाही. तो स्वतंत्र आहे. त्याचा आदरशे पूर्वनियोजित 
नसतो. तो त्यालाच निर्माण करावा लागतो. मानवी जीवनाला विशिष्द चाको- 
रीत किवा पद्धतीत बांधता येत नाही प्रयत्न, परिवतन, विव्हास व भवि- 
व्याची आज्या यात व्यक्तीचे अस्तित्व आहे. सार्त्र म्हणतो, ““1. ७)10036 
१0 ७७ गाएडणीी ग ग पा फलाट ७, ग 18 शाशायाठा' 
ल गए एथ,” आज जो भी आहे त्याविषयीचा माझा दृष्टिकोण साजे 


अनुक्रमणिका ७. | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास | 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत त । द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


र्ट नवभारत 


भविष्य घडवितो. अस्तित्वाचा हा खरा अर्थ आहे. विव सर्वांच्या दृष्टीने 
एक नाही. आपल्या आवडीनुसार व उद्देशानुसार जगाची कल्पना बदलते. 
आपण जगावर नाही तर जग आपल्यावर अवलंबून आहे. व्यक्‍तीच्या दष्टीते 
तंच जग अस्तित्वात आहे जे त्याच्या जाणिवेचे कायं आहे. सवं कस्त 
साधन आहेत. व्यवती आपले साध्य साधनांना मिळेल त्या साधनाचा उपयोग 
करून घेते. याचा परिणाम व्यक्तीव्यवतीत संघर्ष निर्माण होईल. म्हणून 
अस्तित्बवादाच्या दृष्टीने जग संघर्षमय आहे, मृत्यू हा माणसाचा अपरिहार्य 
असा शेवट आहे. मृत्यूमुळे आपण केवळ आपल्या कार्यात निमग्न न राहता 
त्याला योग्य तो मान देण्यास क्रिकले पाहिजे असे हेडेगरचे मत आहे. तर 
सात्रेला ते मान्य नाही. त्याच्या मते सृत्यू हौ एक वाईट घटना आहे ती 
आपल्या साऱ्या योजनांवर पाणी पाडते. परंतु मृत्यू म्हणजे संपणे विनाश 
नाही. मृत्यू हो आपल्या स्वातंत्र्याची शृंखला पण नाही. कारण आपण अज्ञी 
काहो मूल्ये व नियम ठेवतो ज्याचा स्वीकार आपल्या मरणानंतरहो दुसरे 
करतात. अस्तित्ववादी मानवी शरीराला नगण्य किवा केवळ आत्म्याची 
उपाधी मानीत नाहो. चेतलेसाठी शरीर आवदयक आहे अशी त्यांची धारणा 
आहे. परंतु ह्यामुळे ते सूक्ष्म आत्मतत्त्वाचा स्वीकार करतात असे मात्र नाहो. 
केवळ चेतनेचाच ते स्वीकार करतात. ह्या चेतनेमुळेच मनुष्य इतरांपासून 
वेगळा आहे आणि तो स्वतः आपले भाग्य घडवू ज्ञकतो असे अस्तित्ववादी 
मानतात, अस्तित्ववादी तत्वज्ञांचे दोन वर्ग आहेत. एक निरीइवरवादी तत्त्वज्ञांचा. 
हेडेगर न सात्रं हे त्याचे प्रतिनिधी आहेत. अनंत संघर्षामध्येच ते जीवनाचे 
सार्थक मानतात. तर दुसरा वर्ग आहे ईइवरवादी अस्तित्वबाद्यांचा, निष्ठेने 
व श्रद्धेनेच जीवनाचे सार्थक होते असे ते मानतात. ककंगाड व गॅंब्रिअळ 
मार्सेल हे त्याचे प्रतिनिधी आहेत. तेव्हा मानवी अस्तित्व हा सर्व अस्तित्ववाद्यांच्या 


तत्त्वचितनाचा आरंभबिठू असला तरी त्यांच्या मानवी अस्तित्वविषयक 


भूमिकांमध्ये महत्त्वाचे फरक आहेत. आणि हे स्वाभाविक आहे. कारण 
अस्तित्ववादाचा उगभच सुळो तत्त्वज्ञानाच्या बंदिस्त प्रणाली विरुद्ध झालेल्या 
बंडात आहे. था बंडाचा झेंडा सोरेन ककंगा्ड या डेतिक्वा तत्त्वाने 
फडकाविला. त्याचे समकालीन हेगेलेच्या तत्त्वज्ञानाने भारून गेले होते. सतच्या 
वस्तुनिष्ठतेचा उद्घोष हेगेलने केला होता. व्यवती आणि तिचे स्वातंत्र्य यांना 
एकूण विश्‍वरचनेच्या संदर्भात त्याने दुय्यम स्थान दिले होते. क़कंगाडने 
व्यवतीचे स्वातंत्र्य आणि पृथगात्मकता यांना प्राधान्य दिले. ककंगाड हा 
अस्तित्ववादाचा आद्य प्रवर्तक आहे. त्याच्या भते सोंदयंविषयक, रं 


अनुक्रमणिका स्रविक 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


नेतिक ब 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


अस्तित्ववाद : तात्त्विक दृष्टिकोनातून २९ 


धाझिक अशा तीन अवस्थांमधून माणसाला जावे लागते. सोंदर्यविषयक अस्तित्व 
स्हणजे केवळ सुख. नेतिक अस्तित्व म्हणजे संघर्ष आणि विजय; तर धार्मिक 
अस्तित्व म्हणजे सरूलतः दुःख किंवा क्लेश. हे दुःख दुर्बलतेमुळे नसूत ते स्वतः 
पत्करलेले असते. ह्या दुःखामुळेच मनुष्य ईइवराश्ी एकरूप पावतो. हेगेलने 
व्यक्तित्वाचे स्पष्टीकरण तर्कशास्त्रद्वारा देण्याचा प्रयत्न केला. क्कंगाडंच्या मते 
व्यक्तित्व अप्रत्यक्ष अनुभूतीने कळते. अप्रत्यक्ष अनुभूती म्हणजे सामान्य-तत्त्व 
स्वतःच्या व्यक्‍्तित्वाला आणि परिस्थितीला लागू करणे. हो प्रक्रिया भावनेले 
ठरवली जाते. ककंगाडं पूर्णपणे वृद्धिविरोधी आहे असा भात्र नाही. 

हैडेंगर या अस्तित्ववादी तत्त्वचितकाने अस्तित्व आणि सत्‌ यांच्यात 
फरक केला आहे. अस्तित्व हा ज्ञास्चांचा अभ्यासविषय आहे. अस्तित्वांचे 
अस्तित्व किंवा अखिल अस्तित्वाचा आधार म्हणजे सत्‌. हे सत्‌ हेडेगरच्या 
मते अनिवंचनीय व अव्यार्य्रेय असते. ते गूढ व अमूते असते. अस्तित्व आणि 
सत्‌ या दोघांमध्ये जो संबंध साधला जातो तो मानवी अस्तित्वासुळे, मानवी 
अस्तित्व हे मूलतः साध्य आहे. दिक आणि काल यांच्या सर्यादा अतीत 
करण्याचे सामथ्ये त्यात आहे. भविष्यकालाविषयी आपणास जी उत्सुकता असते 
ती भावला आपगास सत्कडे नेते. 


यॅस्परच्या मते वस्तूंना अथ ऐतिहासिक परिस्थितीच्या संदर्भांत प्राप्त 
होतो आणि हो परिस्थिती सूलतः मानवी असते. विषय आणि विषयी किवा 
ज्ञेय आणि ज्ञाता प्रत्यक्ष अनुभवात विभक्त राहू शकत नाहोत. यॅस्परचे 
तत्त्वज्ञान या संदर्भात थोडसे कांट या तत्त्ववेत््यासारखे वाटते. 

पॉल सात्रने ज्ञानज्ञास्त्र आणि सत्ताशास्त्र थांची फारकत केली. घटना 
जक्मा आपल्याला दिसतात तसे त्यांचे विइळेषण करणे हे तत्त्वज्ञानाचे कार्य 
आहे असे हुझेलप्रमाणें सात्रंच्रे सत होते. अनुभवातीत अश्ली कोणतीही सत्ता 
नसते. जे आपल्या अनुभवास येते तेच आपला ज्ञानविषय असते. अनुभवात 
अनभवातीत असे काहीही नसते. समग्र मानवी अनुभव हा मानवी जाणिवेच्या 
भविष्प्रातील प्रक्षेपणाचा परिणाम आहे. प्रक्षेपण सत्‌कडे असते. सारत्र॑ इंइवरावर 
विदवास ठेवीत नाहो. त्याच्या दृष्टीने विश्‍वनिमितीच्या पाठीमागे कोणतेही कारण 
किवा उद्देश किंवा कर्ता नाही. निहेंतुकता होच जीवनाची त्याच्या मते 
साथंकता आहे. व्यवितिस्वातंतरय आणि वर्तमान काळ यावर सात्रंचा विशेष भर 
आहे. त्याने कथा, कादंबऱ्या व नाटके लिहून अस्तित्ववादाचा पुरस्कार केला. 
सात्रनंतर अब्लट कॅम्यूसने हे कार्ये केले. 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


३० नवभारत 


अस्तित्ववादी विचारसरणीच्या पाठोमागे युरोपातील युद्धकालीन भीषण 
परिल्यिती आहे. मानवी जीवनाची क्षुत्रता ब निरथंकता पाहून अस्तित्व- 
वाद्यांनी त्याला नवीन अर्थ देण्याचा प्रयत्न केला. परंपरागत मूल्ये झुगारून 
नवीन मानवी मूल्ये प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. निराशा च विफलता 
यातून त्यांना प्रेरणा मिळाली. गोतमबुद्धाला दु:खापासून जशी प्रेरणा 
मिळाली तसाच हा प्रकार आहे. अस्तित्ववादी साहित्यिक केवळ कल्पना- 
विलासात रससाण होत नाहीत. माणसाच्या सुक्‍तीवर या साहित्याचा अढळ 
विश्‍वात आहे. आदर्शवाद आणि भोतिकवाद यांच्या मधला भार्ग अस्तित्व- 
वाढ सूचित करतो. सामाजिक संदर्भवेरहित मातवाचा अभ्यास था 
वाड:मयात प्रामुख्याने आढळतो. शुद्ध स्वर्पात अस्तित्ववाद हे एक महत्त्वपूर्ण 
दर्शन आहे. कारण अनुकरणापयेक्षा स्वावलंबन आणि स्वतःचा सार्ग स्वतः 
ठरविणे याला त्यात पार महत्त्व आहे. त्यामुळे अल्तित्ववाद म्हणजे केवळ 
शून्यवाद, नेराश्‍्यवाद किवा अनिबंधवाद हे समीकरण त्या दर्शनाला 
अन्यायकारक होईल. जोवनात दुःख अपरिहायं आहे असे अस्तित्ववादी 
सानतात; परंतु त्याचवरोबर हे दुःख बूर करून साणूस स्वतःला प्रतिष्ठित बननू 
शकतो असाही त्यांचा विश्‍वास आहे. सानवाची प्रतिष्ठा ही या द्षंनातील 
महत्वपुर्ण गोष्ट आहे. केवळ सृष्टीचे कारण शोधून न काढता विश्‍वरचनेत सक्रिय 
सहभागित्व आवऱयक आहे असा या दर्शनाचा रोख आहे. व्यवतीने त्वत:मध्येच 
स्वातंत्र्याची अनुभूती घेतली पाहिजे. भूतकाळ बा भबिष्यकाळ यापेक्षा, वतंशान 
किवा वास्तवता यावर या दर्शनाचा भर आहे. मुक्‍ती ज्ञानाने नाही तर ही माजा 
स्वतःचा साक्षी आहे ह्या आत्मसाधनेच्या जाणिवेत ती आहे. व्यक्‍्ति-ल्वातंञ्र्याचा 
अस्तित्ववादात पुरस्कार असला तरी अनिबेधवाद त्यात अन्‌स्यूत नाही. पारंपरिक 
तत्वज्ञान संप्रदायाचे कोणतेही लेबल अस्तित्ववादाला चिकटविता येणार नाही. 
कारण निसर्गवाद आणि अध्यात्मवाद, वास्तववाद आणि चिद्वाद, अनेकतत्ववाद 
आणि एकतत्त्ववाद या सर्वांमधील विरोधाच्या अतीत अक्षी ती विवारसरणी 
आहे. ऐतिहासिक दृष्ट्या विचार करता प्रचलित सांस्कृतिक संघर्षाला अस्तित्व- 
वादाने योग्य तो प्रतिसाद दिला आहे. स्वीकारस्वातंत्र्याच्या भयातन 
( 8081 01 180 ठो0ठा०७ चेपत छल ) सुटका मिळविण्यासाठी 
माजूस स्वत:चे व इतरांचे स्वातंत्र्यच नाकारतो ब आपण नियमबद्ध असल्याचा 
बहाणा करून सतत आत्मबंचनेचे ( 1.19 01 15 101001 ) जोवन जगत 
असतो हो वस्तुस्थिती अस्तित्ववाद प्रकर्षाने निदशनास आणतो. 


अनुक्रमणिका 
"डे मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


डॉ. गणेश थिटे 
सामवेदीय साहित्याची वेदिक यज्ञकर्मात भर 


प्रस्तावना - 


यजुर्वेद आणि सामवेद ह्या दोन वेदिक संहितांचा श्रौत यज्ञकर्माशी 
साक्षात संबंध आहे. (श्रौत यज्ञ म्हणजे गाहुंपत्य, आहवनीय ब दक्षिण ह्या 
तौन अभ्नींच्या साहाय्याने केले जाणारे यज्ञ ) ह्या दोन संहितांना कित्येकदा 
८ घज्ञीय संहिता” असे म्हटले जाते ते अगदी योग्य आहे. अर्थातच बेदिक 
यज्भसंस्था हो ह्या दोन संहितांच्या काळापेक्षाही प्राचीन आहे. ग्वेडसंहितेत 
आपणास यज्ञविधीचा पहिला इतिहास शोधता येईल. अगदी स्थूल दृष्टीने 
पहावयाचे झाल्यास त्रश्‍ग्वेदात यज्ञाचा “ उत्पत्तिकाल (ल'९8(1ए७ 1087100)” 
यजुवेदात “ अभिजात काल. (0195808) ०0१) ” आणि सामवेदात 
८: अधःपतन काल ( 060801; ]0०10त )” दिसतो असे म्हणता येईल. 
प्रस्तुत निबंधात सामवेदीय परंपरेने वेदिक कर्मकांडात घातलेली भर ज्रोध- 
ण्याचा प्रयत्न आहे. येथे हे स्पष्ट केले पाहिजे को प्रत्येक यज्ञ एकाहून अधिक 
वेदांच्या सहकार्याने होत असतो. त्यामुळे एलादा यज्ञ इतर वेदांवासून बाजूला 
नेऊन त्याचा संबंध एखाद्याच वेदाशी जोडता येणे हे अवघड आहे; परंतु 
अशक्य मात्र नाही. कोणत्या वेदाच्या साहित्यात एखाद्या यज्ञानर अधिक भर 
आढळतो, कुठे त्याचे तपशील विह्वोष सांगितले असून कुठे ते सांगितलेले नाहीत 
ते पाहुन तारतम्याने एखादा यज्ञ असुक परंपरेतील असे म्ह॒णता येणे शक्‍य 
आहे. अर्थातच वेदिक ग्रंथांचा काल निठ्चित करता येण्यात अडचणी असल्या 
तरी ब्राह्मणग्रंथांचा काल प्राय: सूत्रग्रंथांच्या आधोचा मानला जातो. त्यामळे 
येथे सामवेदीय ब्राह्मणांच्या आधारे सामवेदाचे म्हणून मानले गेलेले यज्ञ जरी 
पुढे इतर वेदांच्या श्रोतसुत्रांनीही वणिकते असले तरी त्यांचा प्रादुर्माव सामवेदीय 
परंपरेत झाला असणे स्थूलमानाने पाहता अतिशय संभाव्य आहे. 
कृत्रिम रीतीने तयार केलेले यज्ञ 

सामवेदीय परंपरेत अनेक यज्ञ कृत्रिम रीतीने तयार केले जाऊन त्यांचा 
घेदिक यज्ञाच्या यादीत समावेश केला गेला असावा, ह्या यज्ञांमध्ये फारक्ञा 


अनुक्रमणिका | ७ 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


वी वि शड 
र व र 1. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे १. 
संगणकीकृत नन द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


३२ नवभारत 


स्वतंत्र अशा कृती नसतात. जो काहो विशेष असतो तो केवळ यज्ञीय गायन 
कश्याप्रकारे करावयाचे ह्या बाबतीतला असतो. उदाहरणार्थ एका हिरात्र 
(>> दोन दिवस चालणार्‍या) यज्ञात पहिला दिवस ज्योतिष्टोम अग्निष्टोम ह्या 
प्रकारचा असून दुसरा सर्वस्तोम अतिरात्र ह्या प्रकारचा असतो. म्हणजे पहिल्या 
दिवशी त्रिवृत्‌ ( नऊ >चांचा), पळ्चदश, एर्काविशष, व सप्तदश हे स्तोम (5्छ्चांची 
पुनरवती करून जितक्या प्रहचा तयार करावयाच्या तितक्‍या संख्येचा गानप्रकार) 
बापरले जातात, दुसऱ्या दिवक्ञी पुढील स्तोन वापरले जातात. त्रिवृत्‌, पञ्चदश्, 
सप्तक; एकाविशा; सरप्तविश; व एर्कविदास्तोस ह्या ह्विरात्र यज्ञाचा उद्देश 
स्वगप्राप्ती हा आहे ( ताण्ड्यमहात्राह्मण २०,१.१ व पुढे), पण आणखी एक जो 
द्विरात्र यज्ञ आहे त्यात पहिल्यापेक्षा केवळ गानपद्धतीचाच फरक प्रामुख्याने 
असून तो फरकही केवळ दुसऱ्या दिवसापुरताच आहे. ह्या इुसर्‍्या हिरात्र 
यज्ञातील दुसरा दिवस आयुरततिरात्र ह्या स्वरूपाचा आहे. ह्या दिवशी पुढील 
प्रकारे स्तोम वापरले जातात- ९, १५, १५, १५, १८, / १७, १७, १७, १७, 
१७, /। २१, २१, २१, २१, २१. हा हिरात्र यज्ञ संततोच्या प्राप्तीसाठी 
करावयाचा आहे ( तां. ब्रा. २०.१२.१ व पुढे ) तिसरा एक हिरात्र यज्ञ आहे 
त्यात दुरारा दिवस दुसऱ्या हिरात्रासारखाच आहे; पण पहिला दिवस जरा 
वेगळा आहे. ह्या यज्ञातील पहिल्या दिवशी सर्व स्तोत्रे त्रिवित्‌ आणि पञ्चदश 
हे स्तोम आलटून पालटून वापरून गावयाची असतात. ह्या यज्ञापुळे त्वचेचा 
खूक्षतारोग नष्ट होतो. (तां. ब्रा. २०,१३.१ व पुढे ) 
अज्ञाच प्रकारे त्रिरात्र म्हणजे तोन विवसांचे जे यज्ञ आहेत त्यातही 
( त्यातला अइवमेध वगळता ) एकमेकातील फरक कृतीतील वैश्षिष्ट्यांवर 
आधारलेला नसून गायनातोल वैदिष्ट्यांवरच आधारलेला आहे. (तां. त्रा. 
२०.१४, १ व पुढे). तसेच चत्रात्र (तां. ब्रा. २१.९,१ व पुढे; जेमिनीय ब्राह्मण 
२.२८१ व पुढे) , पज्चरात्र (तां. ब्रा. २१.१३.१ व पुढे; जे, ब्रा. २.२९ व 
पुढे), षड्रात्र (तां, ब्रा. २२.१. व पुढे, जे. ब्रा. २.३०१ व पुढे) इत्यादी थज्ञांचे 
उपप्रकारहोी त्यात आढळणाऱ्या गानवेशिष्ट्यांवरच आधारले असून त्यातील फरक 


इतर क्रियांवर आधारलेला नाहो. सामवेदीय परंपरेतील लोकांना पुढे पुढे 
लांबच लांब, दीर्घकाळ चालणारे यज्ञ त्याच प्रकारचे किवा बोगेकार वे 


असलेले गायन समाविष्ट करून निर्मिण्याचे एक वेडच लागलेले दिसते. त्तसे 
यज्ञ तयार करून त्यांचा त्यांनी वेदिक यज्ञांमध्ये समावेश केला आहे. उदाहर- 
णार्थ एकुणपत्नास दिवसांचे यक्ष ( तां. त्रा. २४.११.१ व पुढे ), एक वर्षभर 
चालणारे ( तां. ब्रा. २४.२०.१ व पुढे ) , बारा वर्षे चालणारे ( तां. ब्रा. २५. 


अनुक्रमणिका | नक 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


सामवेदीय साहित्याची बैदिक यज्ञकर्मात भर ३३ 


६.१ व पुढे ), छत्तीस वर्षे चालणारे ( तां. त्रा. २५.७.१ व पुढे ), शंभर वर्षे 
( ता. ब्रा. २५.८.१ ब पुढे ), एक हजार वर्षे ( तां. ब्रा. २५,१७.१ ब पुढे ) 
असे विविध छुत्रिम व काल्पनिक यज्ञ वेदिक कर्भकांडात सभाविष्ट झालेले 
दिसतात. असे प्रदीर्थ यज्ञ करता येणे कसे शवय आहे. हा. खरोखरी प्रश्‍न आहे. 
ह्यातील बरेचले यज्ञ केवळ कल्पनेतच अस्तित्वात असावे; प्रत्यक्षात केले जात 
नसावेत असा तके करावासा वाटतो. सासवेदोय परंपरेतच हे यज्ञ तयार झाले 
असावेत आणि त्यातून सामवेदीय परंपरेची यज्ञकर्माच्या इतिहासातील अधःपत- 
नात्मक, उतरती वृत्ती स्प होते. 
चातुभोत्ययज्ञांचे सोमीकरण 

सामवेदीय परंपरेने घातली असणे शक्‍य असलेली अज्ली दुसरी भर म्हणजे 
चातूर्माल्ययज्ञांचे सोमीकरण. "' (/6ए'11१58-59 0111285 7656810167 
ह्या माझ्या निबंधात ( 70 ८॥४8, 81, 19869, 0. 57 11) सी चातुर्मास्य 
यज्ञांचे सूळ स्वरूप बहुजनसमाजात एक उद्तू संपून दुसरा सुरू होण्याच्या 
वेळी ( ह्या सुसारास रोगांची भोती विज्षेष असते ) रोगनिवारणाथ केले 
जाणारे यात्वात्मक विधी ह्या स्वरूपाचे असावे असे दाखवण्याचा प्रयत्न केला 
आहे. ह्या लौकिक विधोंना श्रौत यज्ञांमध्ये समाविष्ट करून, त्यांची स्तुती 
करून त्यांचे उन्चवन ( ७100891101 ) केले गेले आहे असे दिसते; कारण 
चातुर्मास्य यज्ञ हे यज्ञांच्या इष्टि ह्या प्रकारात समाविष्ट केले गेले आहेत. 
यज्ञांचे तोन प्रमुख प्रकार आहेत: १) इष्टि किवा हवियंज्ञ २) सोमयज्ञ 
३) पाकयज्ञ. ,इष्टि किंवा हविर्यज्ञ ह्या प्रकारात पशुहत्या प्रायः लसते. 
परंतु सोमयज्ञात पशुहत्या व त्याचा यज्ञ हा समाविष्ट असतोच. इष्टि हा 
स्वरूपातील चातुर्मास्य विधींना सासवेदीय परंपरेत सोमयज्ञ ह्या स्वरूपाच्या 
यज्ञात समाविष्ट केले गेले आहे. सोसयज्ञ हा वेदिक ग्रज्ञकर्मात फारच 
महत्त्वाचा असल्याने चातुर्मास्य यज्ञांचे हे डुसरे उत्चयन असावे. इष्टि ह्या 
स्वरूपात असताना चातुर्मास्य यज्ञात सोमपान नव्हते; पशुयज्ञही नव्ह्ता; 
यण चातुर्माल्याचे सोमीकरण झाल्यावर सोमयज्ञ ह्या स्वर्पात केल्या जाणाऱ्या 
चातुर्मास्य यज्ञात हो दोन्ही वेश्िष्टये आपोआपच येतात. आता या 
सोमीकृत चातुर्नात्ययज्ञाचे आगखी काही विज्ञेब पुढीलप्रसाणे सांगता येतील. 
( पहा- तां ब्रा. १७.१२.१ व पुढे; तुलना करा-जे. ब्रा, २.२२७-२३४ ) 

अ) वेश्‍वदेवपर्व- चातुर्मास्य यज्ञातील ह्या पर्वाच्या जागी एक 
व्रिवृदग्निष्टोम करावा. प्रतिपद्‌ अग्नी ह्या देवतेला उद्देशून असावी, सवनपशु 

न.भा. ३ 


अनुक्रमणिका 
ष्क मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


व अ 
603 हर 


शि. 
द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


३४ नवभारत 


विशवेदेवांना उद्देशून असावा, वक्षा (वांज्ञ ) गाय (जी शेवटी _मारावयाची 
असते ) बृहस्पतीला उद्देशून असावी. ह्या यज्ञात यूप उभारू नय. लुंगोलाच 
पद बांधावा. पत्नास गायी दक्षिणा म्हणून द्याव्यात. यज्ञ सपल्यानतर यजस नाले 
त्व वस्त्र परिधान करावे. पुढील चार महिने मांस व सेथुन बज्ये करावे. 

आ) वरुणप्रघासपर्व- ह्या पर्वाच्या ऐवजी एक हिरात्र यज्न करावा. 
त्यात ( पहिल्या दिवशी ) प्रतिपद्‌ वरुणदेवतेला उद्देशून असाबी. सवनीयपशु 
मरुदांना उद्देशून असावा. दुलर्‍्या दिवशीची प्रतिपद्‌ क हा शब्द असलेली 
असादी. वरुणाला उद्देशून एक बोकड मारावा; तसेच वश्ञा ( बांज्ञ ) गाय 
सत्र ब वरणाला उद्देशून मारावी. दक्षिणा म्हणून शंभर गायी द्याब्यात, पुढील 
चार महिने मागच्या सारेच ब्रत करावे. 

इ) साकपेधपर्व - चार महिन्यानंतर सावमेधपर्वाच्या ऐवजी तीत 
दिवसांचा सोमयज्ञ करावा. ह्या यज्ञातील प्रलिपद्‌ प ह्या शब्दाने युक्त असावी. 
सवनीय पशु अग्नीला उद्देशून असावा (पहिल्या दिवशी). दुसऱ्या दिवशीची 
भ्रतिपद्‌ सरुतांना उद्देशून असावी; पशु इन्डर आणि अग्नी ह्यांना उद्देशून असावा. 
तिसऱ्या दिवशीची प्रतिपद्‌ निश्‍वकर्ला ह्या देवतेला उद्देशन असावी; आणि 
अकरा परू बवांज्ञ गाय हो सूर्याला उद्देशून असावी. दक्षिणा म्हणून एकशे- 
पन्नास गायी द्याव्यात व पुर्वीप्रमाणेच व्रते पाळावीत. 

ई) शुनासीरीयपर्व - ह्या पर्वाऐवजी अग्निष्टोस-ज्योतिष्टोम यज्ञ 
वरावा. प्रतिपद्‌ उप ह्या शब्दाने युक्‍त असावी. सवनोय पक्ु वायुदेवतेला 
उहदेशून असावा. वक्षा (वांझ) गाय अठ्विनांना उद्देशून असाब्री. एकके वारा 
गायी दक्षिणा म्हणून द्याव्यात. 


अक्षा प्रकारे हे सोमीकृत चातुर्मास्य यज्ञ करावयाचे असतात. ह्या 
यज्ञांत भूळच्या देवता जवळ जवळ तक्ञाच ठेवल्या आहेत. पण सर्वे विधी 
सोमयज्ञाच्या पद्धतीने केले जातात. हे चातुर्मास्ययज्ञांचे सोमीकरण ही एक 
सामवेदीय साहित्याने वेदिक कर्मकांडात घातलेली भर असावी. 


ब्रात्यस्तोम - 


ब्रात्यस्तोस हे यज्ञही सामवेदीय परंपरेतच निर्माण झाले असणे शक्‍य 
आहे. : 


१) पहिला ब्रात्यस्तोम - ( तां. ब्रा. १७.१.१ व पुढे ) घेदास्यास न 
करणारे, तसेच शेती, व्यापार न करणारे, जणू मागे पडलेले आणि एकत्रित 


| अनुक्रमणिका मव 
या मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


सामवेदीय साहित्याची वैदिक यज्ञकमोत भर ३५ 


गटागटाने राहणाऱ्या त्रात्यांसाठी हा यज्ञ असतो. तो षोड्शस्तोम ह्या स्वरूपाचा 
असतो. ककूभ्‌ छंदातील व्छचा व त्यांवर आधारलेली सामे हो अग्रभागी 

॥परली जातात. अधा होत्द्र गिवेण, . . . (त्रह.८.९८. ७-९ ; साम. २.६०-६२) 
ह्या विषम छंदाबर आधारलेल्या £छ्चांचा वापर केला जातो. योतान-लाम 
पृष्ठसाझन्‌ म्हणून वापरले जाते. ह्या सामाचे निधन (जझेवटचा भाग ) अतितक्‍्त 
( देवतेचा स्पष्ट उल्लेख नसलेले ) असावे. त्रात्य लोक परक्यांचे अन्न ब्राह्मणांचे 
म्हणून खातात. चांगल्या शब्दांना वाईट सानतात. निरपराध लोकांना 
दंडांनी मारतात. दीक्षित नसूनही दोक्षितांसारखे बोलतात. हे ब्रात्यांचे 
दोष घोडशस्तोम वापरल्याने नष्ट होतात. देवां वो ब्रविणोदा: ( स्त. 
१.५५; तह्ग्वेद ७.१६.११-१२; साम. २.८६३-८६४) ह्या व्छ्चांच्या 
वापराने न्रात्यांना देवतांमध्ये प्रतिष्ठा लाभते. उण्णीब, चायूक, बाणविर- 
हित धनुष्य, फळीने ज्ञाकलेला वेडावाकडा जाणारा रथ, काळ्या दश्षा असलेले 
वस्त्र, दोन बोकडांची कातडी ( एक काळे, एक पांढरे )/ एक चोंदीचा दागिना 
ह्या वस्तू गृहुपतोने दक्षिणा म्हणून द्यावयाच्या असतात. इतर ब्रात्यांजवळील 
तांबड्या कडा असलेली वस्त्रे, दोन पादत्राणे, आणि दुहेरी ज्षिवलेली बोकडाची 
कातडी ह्या वस्तूंना न्रात्यधने असे म्हणतात. ते त्या वस्तू दक्षिणा म्हणन देतात. 
ती दक्षिणा ज्याला दिलो जाते त्याला व्रात्यांचा दोष जाऊन चिकटतो. 

२ ) दुसरा ब्रात्यस्तोस- ( तां. ब्रा. १७.२,१ व पुढे) निन्दित व नौच 
दर्जाचे ब्रात्यजीवन जगणाऱ्या अज्ञा त्रात्यांनी हा ब्रात्यस्तोम यज्ञ करावयाचा 
असतो. त्यात सहा षोडऱस्तोम वापरावयाचे असतात. 

३ ) तिसरा ब्रात्यस्तोम- ( तां. ब्रा. १७.३.१ व पुढे ) वयाने ल्हान 
असून ब्रात्यजीवन जगणाऱ्या अश्शासाठी हा यज्ञ करावयाचा असतो. त्यात दोन 
षोडदास्तोम असतात. ह्यातील अग्निष्टोमसास एर्कावशस्तोमावर आधारलेळे 
असते. 

४) चोथा ब्रात्यस्तोम- ( तां. ब्रा. १७.४.१ वपुढे ) वृद्ध व लंगिक 
जीवनापासून परावृत्त झालेल्या ब्रात्यांसाठो हा त्रात्यस्तोम यज्ञ आहे. ह्या यज्ञात 
वाढत्या संख्येचे स्तोम वापरले जातात. त्यामुळे ब्रात्यांना खाली पडण्याची झौती 
राहत नाहो. 
गोसव यज्ञ 

गोसव यज्ञही सामवेदीय परंपरेत निर्माण झाला असावा. ह्या थज्ञाचे 
जेमिनीय, तांड्य, व तेत्तिरीय ह्या ब्राह्मणग्रंथात वर्णन केले असले तरी ह्या 


अनुक्रमणिका 
व्ह मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामडळ, बाई 


३६ नवभारत 


यज्ञाची जी वेगिष्ट्यपुर्ण न्रते आहेत ती फवत जेमिनोय ह्या ब्राह्मणग्रंथातच 
सांगितली गेली आहेत. त्यानुसार ह्या यज्ञाचा यजमान सातृगसन, स्वसृगमन, 
सगोब्रागमन करतो; तो जमिनीवर ठेवलेले पागी, गवत इत्यादी बाळून पितो, 
खातो, वाटेल तेथे मलविसजेन करतो. (तस्य न्नरतस्‌ उप मातरम्‌ इथाद उप 
स्वसारम्‌ उप सगोत्रास्‌ उपावहाय उदक आचामेद्‌ उमावहाय तृणान्याच्छिन्ययात्‌ 
यत्र यत्नेतं विष्ठा विन्देत्‌ तत्तर्‌ वितिष्ठेत ( जे. ब्रा. २.११३ ) गोसवयज्ञाच्या 
अधिक तपशीलासाठी साझा पुढील निबंध पहा- “ 1111811587) 
४॥॥७॥॥ [॥॥ 8” छ013 21, 1072, 0, 191 11.) 


अभिचारविधी 


काही अभिवारस्वरूपाचे यज्ञही सामवेदीय परंपरेतील असजे शक्‍य 
आहे. हे यज्ञ हौ सामवेदीय परंपरेने वेदिक कर्मकांडात घातलेली सोठी भर 
आहे. त्याचे वर्णन षड्विशत्राह्मण ह्या सामवेदीय ब्राह्मणात केले आहे. 
ड्येन 

अभिचारात्मक यज्ञांमध्ये इयेन हा प्रमुख आहे. आपल्या शत्रूचा 
नाश करू इच्छिणाऱ्याने हा यक्ष करावा. त्यामुळे जसा ससाणा आपले 
भक्ष्य तसा यजमान आपल्या शत्रूला पकडू शकतो. ह्या यज्ञात पवमानस्तोत्रे 
त्रिवत्स्तोमावर आधारलेली असावीत. त्रिवृत्स्तोम हा सरव स्तोमांमध्ये सर्वात 
घेगवान आहे. त्याचा उपयोग शत्रूचा पराभव करण्यालाठी होतो, ह्या यज्ञात 
वजर हे साम गायले जाते. त्यामुळे जणू शत्रूवर वज्रच टाकल्यासारखे होते. 
ह्या यज्ञात बृहत्‌ साम हे पृष्ठसाम म्हणून आणि रथंतर हे ब्रह्मसाम म्हणून 
वापरावे, त्यायोगे शत्रूचे पशुधन नष्ट होऊन तो पराभूत होतो. ह्या 
यज्ञातील यूप वाधव किवा तेल्वक वृक्षाच्या लाकडाचा असावा, आणि 
त्याला तलवारीसारखे टोक असावे. अग्नीसाठी मारावयाचे पशु लाल रंगाचे 
असावेत. दर्भाऐवजी शर हे गवत वापरावे म्हणजे शत्रूला जखम होते. 
न्रश्‍त्विजांनी तांबडा उष्णीष, तांबडी वस्त्रे, परिधान करून आणि जानवी 
गळ्याभोवती बांधून यज्ञीय कामे करावीत, ह्याचाही उद्देश क्ञत्रनाश हाच 
आहे. दक्षिणा म्हणून द्यावयाच्या गायी गटागटात उभ्या कराव्यात. त्यात तऊ 
एका डोळ्याच्या, नऊ लंगड्या, नऊ बधिर अंगाच्या, आणि नऊ सोडक्या 
शिगांच्या असाव्यात. त्यांचे दान करताना त्यांना टोचून त्यांचे रकत काढावे. 
अशा रौतीने इग्रेन यज्ञातील सर्वे विधी भयानक स्वरूपाचे आहेत व 


अनुक्रमणिका 
ठा मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्पाठशाळामंडळ, वाई 


सामवेदीय साहित्याची वेदिक यज्ञकर्मात भर ३७ 


व त्यांचे स्वरूप यज्ञाच्या उद्देशाशी सुसंगत आहे. हा यज्ञ ष. ब्ना. ३.८. 
१ व पुढे वणिला आहे. 


ड्पु 

इव ह्या शब्दाचा अर्थ बाण, इष्‌ ह्या यज्ञाने यजमान शत्रूला मारू 
शकतो. ह्या यज्ञात इष॒ नावाची विष्टुति ( तदचांची पुनरुक्ती करण्याचा 
प्रकार ) वापरला जातो. त्यामुळेही शत्रूवर जणू बाण टाकल्यासारखे होते. 
ह्या यज्ञात वबट्कारनिधन सास गायले जाते. तसेच सप्तह ( सातांना ठार 
करणारे ) हे साम गायले जाते. उरलेले तपद्यील इयेन यज्ञात्रमाणेच समजावेत. 
(ष.ब्रा.२.९,१ व पुढे) 
संदंश 

संदंश म्हणजे चिमटा, हाही यज्ञ अभिचारात्मक आहे. ह्या यज्ञाने जसे 
चिमट्याने काहोही पकडता येते तसे शत्रूला पकडता येते. ह्या यज्ञात प्रत्येक 
वेळी दोन दोन स्तोस वापरले जातात, म्हणून ह्या यज्ञास संदंश म्हणतात. 
या थक्षात वेयरवसाम गायले जाते. त्यायोगे शत्रूचे घोडे नष्ट होतात. ह्या 
यज्ञात सध्यंदिन-पवमानस्तोत्र ब आर्झवपवभानस्तोत्र यांच्या प्रारंभी दोन 
वार्षाहरसामे, काशीत बघ नानद सामे, गायली जातात. उद्गाता कूर सामे 
म्हणतो. त्यामुळे शत्रूचा नाश होतो. इतर तपझ्लील इयेनथज्ञाप्रमाणेच आहेत, 
ष. न्ना. २. १०. १ व पुढे ) 


वजन 

ह्या नंतरच्या यज्ञाचे नाव वजा आहे व तो शत्रुनाज्ञासाठीच करावधाचा 
असतो. ह्या यज्ञात पंधरा स्तोत्रे असतात. पंधरा म्हणजे वज. त्यामळे शत्रवर 
जणू वजाघातच होतो. हा यज्ञ षोडशियुवत असा उवथ्य ह्या स्वर्पाचा आहे 
उवथ्य म्हणजे पशु भाणि घोडशि स्हृगजे वज, त्यामुळे थजसानाच्या शत्रचर 
वजाघात होतो. ह्या यज्ञात महानाम्ती नावाच्या "चा आणि घोड्या सामे 
म्हटलो जातात. तोही बजच असल्यामुळे शत्रूवर जणू बजाघात होतो. इतर 
तपझ्ील इयेन यागाप्रमाणेच आहेत. ( ष. ब्रा. ३. ११. १ व पुढे ) 

अज्ञा तर्‍हेने वर सांगितलेले अभिचारात्मक यज्ञ साझवेदाच्या षडविश- 

ह््र्ण ले' हेत ऱ शट घप्रकार > “3 

ब्राह्मणात वाणिले आहेत. त्यात विबिधप्रकारची गाने आहेत, तसेच इतरही 
काही अभिचारविधींना शोभेड्या कृती आहेत. अश्या प्रकारचे यज्ञ हो पाम- 
वेदोय परंपरेने वेदिक कर्मकांडात टाकलेली महत्त्वाची भर आहे. 


अनुक्रमणिका 
् मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, बाई 


३८ नवभारत 
स्मार्त विधी 


सासवबेदीय परंपरेची आणखो एक अतिशय महत्त्वाची अशी वेदिक कर्म- 
कांडातील भर म्हणजे वेदिक संत्रांचा कृत्रिम रोतीने यातुधर्मात्मक अज्ञा 
स्मात विधींमध्ये विनियोग. ब्राह्मणग्रंथ व श्रोतसुत्रग्रंय ह्यांमध्ये आहवनीय, 
गाहुंपत्य व दक्षिण ह्या तीन अस्तींच्या साहाय्याने केल्या जाणाऱ्या श्रौत- 
विधींमध्ये वैदिक संत्रांचा वापर करण्यास सांगितलेला असतो. गृह्य किंवा 
स्साते विधी मात्र केवळ गाहुंपत्य ह्या एकाच अग्नीच्या साहाय्याने किंवा 
ग्नीश्िवायहीो केले जातात. अशाप्रकारे श्रोत व स्मार्त ( गृह्य ) ह्या 
विद्वींसध्ये काही तांत्रिक फरक असला तरी त्या दोन्ही विधींची उदिष्ट फले 
सारखीच आहेत. उदाहरणाथ अन्न, दौर्घायुष्य, पक्ष, संपत्ती, आरोग्य 
इत्यादींची प्राप्ती व्हावी आणि शत्रूचा नाज व्हावा इत्यादी, ह्या स्मात विधीं- 
मध्ये वापरण्यास सांगितलेल्या मंत्रांच्या अर्थाचा व विधींचा तसेच त्यांच्या 
म्हणून सांगितलेल्या फळांचा कित्येकदा काहीच संबंध नसतो. जो काही 
असतो तो तकंशुद्ध व साक्षात्‌ असा नसुन यातुधर्मात्मक असतो. सामविधान 
ब्राह्मण ह्या , सामवेदलंबद्ध ब्राह्मणग्रंथात सामवेदीय संत्रांचा स्मातविधींमध्ये 
अद्या प्रकारचा यातुधर्मात्मक विनियोग सांगितला आहे. 


उदाहरणार्थ अबोध्यग्नि. .. . (सामवेद २.११०८), महि त्रीणाम्‌.. . . 
(१.१९२), इत्यादी संत्रांना अरिष्टवर्ग असे नाव दिले असून ह्यापैकी एक 
वाभा अधिक संत्र यातुधर्मात्मक विधोंमध्ये वापरण्यास सांगितले असून त्यांचा 
उद्देश शंभर वर्षाचे दौर्घायुष्य प्राप्त करणे हा आहे. (सा. वि.न्रा. २.१५) 
तसेच तुचे तुनाय ...( सा. वे. १. ३९५ ) ह्या मंत्राच्या उच्चारणपूर्वक पांढरी 
मोहरी खाल्लयास माणसाला दौर्घायुष्ध मिळते ( सा. वि. ब्रा. ५. १. १० ) 
येथे ह्या मंत्रांच्या अर्थाचा व विधींचा काही संबंध नाही. हा विनियोग पुर्णपणे 
कृत्रिम व लादणुकीचा आहे. सामविधान ब्राह्मणाचाच कदाचित आदर्श समोर 
ठेवच त्रग्विधान, यजुविधान ह्यासारख्या *्रग्वेदातील व यजरवेंदातील संत्रांचा 
विनियोग क्ुत्रिम रीतीने सांगणारे ग्रंथ निर्माण झाले असावेत. ते विनियोगहो 
कृजिमच आहेत. त्याचाही ते ज्या विधीत वापरले जातात त्यांच्याझ्षी काहीच 
तकंशुद्ध असा संबंध नाही. अक्याप्रकारचे यातुधर्मात्मक विधी आणि त्यांमध्ये 
मंत्रांचा कृत्रिम वापर ही बहुधा सामवेदीय साहित्याने वैदिक कर्मकांडात घातलेली 
भर असावी. 


| अनुक्रमणिका 
र मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


सामवेदीय साहित्याची वेदिक यज्ञकर्मात भर ३९ 


निष्कर्प-- 

वरोल विवेचनावरून पुढील निष्कर्ष काढता येतील : 

१) सामवेदोय परंपरेत वेदिक कर्मकांडाची अधोगामी प्रवृत्ती दिसते, तर 
5हग्वेदांत उत्पत्तिप्रवण आणि य॒जुर्वेदात अभिजात प्रवृत्ती दिसुन येतात. 

२) स्थूलमानाने पाहता असे म्हणता येईल को काहीश्या तारतम्याने 
आपणास एखादा यज्ञ किंवा विशिष्ट प्रकारचे कर्मकांड विशिष्ट वेदाच्या परंपरेत 
निर्माण झाले असावे असे सांगता येणे शक्य आहे. 

३) सामवेदीय परंपरेने पुढील प्रकारचे यज्ञ वेदिक कर्मकांडात समाविष्ट 
केले असावेत- १ ) कृत्रिसयज्ञ- केवळ सामगायनातील इतर छुतींबाबत नव्हे 
अज्ञा फरकावर आधारलेले यज्ञ. सामवेदोय परंपरेत केवळ सामगानाच्या थोड्या 
फार फरकाने व पुनरुवतींनी नवीन यज्ञ व अतंभाव्य काळापयंत चालतील असे 
यज्ञ निमिण्याचे वेडच दिसून येते. २) चातुर्माल्य यज्ञांचे सोमीकरण ३) ब्रात्यस्तोम 
यज्ञ ४) गोसव यज्ञ. अभिचार विधी- उदा. इयेन यज्ञ. ५) स्माते यातुधर्मात्मक 
विधी; ह्यात वेदिक संत्रांचा कृत्रिम व पश्‍चाद्बद्धिजन्य विनियोग आढळतो. 


डे ् 


छक्का "सोप पकतो "पसतक" "भोप"कोए एमी 0सी""कीएएकी "की शनी "रक शभ टीक क*स"णकी क) 
| शै 
! महाराष्ट्रांतील दुष्काळ व ! 
$ हर क ४! 
, त्यावरील उपाययोजना 
र र 
। ल्खक-चा, अ, दाभोलकर ! 
र र 
क किं, २ रुपये र 
र 
। प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई ( सातारा ) ।| 

र 
तिनं आथ अया याया 


अनुक्रमणिका | व 
्ट् मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


- श्री. ना. बा. मराठे 


भाषावार राज्यरचनेचा फेरविचार 


आंडरप्रदेशमध्ये चाललेल्या प्रचलित धुमइचक्तीच्या प्रेरणा लक्षात 
घेता भाषावार प्रांतरचना व त्यांचे दुष्परिगाम यांचा फेरविचार करण्याची 
वेळ आली आहे यात शंका बाळगण्याचे कारण नाहो. भाषावार राज्यरचना 
होऊन उणीपुरी बारा वर्षे लोटली नाहीत तोच त्यातील खाचखळगे 
आढळून येऊ लागले आहेत. एव भाषा एक राज्य या फसव्या बौर्दाखालो 
राजकीय पक्षांनी आपले प्रचार गेलो कित्येक वर्षे चालू ठेवले त्याच 
प्रचाराच्या जबरदस्त दडपणाखाली राज्यरचना केलो गेली; आणि आता 
त्याचे परिणास दृग्गोचर होऊ लागले आहेत. आसामची छक्ले झालो. 
हरियाणा, पंजाब ब हिमाचल प्रदेश असे तीन भाग फरण्यात आले. पुव 
बंगालचा अपूर्व * बांग्ला देश ' ज्ञाला आणि आता आंध्र प्रदेशची दोन 
डाकले होऊ घातलो आहेत. त्याच्या जोडीला विदर्भ आपला सवता सुभा 
सांडू लागला आहे. उत्तरप्रदेशचा अवाढव्य सूप्रदेश एकाच हिदी भाषिक 
अंमलाखाली असुनही त्याची चार शकले करण्याची मागणी जनसंघासारख्या 
राजकीय पक्षाच्या व्यासपीठावरून करण्यात आलो आहे. 


दोन वर्षापुर्वीच पश्‍चिमबंगाळच्या सरकारी कचेरीतून केळ सरकार- 
विरुद्ध साऱ्या परिचिस बंगालमध्ये हरताळ पाळण्यात आला होता. द्रविड 
मुतेत्र कज्मगम्‌मध्ये आता थोडीझी फाटाफूट झालेली दिसत असली तरी त्या 
राजकोय पक्षाच्या प्रेरणा केळविरोध, हिन्दीविरोध, संस्कृतविरोध, भारतीय 
संस्कृती विरोध अशासारख्या ' विरोध' या केन्बिड्भोबतीच फिरत 
असताना दिसतात. एकोकडे अन्तर्गत विरोध, दुसरीकडे वेन्द्रविरोध, तिसरी- 
कडे भाषिक आंदोलने, इतर ठिकाणी सवता सुभा रचण्याचे मनसुबे यांनीच 
भारतीय अन्तर्गत राजकारण पोखरलेले दिसत आहे. पाकिस्तानने यद्ध 
जाहीर केल्याने देश क्षणभर एकरूप झाल्यासारखे वाटत होते. युद्धात 
विजय मिळाल्याने त्या एकरूपतेला साफल्याचीहो जोड मिळाली आहे. पण 


अनुक्रमणिका 
च मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे - 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


भाषावार राज्यरचनेचा फेरविचार ४१९ 


झाएतीय अन्तर्गत वावडळींचा विचार करता घा वावटळींना कसा प्रतिबंध 
घालता येईल थांची विवंचता खरे म्हणजे सार्‍याच लोकशाहीच्या हित- 
चितकांना लागायला हवी. या अत्तर्गग आंदोलनाची बीजे वस्तुतः भाषावार 
प्रांतरचभेत विवा भाषिक अस्मितेत शोधण्याचे कारण ताही. त्याची सूरूभूत 
बीजे आथिक तणावांत आहेत हे राजकोय - सामाजिक - आथिक दृष्ट्या 
बिचार करणाऱ्यांच्या चटकत लक्षात येण्यासारखे आहे. 


(३ 
आर्थिक तणाव 


स्वातंत्र्यपुर्वकाळी या आथिक तणावाची बीजे ब्रिटिश हुकूमशाही - 
सासाज्य्ञाहीवर सोपवून आपले स्वदेशी राजकोय नेते स्वराज्य स्थापनेच्या 
उद्योगाला लागले. सारा देश त्यांच्या मागे उभा राहिला. “ चले जाव" च्या 
ठरावाला मंजुरी मिळाली. आंदोलने झाली. महायुद्ध निमाले, ब्रिटिशांनी 
आपला गाक्षा गुंडाळला. गोरा माणूस जाऊन त्याच्या गादीवर भारतीय माणूस 
आला. कायदे तेच. नियभ तेच. वागण्याची तऱ्हा तीच. प्रश्‍न हाताळण्याची कला 
तीच; जोरात दार ठोठावीपर्यंत दादच लागत नाही. जाग येत नाही. शह्याणयणा 
गवसत नाही. गेल्या स्वातंत्र्य काळाच्या पंचबीस वर्षात था दिरंगाईला उधाण 
आले आहे. सरकारी सालभत्ता आगीत खाक होईपर्यंत वेचारिक दिशाही 
सांपडत नाही, अज्ली स्थिती झाली आहे. त्यातून हेभाषिक सुंबई राज्यातून 
- महाराष्ट्र गुजरातची विभागणी सुर्ली नाही, हरियाणा - पंजाबची फाळणी 
सुटली नाहो. आसामची सात खण्डे झाली तीही खरुटली नाहोत. सरकारी 
कर्मचाऱ्यांच्या सागण्या सुटल्या नाहीत. संप, ताळेबंद, घेराव, धाकधपदटा, 
आगी, लुटालूट, नासधूस होच जणू लोकश्याहीची खरी भाषा झाली आहे. हिदी 
भाषा विरोधी आंदोलन म्हणू नका, बेरोजगारी म्हणू नका, आसासी-बंगाली 
भाषिकांची आंदोलते म्हणू नका, विद्यार्थ्यांच्या मागण्या म्हणू नका, साऱ्या 
चळवळींचा साधा धोपट मार्ग हा वर निदिष्ट केलेल्या हजरजबाबी हुकमी 
एक्क्यानेच सुरू होतो. यांतून क्रिकेटचा खेळहो तुटू शकत नाही; कलकत्याच्या 
क्रिकेट ज्ोकिनांना अश्रुधूराच्या दिव्यांतून जावे लागले होते. रवीकसरोवरावरील 
संगीतश्शोकीनांची विटंबना झालेली अजून स्मृतिज्षेष झालेली नाहो या सार्‍या 
उग्रेकांची बीजे तात्कालिक दृष्ट्या वेगवेगळी दाखविणे राजकीय पुढाऱ्यांना 
सहज शक्‍य असले तरी ससाजशञास्त्रतज्ञांना वा अ्थशास्त्रज्ञांना त्यांची कारणे 
समाजात धुमसत असणाऱ्या आधिक तणावातच दृष्टोत्पत्तीस येतात. राजकीय 
पुढारी याचा व्यवस्थित फायदा घेतात. त्या तणावाला प्रचलित सरकारची 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


४8२ नबभारत 


धोरणेच ऐर्णत: कारणीभूत आहेत असे सामान्य जनांना पटवून देण्याचा प्रयत्न 
व्हरतात. विद्वेष खोलात न जाणाऱ्या भोळ्याभाबड्या जनतेला ते खरे वाटते 
च प्रचलित सरकारी मालमत्ता नष्ट करण्याच्या मार्गाला लावली जाते. 


बाजारभाव कशावर ठरतात ? 


वस्तुतः आजचे जग वाहतुक साधनांच्या हारे अति जवळ आल्याने 
बाजारातील मालांचे भाव पुष्कळ वेळा जागतिक बाजारपेठांतील इतर 
उपलब्ध वस्तूंच्या प्रमाणात ठरतात. भारतातल्या कहरातील वस्तूंचे भाव 
त्यांना अपवाद नाहीत. आज भारतात जी भहागाई वाढली आहे तिला 
सर्वस्वी तरकारी धोरणेच जबाबदार आहेत को इतर गोष्टींचाही या- 
बाबतीत विचार करावा लागतो थाची साग्र माहिती अर्थशास्त्रज्ञ देऊ 
शकतात. आज जागतिक व्यापारपेठांतनच महागाई किती शिगेला पोचली 
आहे आणि त्या प्रमाणात भारतीय व्यावारपेठेत तिची झळ किती प्रमाणात 
लागत आहे याची तोलनिक माहिती आपल्याला कळून आलो तर कदाचित 
भारतीय लोक आधिक तणावात सांपडले असूनही जगातील इतर लोकांच्या 
मानाने भारतीय नागरिक जीवन हे समृद्धीचे व सुबत्तेचे आहे असे म्हण- 
ण्याचे अवसान आणावे लागेल. दोन पेसे कप सिळणारा चहाचा कप गेल्या 
पंचबीस वर्षात एक आणा, सात पैसे, दहा पेसे, वीस पेसे, पंचवीस पैसे, 
चाळीस पेसे आणि आगगाडीच्या प्रवासात साठ पेसे या गणितश्रेणीने 
त्याची किसत वाढत गेली. याच चहाच्या कपाला सहा स्टार हॉटेल्समधून 
सव्वा रुपया मोजावा लागतो तर यूरप स्रध्ये अडीच रुपये द्यावे लागतात. 
न्यू यॉकमध्ये साडे सात रुपये ( < १ डॉलर ) चावे लागतात- साडे सात 
रूपये देऊन चहाचा एक कप प्यायचा तर भारतात सरसहा सासान्य 
हॉटेलमध्ये त्याच दर्जाचा चहाचा कप चार आणे म्हणजे तोन सेटमध्ये मिळ 
शकतो. म्हणून अमेरिकन माणसाला भारतीय जीवनमान चेनीचे वाटते. 
याचे व्हारण तेथील जीवनमानाचे युनिट डॉलरमध्ये अजमावले जाते. क्रय-- 
विक्रय शव्ति मोजण्याचे साधन डॉलरच. माणूस मिळवतो डॉलरमधून, खर्च 
करतो तोहि डॉलरमधून. डॉलरची किंमत रुपयात करून वस्तूची किमत 
अजभमावली कौ आपल्याला घेरी येते. मात्र भारतीय जीवनात वस्तंचे 
किमतमान ठरविले जाते ते रुपयांच्या आधारे आणि जीवनमान ठरविण्याचे 
साधनहि सपयेच आहे. वाषिक पांच हजार रुपये मिळवणाऱ्या माणसाचे 
भारतातील जीवनमान जितक्या दर्जाचे असेल तितक्‍याच दर्जाचे जीवनमान, 


अनुक्रमणिका विवि | 
(3) मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे दळी, 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


«९ 


भाषावार राञ्यरचनेचा फेरविचार ४३ 


पांच हजार डॉलर्स वाषिक मिळवणाऱ्या माणसाचे अमेरिकेत राहू शकत 
नाही. कारण तेथील सारे विनिमय त्याला डॉलरच्याच माध्यमातून करावे 
लागतात. तोच मनष्य भारतात आला तर त्याला सारी चेनच चेन दिसते. 
कारण त्याच्या विनिसयाच्या माध्यमातून भारतीय वस्तूंच्या विनिसयाचा 
विचार केला तर त्याला ते एक अजब कोडे वाटते. या उलट सातशे 
पौंडामध्ये इंग्लंडमध्ये मिळणाऱ्या गाडीला भारतात बावीस हजार रुपयापेक्षा 
जास्त रुपये मोजावे लागतात. त्यावेळी त्यांचे डोळे उघडतात. सांगण्याचा 
झख्य सतितार्थ असा को आजच्या बाजारपेठेतील भावांचे चढ्जउ्तार हे 
सरकारी नियंत्रणावरब केवळ अवलंबून असतात हे पुर्ण सत्य नव्हे; काहो 
अंक्षी ब काहो सर्यादिपर्यंत त्यात सरकारचा हात जरूर असतो 
शेवटी सरकारी तिजोरी हो जनतेवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर आका- 
रूनच सरकारी कारभार पाहाते ना? रेल्वेला बाहेरच्या देशातून एंजिने 
आणून पुरवायचौ तर परदेशी चलनातूनच त्यांची किमत द्यावी लागणार. 
हे परदेशी चलन मिळविण्यास भारतीय माल त्या देशाला बिकाबा लागेल 
परदेज्ञाला माल विकायचा म्हणजे अन्तर्गत उलाढालोंबर ताण येतो. अन्तर्गत 
बाजारपेठेतोल वस्तूंचे भाव वाढतात. महागाई वाढते. लोकांच्या सुखसोई- 
साठी विप्ताने, टेलिव्हिजन, सोटरगाड्या, रेडिओ, घड्याळे, फरोज, 
आगगाड्या थासारख्या वस्तूंवर खर्च वाढवून सरकारी तिजोरीची भरपाई 
करावी लागते. अश्शा प्रसंगी सरकारी तिजोरी कोणत्याही पक्षाच्या धोरणाने 
चालली तरी तिची धोरणे जागतिक बाजारपेठेच्या बाजारभावावरच आखलो 
जातात. पाकिस्तानसारख्या देश्याच्या सरकारी तिजोरीत “मदत! या 
नावाखाली परकी देशाचे चलन मिळून अत्तर्गत बाजारपेठेतील तणाव कमी 
करण्याचा प्रयत्न केला गेला. पण सार्‍याच देक्यांना ते शक्य नसते ब हितावहही 
नसते. भारतातही या ना त्या नात्याने अमेरिकन डॉलसं सदत म्हणून 
येतच होते. अजूनही पोंड्स्‌ , रूबल्‌स्‌, माक्स, येन्स, मदतीच्या नावाने नव्हे 
तर द्रव्यविनिमय, सांस्कृतिक देवाण घेवाण, व्यापारविषयक देवघेव या 
ना त्या सोज्वळ नावाल्यालो येतच आहेत, त्याचा परिणाम भारतोय व्यापार- 
पेठेतील भावांच्या चढउतारावर होणे अपरिहाये आहे. भारतात एकाएकी 
दष्काळ पडला. परकौय देश्यातून तांदूळ, गहू, आणवावा लागला. त्याची 
पकमत रुपयात कोण घेणार ? परकौय चलनातून ती किसत द्यावयाची तर 
ते तेवढे चलन मिळवण्यास भारताला चहा, कापड, ज्यूट, कोळसा यासारख्या 
वस्तूच द्याव्या लागतात. 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


४४ नवभारत 


भाषा व जनता 


राजकौय पक्षोपपक्ष या सत्याचा अव्हेर करू शकत नाहीत पण त्या सत्य 
परिस्थितीचे उलटे सुलटे अर्थ लावून जनतेला भडकावू शकतात. प्रचलित 
सत्ताधारी पक्षाने मागील निवडणुकीत अभूतपूर्व यह मिळवून इतर राजकीय 
पक्षांना नामोहरम केल्याने सध्या त्यांचा जनतेला उधळून उठाव करण्यास 
फारसा वाव मिळत नाहो. या संधीचा फायदा घेऊन मधून मधून डोके बर 
काढू पाहणाऱ्या भाषिक प्रश्‍नांचे कंबरडेच सोडून काढले पाहिजे. 


सारा सरकारी कारभार त्या त्या प्रांताच्या भाषेतून हाकला जाणे 
तेथींल जनतेच्या दृष्टीने सोईचे असते. सरकारी कामकाजाची भाषा परकी 
असल्याने जनता नाडली जाण्याचा संसव असतो. पण कोणतेही सरकार जनतेला 
नाडून आपला राज्यकारभार फार काळ टिकवू ज्कत नाहो. जनतेचा कारभार 
जनतेच्याच भाषेतून व्हावा या तत्त्वाला प्रत्यक्ष व्यवहारात सुरड पडते. कारण 
कायदे कानूंची भाषा हो नेहमीच पारिभाषिक-परिनिष्ठित संज्ञातून चालते. 
त्याचा अर्थ समजून त्याच चाकोरीच्या भाषेतून व्यवहार करणे सामान्य 
श्रिक्षितालाही जड जाते. इतर निरक्षरांची वा साक्षरांची काय कथा ? सबंध 
भारताची सध्या तरी एक भाषा होणे शक्‍य दिसत नाही. कोणत्याही 
सत्ताधारी वा बिन सत्ताधारी राजकीय पक्षाला एका भाषेचा अवलंब करता 
येणे शक्‍य नाही. क्रमप्राप्त इंग्रजी आहे हा एक शुभयोगच समजला पाहिजे. 
सध्याच्या भारतीय पुस्तक निमितीतही निम्म्याहून अधिक पुस्तकनिमिति हो 
याच इंग्रजी भाषेतून चालते. मध्यर्वात सत्तेने हिन्दीला लिक-लेग्वेज म्हणून 
स्वीकारले असले तरी चार पांच हिंदी भाषी राज्यांखेरीज इतरत्र हिम्दोचा 
राज्यकारभारातून वापर होत नाहो. परदेशी व्यवहारही इंग्रजीतूनच चालतात. 
अद्या वेळो स्थानिक कारभारापुरती प्रांतपाषा शिल्लक राहते. रोज्य व्यवहारांना 
अखेर अखिल भारतीय भाषेचाच आश्रय घ्यावा लागतो, व घ्याबा लागेल. 
राञ्येच बरखास्त करा 

सध्या आंध्यप्रदेशातील भाषा तेलुगु हो आंध घे तेलाण या दोन्ही 
प्रदेशात एकच असुनही दुफळी माजलेली दिसत आहे. उत्तर प्रदेशाची हिन्दी 
होच राज्यभाषा व बोली असूनही उत्तरप्रदेशाची चार ञकले केलो जावी असा 
प्रस्ताव केला जात आहे. हिन्ही हीच भाषा असूनही राजस्थान, उत्तर प्रदेश्ञ, 
बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश अशी सहा राज्ये अत्तित््वात 


अनुक्रमणिका | 
त मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे चि”. 
संगणकीकृत गक द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


भाषावार राज्यरचनेचा फेरविचार ४५ 


आहेत. त्यामुळे एक भाषा एक 'ाज्य हा निर्देश सगळीकडे गेर लागूच दिसतो. 
स्हणून असे सुचवावेसे वाटते कौ भारतीय घटनेतच बदल करून भारतात सध्या 
अस्तित्वात असलेली भाषावार राज्ये व केन्त्रशातित भाग अशी विभाजनाच 
रद्द करावी. या एकवीस राज्यांचे संत्री, उपसंत्री, अततेंब्लोी, राज्यपाल, 
राज्यांचे सचिव, उपर-अवर सचिव यांचा अवास्तव खर्च करण्याची 
जरूरब काय आहे ? लोकसभेवर लोकसंख्येच्या प्रसागात खासदार निवडून 
जातात. तेथेच साऱ्या भारताचे काघदे कालू केले जातात तेच पुरेले आहे. 
राज्यपातळीवर असेंब्लीतून जी धुमरचक्ती चालते तिची जरूरीच काप आहे? 
जिल्हा हे केंद्र 

जिल्हानिहाय सारा कारभार सध्या चालतो तसाच तो पुढे चालावा, 
जिल्ह्याचा कलेक्टर, न्यायाधीश, कसिशतर हे त्या त्या जिल्ह्याचा कारभार 
पहातील, जिल्ह्याचे अधिकारी 1,4..5. ऑफिसर्स असतात; कायदेकानूंचे अभ्यास 
केलेले असतात; तज्ञ असतात जिल्ह्यात काय निपजते, काय पिकते, काय विकले 
जाते; म्हणजेच जिल्ह्याची जरूरी काय आहे याची शहानिज्या त्याच अधिकाऱ्या- 
माफत केन्ध सरक्तारला करता येईल. सध्याच्या स्थितीप्रमाणे जिल्हा व केल्य 
यांमध्ये राज्य सरकारचा अकारण अडथळा असतो तो तर दूर होईलच. पण 
या अवास्तव खर्च करणाऱ्या राज्यसरकारांवर जो खर्च होतो तो वाचेल, 
अखिल भारतात एकच तत्त्वाने कारभार हाकता येईल. सुंबईचे कायदे वेगळे, 
मद्रासचे कायदे वेगळे, आसामचे वेगळे हो त्थिति हवी कशाला ? झोनल 
बेसीस्‌ुवर सध्याची रेल्वे चाललीच आहे ना? मग राज्यसरकारांचा फुकटचा 
अडथळा हवाच कश्याला ? अगोदर राज्यसरकारे स्थापन करा आणि सग 
बरखास्त करा, हो अकारण उठाठेब हवीच कशाला ? 
त्यासाठी राज्यघटनेत बदल हवा 

भारतीय राज्यघटनेतूनच राज्य सरकारांचीच हकाल्पट्टी केली तर 
कोणत्या तत्त्वांना बाध येणार आहे ? जमसंघाने दुसरे राज्य पुनरंचना मंडळ 
स्थापन करावे अशी सूचना सांडली असता काँग्रेसच्या अध्यक्षानी तज्ञा पुनरंचचा 
संडळाची जरूरी नाहो असे प्रतिपादन केले आहे. त्या संबंधात अते स्वच्छ 
झ्हणता येईल की राज्यपुनरंचना संडळ नको हे बरोबरच आहे. पण त्या 
बरोबरच राज्य सरकारे, राज्य विधिसंडळे, राज्यपाल, राज्य सचिवालये 
या साऱ्यानाच राज्यघटनेतूत काढून टाकण्याचे बिल लोकसशेत प्रचलित 
सत्ताधारी पक्षाने पास करून घ्यावे, म्हणजे राज्य सरकार विरोधो केळ- 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे र 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


४६ नवभारत 


सरव्हार असा वारंवार उभा राहाणारा प्रश्‍न येणार नाहो. केन्द्र व राज्य 
सरव्हार यांचे संबंध कोणच्या प्रकारचे असावेत याची चर्चा करण्याचा प्रश्‍नच 
उद्‌भवत नाही. काही राज्यात केस्द्राशी समज्ञोत्याने वागणारी राज्यसरकारे 
तर व्ाहो राज्यातून केन्द्राशी फटकून वागणारी- सवत्या सुभ्याची उद्दाम 
भाषा काढणारी राज्यसरकारेच अस्तित्वात राहणार नाहोत. सर्व भारताला 
एकच व्हायदा, एकाच दर्जाचा सेल्सस्‌ टॅक्स, आणि व्यवस्थापन व कारभार 
एकाच नियमांनी बद्ध राहोल. राज्य सरकारी कसंचाऱ्यांची वेतने वेगळी, 
केंद्रसरकारी कर्मचाऱ्यांची वेगळो त्यासाठी हरताळ, संप, घेराव, वेगवेगळी 
वेतनमहासंडळें हवीत कद्याला ? प्रत्येक राज्याला वेगळी लोकसेवा आयोग 
कल्लाला हवी ? 1. 8. 8, भॉफिसर्स हे फक्त केन्हरोय लोकसेवा आयोगा- 
माफत गुणवत्तेवर निवडून त्यांना वेगळे शिक्षण देऊन तयार केल्यावर 
राज्यानिहाःय स्वतंत्र लोकसेवा आयोग ठेवणे म्हणजे जिथे तिथे हिण्कती 
करणे होय ! त्याले कार्य सुकर होण्याऐवजी कार्यनाल्च अधिक होतो. 
तेलंगणाचे कायदे वेगळे, आंध्राचे वेगळे अशी श्रृंगापत्ति एकाच भाषिक 
राज्यात तयार होते; आणि याच धर्तोचे प्रश्‍न हिदी भाषिक राज्यांतून 
नाहीत असे नाहो त्यांनी अजून तसे मूळ धरलेले नाही. तेलंगणाला लागू 
असलेले मुलकी ख्ल्स्‌ मराठवाड्यात नव्हते का? त्यांनी उद्या उचल खाऊन 
सहाराष्ट्र राज्यात अंदाधुंदी माजवली को मग राज्यसरकारे आणि केस्ध- 
सरकार यांचे डोळे उघडणार ! नागपुर हो तर मध्यप्रांताची राजधानीच 
होतो; मध्यप्रांताच्या जुन्या कायद्यांनी उचल खाल्ली को भग पुनः एक 
भाषिक महाराष्ट्रात नागपुर भागात कायदे वेगळे, परिचस महाराष्ट्रात 
वेगळे असे करणार काय? झ्हेस्‌र हे तर प्रगत संस्थान होते. धारवाड 
कर्नाटक व म्हेसूर कर्नाटक यातील अस्तर्गत दुफळीतूनच शेवटी म्हेसूर 
राज्याचे कर्नाटक राज्य हे नामाभिधान फक्त बारा वर्षाच्या अन्तरानेच 
करण्यात आलेच ना? 

राज्यसरकारांच्या विधिनिषेधनियमांनी शिक्षणक्षेत्रात तर अनागोंदीच 
भाजली आहे. कुठे माध्यमिक शिक्षासमिती, कुठे उच्च भाध्यमिक शिक्षा 
समिती, कुठे विद्यापीठातून तीन वर्षांचा अभ्यासक्रम, कुठे चार वर्षाचा 
यात ताळेबंदच नाही. दिल्लीहून मुलगा पुण्यात गेला तर त्याचें शेक्षणिक 
एक वर्षं पुढे मागे ज्ञालेच समजावे. तोच सुलगा कलकत्याला पोचला तर 
त्यांत आणखी एक दोन वर्षाची नासाडी, कारण शिक्षणक्रम संपला तरी 
परीक्षा नेमवया वेळी होईलच यांची झाइवती युनिवसिटीलाही देता येत 


अनुक्रमणिका 
जड मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


भाषावार राञ्यरचनेचा फेरविचार ४७ 


नाही. झालेल्या परीक्षांचे निकाल पांच सहा महिन्यांच्या आत लागतोल्च याची 
जबाबदारी ना राज्यसरकारवर ना युनिवसिटीवर ! राम भरोंते कारभार ! 
हीच गत बनारस, दिल्ली, अलिंगड सारख्या केंद्रशासित युनिवसिटोंची ! 
सारा भारत केंद्रशासित 

या सगळ्या कटकटींतून सुटका हवी असली तर भाषिक अस्मितेच्या 
आहारी न जाता सारा भारत केंद्रशासित करावा, सारी 'राज्यसरकारे बर- 
खास्त करण्पाची तरतूद राज्यघटनेंतच करून घेण्यासाठी लोकसभेत बिल 
पास करून ध्यावे, हितसंबंधी ( ०8३५७ 11.श'88) लोक भहाभयंकर 
कांगावा करतील. लोकशाही निमालीची घोषणा करून अकांडतांडव करतील. 
हिलटरशाही आल्याचा भास निर्माण करतील. पण -जेथपर्यंत लोकसंख्येच्या 
प्रमाणांत लोकसभेवर लोकप्रतिनिधि निवडले जाण्याची तरतूद राज्यघटनेत 
आहे; तेथपर्यंत या कांगाव्यांना भौक घालण्याचे व्हारण नाही. संस्थानिकांचे 
तनखे 1. (९. 8. ऑफिससंचे विशेषाधिकार ज्या ज्ञासकौय बिलांनी व्ाढूल 
टाकलें; जसीन नष्ट करण्याचा कायदा ज्या बिलांनी तयार केला, त्याच 
तर्‍हेच्या बिलांनी राज्यसरकारेही कायद्यानेच काढून टाकावीत म्ह्णजे भग 
आंध्य कौ तेलंगण, विदर्भ व महाराष्ट्र, हरियाणा पंजाब, मणिपूर-नागालँड 
अरुणाचळ यासारख्या प्रांतीय अस्मिताच एढे येणार नाहोत. चंदोगढ हो 
राजधानी कुणाची था विषयावर डोके फोडून कोट्यवधि रुपयांची नासाडी 
करण्याचे कारणच उरणार नाहो. भिलाई, दुर्गापूर, जमशेटपूर, राऊरकेला, 
बुखारो सारखी शहरे कारखान्यामुळे भरभराटीस आली तरी त्यांचा कारभार 
त्या त्या नगरपालिकांमाफंत राखता येईल. अहमदाबाद, मुंबई, कानपूर, 
कलकत्ता हो शहरेही कुणाच्या मालकोची व राजधानीची राहणार नसून 
कारखाने, व्यापार, उदीम, धंदे, वखारी यांची केंद्रे राहतील, राजधानी 
गोहत्तीहून उठवून शिलांगला न्या, असा सनसुबा करण्याची पाळोच येणार 
नाही किवा कटक या व्यापार उदीमाच्याऐवजी भुवनेइवरसारखे शहर केवळ 
राजधानी म्हणून वसविण्यात येण्याची पाळी येणार नाही. 
कायद्यांचे अनुबाद्‌ 

भाषावार प्रांत रचना वा राज्येंच काढून टाकली तरी भारतांतील चोदाही 
भाषा राहाणारच ! केन्द्राने केलेल्या कायद्यांचे तिथेच चोदाही भाषांत अनुवाद 
करून घेऊन ज्या जिल्ह्याला स्थानिक भाषेतून कायदेकानूची प्रत हवी 
असेल ती त्याला पुरवली जाईल. सध्या केन सरकारने प्रत्येक भाषेच्या 


अनुक्रमणिका ७. 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत गक द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


शट नवभारत 


सयृद्धिसाठी एकेक कोट रुपये अनुदान दिले आहेत. भाषासमृद्धि खरीजच हा सारा 
पेसा सरकारी तिजोरीला खर्च करावा लागतो. पेसा खर्च होतो, सात्र भाषासमृद्धि 
जसे थे! अमुक एक राज्याची अमुक एव भाषा असे सिद्धान्त न राहाता ज्या 
जिल्ह्यांत जी भाषा चालते तिच्यांतूनच व्यवहार चालतील मात्र जिल्ह्या-जिल्ह्यां- 
तोल व्यवहार हे सरकारी भाषेतून व्हावेत असा तिबंम्ध कामकाजाच्या सोईच्या 
दृष्टोने ठेवावा लागेल. लोकसभेवर निवडून गेठेल्या जिल्हाप्रतिनिधीवर त्या 
जिल्ह्याच्या मागण्या लोकसभेपर्यंत पोचविण्याची जबाबदारी विक्षेष करून 
राहोल. राज्यातील विशेष मागणीनसार आज विश्‍वविद्याल्यांची संख्या नव्वदवर 
योचली आहेच ना! अज्ीच काहो दिवसांनी राज्यांची मागणी होऊ नये व 
राज्यकारभार सुखकर ब सुलभ व्हावा म्हुगूत राज्यसरकारची अडगळ मध्ये न 
ठेवता प्रत्यक्ष जिल्ह्याचा केन्दाशी संबंध प्रस्यापित करून राज्यकारभार करणं 
सोईचे होईल ! 


य ्ै च 
च3€9€3€869€8 €>€9€9499%€%६3 €3€93€$ 
४" 1 () 
(3. १९०७-१९५७ पर्यंत झाळेल्या झराठो पुस्तकांत प्रथम ९) 
(00. क्रमांकाचे साहित्य अकादमी (नवी दिली )चे 0 
() रु. पाच हजार पारितोषिक प्रान्त झाळेळे षो 
() > €>3 क्ती “> रः शा 
/ बदिक खंस्छतीचा (केकास - 
" ( सुधारून वाढबिलेी नवीन आद्रृत्ती) (१ 
0). प्र, ६०० ] [. किंमत २० रुपये, (0 
ऐ य्‌ १ ७, 0 ४ ळर 
() लवक- तकेतीथे ल&मणक्षास्त्री जोक्षी, "ऱ 


ढ वैदिक संस्कृतीचे विकसित रूप म्हणजेच आजची भारतीय 0) 
() संस्कती होय. भारतीय संस्कृतीच्या जन्मापासून आतापर्यंत 
() आलेल्या स्वरूपाचे बणेन या पुस्तकात प्राधान्याने केले आहे () 
ा प्रकाक्ञक : प्राज्षपाठझाळासंडळ वाई (जि० सातारा) 6 
(७€3€>€>€>€9€>€>€9€3959€9€9-89€>€9& 63890) 


| अनुक्रमणिका 
न मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


ह. 
त्य र ् 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 6091 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. रा. ना. चव्हाण 
> 


ळोकहितवाढी-फुळे (पूर्वार्थ) 


महाराष्ट्राला साम![जिक- धार्मिक सुधारणेसंबंधीचा स्वतंत्र नवा व 
स्वावलंबी इतिहास आहे. तो परमहुंत सभेपातूत सुरू होतो. ब्राह्मतमाजाची 
संस्थापना १८२८ साली ज्ञाली व नंतर दादोबा पांड्रंग यांच्या द्वारे परमहंस 
सभा १८४० साली निघालो हे खरे, तरी दादोबा पांड्रंग यांचे * ध्मविवेचन * 
स्वतंत्रवुद्धीचे ठरते. लोकहितवादी ब फुले यांच्या विचारावर प्रत्यक्षात्रत्यक्ष 
परमहंस विचारांचा प्रभाव आढळतो. तो त्यांच्या विपुल छेखलात दडल्यासारखाही 
वाटतो, ब्राह्मसमाजाचे पहिले मोठे प्रचारक श्रीमान केशवचंद्र सेन यांत 
पुणे-सुंबई येथे येऊन व्याल्याने दिली व ही व्याख्याने काही सुशिक्षितानी ऐकिली 
व नंतर प्रा्थनासमाज स्थापण्यास काहो धर्म-समाज सुधारक उद्युक्त झाले. पण 
परमहंस सभा व तिचे दादोबाकृत धर्भनिर्णय ब हंसक्षीर न्याय हा मराठी विवेकाचा 
स्वावलंबी परिपाक आहे. परमहंस सभेच्या इ. स. १८४० सालच्या स्थापलेनंतर 
लोकहितवादी व फुले यांचा सावंजतिक जीवनक्रम चालू झाला. या दोघांच्या 
पाइवंभूमीच्या मागे दादोबा पांड्रंग उभे आहेत, हेही सत्य आज दृष्टीआड 
झालेले आहे. किंबहुना ( सत्य्षोधक ) हे स्वतंत्र नामाभिधान घेण्याच्या 
मागे ज्योतोरावांची हंसक्षीरन्यायवुद्धीच कारणीभूत होती. चरित्रकेखनमार्गात 
बिभूतीपुजा हो नानाविध विकार निर्माण करते, साम्य व भेद दाखविताना आणि 
तुलनेने कपीजास्ती श्रेष्ठ ब कतिष्ठत्व दाखविताना, तोल सोडिला जातो ! किवा 
तोलू जातो ! तोल सांभाळून फुले-लोकहितवादी यांच्या संबंधी येथे विवेचन 
करण्याचा उहेश आहे. एक स्वतंत्र प्रयत्न आहे. एक चिंतन आहे. एक ससोक्षा 
आहे. 
साम्य ब सहकाये 

लोकहितवादी फुले जास्तीत जास्त समकालीन होते. लोकहितवादी यांचा 

जन्सम सन १८२२३ साली ता. १८ फेब्र्वारीस झाला. म. फुल्यांचा जन्म सन १८२७ 
हां सर्वाना पत्करावा लागतो. म. फुले यांचे पहिले छोटे चरित्र त्यांचे दत्तक पुत्र 
यशवंतराव यानी लिहून ते ' सार्वजनिक सत्यधर्म ? या फुल्यांचा शेवटच्या 

न. भा. ४ 


अनुक्रमणिका | 
ति मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


५० नवभारत 


धर्मपुस्तकााला आरंभी प्रथमावृत्तीत जोडले होते. या आद्य चरित्रात सन १८२७ 
हा स. फुले यांचा जन्मसन देताना “ अदसासे ” अक्षी शब्दयोजना केली आहे. 
५ अदमासे ! म्हणून दिलेल्या जन्मसनाचा विवेक करावा लागतो. जोतीराव फुले 
यांच्या पहिल्या मुलींच्या शाळेचा स्थापना काळ संत १८४८ हा देतात. सन 
१८२७ जन्ससताप्रसाणे त्यांचे वय २१ वर्षाचे ठरते. त्यांचे शिक्षण उशिरा सुरू 
झाले व उज्षिरा संपले असेही विविध चरित्रकते सांगतात. एकूण आणखी विचार 
क्षेला तर म. फुल्यांचा जन्म सन १८२७ च्या सागीलच मानावा लागतो. निबंध- 
मालावर विष्णुशास्त्री चिपळूणकर हे म, फुल्यांच्या समवालातच ज्ञाले. “ फुले 
हे बरेच पोक्त आहेत ” अले विधान निबंधमालेत केलेल्या टीकेत विष्णुक्नास्त्री 
यानी स्वतः केलेले आहे. विष्णुझास्त्री यानी म, फुल्यांच्या संबंधीची बरोच 
माहिती * पुणे वर्णव ! (कै. ना. नि. जोशीकूत) व खुद्द फुल्यांची गुलामगिरी व 
कसब या दोन पुस्तकांच्या आधारे व सन १८७६ सालच्या सत्यशोधक समाजा- 
वरील रिपोर्टावरून सिळविण्याचा प्रत्यक्ष गयत्न केला आहे. फुल्यांना मुलींच्या 
उच्च वर्णीय शाळांचे पहिले पंतोजी म्हणून शाळांचे जे पहिले सुशिक्षित चालक 
होते. त्यानीच नेमिले यांचे कारणही त्यांना शिकवण्याची चांगली हातोटी असावी 
किवा होती व ही पात्रता ब पूर्वानुभव त्यानी मान्य केला होता. ख्थिस्ती 
सुलोंच्या शाळांच्या ऐवजी हो पहिली झाळा सन १८५२ च्या सुमारास काढण्यात 
आली. या जबाबदारीच्या कार्यावर प्रमुख म्हणून जोतीरावाना नेमण्यात आले, 
त्यावेळी त्यांची पंचविशी तरी उलटली असावी. सत्यशोधक समाज १८७२३ साली 
त्यानी संस्थापिला व त्यांना बरेच पुढे तरुण अनुयायी येऊन मिळाले. त्यांची वये 
फुल्यांच्या पेक्षा तुलनेने कमीच आढळतात, लोकहितबादींची जल्म तारीख सत 
१८२३ उपलब्ध आहे. दोघेही पुण्यातच जन्मले, शिकले, व शेवटी वारले. लोक- 
हितवादी ता. ९ आक्टोबर १८९२ रोजी सकाळी ४वा. निवतंले त्यांच्या अगोदर 
स. जोतीराव दोनच वर्षे ता. २८ नोव्हेंबर १८९० शुक्रवार रोजी रात्री २ वाजून 
२० मिनिटानी इहलोक सोडते झाले. स. फुल्यांच्या आईबापांचे मागासलेपण 
पाहाता त्यांचे जन्म टिपण मिळणे दुरापास्त आहे. व जन्माची नोंद करणारी 
पुणे नगरपालिकाही त्यांच्या जन्माच्या वेळी नव्हती ! पेशवाईचा सन १८१८ 
मध्ये अस्त झाला. व म. फुल्यांचा व लोकहितवादींचाही जन्म या अस्ता- 
नंतर झाला. म. फुले सन १८२० च्या सुमारास अदमासे जन्म पावले 
असावेत. दोघांच्या वेळी पुण्यात गावठी मराठी ज्ञाळा होत्या. यावेळी यरो- 
पिअन मिशनरी विशेषतः स्कॉटिश मिशनरी सन १८३९ च्या सुमारास ५ुणे 


येथे प्रथम आले. कॅथॉलिक मिदनऱ्यांच्यापेक्षा स्कॉटिश प्रॉटेस्टंट मिदानरी जास्ती 


वल. ७५ 


धि न 
नट अमृतमहोत्सवी, ) >७ 
अनुक्रमणिका र र. 
ल्क मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास पयत, 
ति क 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत क द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


लोकहितवबादी- फुले ५१ 


प्रागतिक होते. पण याही मिशनऱ्यांचे हिडुधर्सावर हल्ले चालू होते. दोघांचेही 
इंग्रजी शिक्षण ' सरकारी इन्स्टीट्यूट पुणे ? या पहिल्या इंग्रजी झाळेत झाले. 
लोकहितवादी ब फुले यांच्या काळात इंग्रजी शिक्षक युरोपिअन असत. व झाळेत 
बायबलूचेही ज्ञान दिले जाई. लोकहितवादी कधीच शिक्षक म्ह्णून लोकरीवर 

व्हते. पण फुले महात्मा यांचा पिण्ड शिक्षकाचा होता. शिक्षकाचे ते पुढे 
लोकशिक्षक व जनताशिक्षक ज्ञाले. लोकहितवादी यांच्याही जीवनाचे ध्येय 
लोकशिक्षण हेच होते. के. सदाशिवराव गोवंडे ( सार्वजनिक सभेचे संस्थापक), 
सखाराम यशवंत परांजपे व मुख्यतः विनायक बापुजी भांडारकर ( डॉ. भांडार- 
करांचे सख्खे चुल्ते ) व प्रभुखतः मोरो विठ्ठल वाळवेकर हो फुल्यांची जिवलग 
सित्रसंडळी. हौ सवं पुण्यात फुले-लोकहितवादींच्याच वेळो शिकली, बही 
सर्वे अर्थात लोकहितवादींच्या ओळखीची होतीच, दादोबा पांडुरंग यांची व 
फुले-लोकहितवादी यांची समान ओळख होती. पुण्यास जी परमहंसमंडळीची 
शाखा सन १८५५ च्या अगोदर होती त्यात ही सर्वे एककालोत तरुण संडळी 
होतीच ! ' धर्सविवेचन ? या दादोबा पांडुरंग यांच्या पुस्तकात जी धर्मसुधारणेची 
विचारमाला पत्करिली जआाहे व जे धर्मनिर्णय घेतले होते, ते “ शतपत्रात " व 
स. फुल्यांच्या सर्वच लिखाणात साव्य व मूलभूत गणले आहेत. एकोणिसाव्या 
शतकात ' एकेश्‍वरवाद व त्याचा पुरस्कार हा भारतातच नव्हे तर इतर मोठ- 
सोठ्या राष्ट्रांत मोठ्यामोठ्यानी पुरस्कारलेला व प्रसाराथं प्रतिपादिलेला मोठा 
विवेक होता. रामसोहन नंतर फुले-लोकहितवादी-दयानंद या सर्वांच्याच 
आचारा-विचारांचा हा पाया होता. म. फुले यांच्या ओळखोची बाबापदमनजी 
वगेरे देशीविदेशी जी मिशनरी मंडळी होती, सरकारी बडे अधिकारी व 
श्रोमंत सयाजीराव गायकवाड सरकार वगेरे सारखे फुलेपरिचित बहुतेक 
सर्व समकालीन हे कॅ. गोपाळराव हरी देशमूख यांच्याशीही प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष 
कमी जास्ती ओळखोचे व स्नेहसंबंधित होतेच. “ पुणे वर्णन ? ह्या जोशीकुत 
पुस्तकात किवा लो. टिळकांच्या पुर्वीचा महाराष्ट्र्वाणताना के. केळकर 
यानी जी त्यावेळची कालगती दिली आहे, तीच दोघांच्याही बाबतीत एकच 
होती. निबंधमालाकारासह या सर्वानी जोशीकृत “ पुणे वर्णन ? बाचले होते. 
निबंधमालाकार यांचे वडील के. कृष्णज्ास्त्री चिपळूणकर (थोरले ज्ञास्त्रोबवा ) 
हे म. फुल्यांच्या पुर्ण ओळखीचे व मुलोंच्या झाळेवरोल कमेटीतील एकक 
प्रमुख सदस्य होते. थोरले शास्त्रीबुवा धाकट्या शास्त्रीबुवांपेक्षा सामा- 
जिक दृष्ट्या जास्ती उदार होते. विष्णुशास्त्री यानी म, फुले व लोकहित- 
वादीना पाहिले-ऐकिले होते. तरी त्यांची प्रतिक्रियाप्रधान टोका जास्ती 


अनुक्रमणिका 
न मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ष्र नबभारत 


त्रयस्थपणे ब सहानुभूतीच्या अभावाची झालो. म. फुले आणि लोकहित- 
वादीनी त्यांच्यावरील टीकेला स्वतः उत्तरे दिलो नाहोत. शतपत्रांच्या 
इतके कडबे लिखाण पुनः लोकहितवादीनी पुढे लिहिले नाहो. त्यानी ग्रंथ- 
व्हतृत्वासाठी वेगवेगळे विषय नंतर योजिले, “ गुलामगिरी ” ( १८७२३ ) 
प्रारंभी या पुस्तकांत जो प्राचीन ब पोराणिक अवतारविषयक भाग 
महात्मा जोतीराबानी योजिला होता आणि जो निबंध-मालाकारांच्या टौकेला 
नेमका विषय झाला, तो फुल्यानी नंतर पुन: इतर त्यांच्या पुस्तकातून पुढे 
वगळला. निबंधमालेची टीका बाया गेली नाही ! म. फुले-लोकहितवादी 
यांच्यावरील लिबंधसाळेच्या टोकेमुळे या. दोघा धर्मसमाजतुधारकांविषयी 
महाराष्ट्रात त्यांच्याविषयी पुष्कळांच्या मनात गेरसभज, नितु व पर्वग्रह निर्माण 
झाले, ब पुष्कळांचा बुद्धिभेद घडला. मध्यंतरीच्या काळांत ह्या दोघाकडेही 
विचारवंत ब सामान्य महाराष्ट्राचे लक्ष फारसे गेले नाही. तरी निबंधमाळेची 
टीव्हा देशी व परदेज्षी काही मिशनऱ्यांना आवडली नाहो. ब इतरडी काही 
के. बामनराव मोडक यांच्यासारख्या मराठी वाववानी प्रतिक्रिया व्यवत 
केली. सत्यश्लोधकसमाजाच्या सन १८७६ सालच्या त्रेवाषिक रिपोर्शवरील 
चिपळूणकरांच्या टौकेला सत्यससाजाचे पहिले मुखपत्र ' दीनबंधू ' याने उत्तर 
दिले. त्यावेळी सालाकार याती सत्यश्ोधकससाजाचा विद्याप्रसारक भाग 
पुन: स्पष्टपणे मान्य केला व हृया सत्यार्थी मंडळीना ब ह्या दोनबंधू पक्षाला 
पुष्कळ आजही चित्य वाटणार्‍या सूचना सहानुभूतीने केल्या. लोकहितवादीनी 
स्वतःची अज्ली संस्था, समाज किंवा संप्रदाय फड निर्माण केलेला नव्हता, 
लोकहितवादींचा पक्ष व प्रत्यक्ष संप्रदाय नव्हुता ब नाहो. त्यामुळे त्यांच्यावरोल 
डौकेचे निराकरण करण्याचे कार्य पुण्कळ वर्षानंतर त्यांच्या चरित्रलेखकानी 
व त्यांच्यावर निबंध लिहिणारानी केलेले आढळते. उदाहरगार्थ लोकहितवादी- 
वर प्रा. गोवर्धन पारीख यांचे स्वतंत्र पुस्तक मराठीत उपलब्ध आहे. तर्कतीर्थ 
लक्ष्मणक्षास्त्री जोशी यांच्या ज्योतिनिबंधाने विष्णुज्ञास्त्री यांच्या जोतीरावा- 
वरील टीकेचे असाधारण व यशस्त्री खंडण केले आहे. व जोतौरावांच्या 
गुलामगिरी पुस्तकाचा संपूर्ण आशय , हेतू व सार प्रसन्न व भारदस्त भाषेत 
मांडले आहे. ' पारीख-जोशी ' या दोघांच्याही लिलाणामळे भ. फुले लोक- 
हितवादी यांच्या संबंधीचा मराठोतील मागील उपेक्षितपणा आता दूर झाला 
आहे. मोठमोठे विचारवंत या दोघावरही आणली उत्तरोत्तर जास्ती अभ्यास 
मांडीत जातील याविषयी आता संदेह राहिला नाहो. म. फुले थांचे तर आता 
असंख्य अनुयायी आहेत. डा. आंबेडकरांनी तर त्यांना गुरु सानिले. पण पुष्कळाना 


अनुक्रमणिका 
कं मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


लोकहितवादी - फुले ५३ 


ठाऊक नाही को, शतवत्रातून म. फुले यानी व त्यांच्या अनुयायांनी पुढे स्फूर्ती 
घेतली, ब गोपाळराव थांचा आदराने उल्लेख स्वतः फुल्यांनीच केला भाहे 
( महात्मा फुले: ससम्र वाऊमय पाच ४९६ ). स्वतः के. न. चि. केळकर टिळक 
चिपळूणकर संप्रदायी असूनही महात्मा फुले त्यांच्यावरील लिबंधनालेची टौका 
ही प्रतिक्रियात्मक आहे ब काहो वस्तुस्थितीची देखील आहे असे लो. टिळक 
वचरित्रांत ( खंड पहिला ) चियळूणकरांच्या टौकेविषयी तोलनिक व तिःपक्ष- 
पातीपणे सांगितले आहे. म. फुले-लोकहितवादी यानी लो. टिळकांच्या पुर्वीच 
पुण्याच्या सार्वजनिक जीवनाला म्हणजे महाराष्ट्राच्याच सावंजनिक जीवनाला 
सुरवात केली होती. म्हणून के. तात्यासाहेब यानी न्यायवुद्धीने दोघांचाही 
परिचय लो. टिळकचरित्रात विस्तृतपणे प्रारंभी करून दिला आहे. तो 
महत्वाचा आहे. 

* शतपत्रे ' म्हणजे शंभर तलवारीचे वार होते. लोकहितवादी जन्माने 
सरदारच होते. जोतीरावांचे “ ब्राह्मणांचे कसब ' व ' गुलासगिरी * वगेरे 
अनेक पुस्तकातील कित्येक उद्यार व शतपत्रातील उद्गार थांच्यांत साम्य 
आढळते. कारण वस्तुस्थिती तशीच सम-सारखी होती, जोतीराबानी स्वतः जे 
जीवन अनुभविले तेच जीवनानुभव दादोबा पांडुरंग, बाबा पदसनजो यांच्या 
उपलब्ध “ अरुणोदय ” नामक आत्मचरित्रात वाचावयास सांपडतात. म्हणून 
शतपत्रे केवळ वाचून जोतीबानी त्यांची प्राकत वरील व नंतरची अनेक 
पुस्तके एकामागून एक लिहिली असे मात्र म्हणता यावयाचे नाही. कारण 
ज्योतिबा सोठा स्वानुभवी होता. महात्मा फुले ब लोकहितवादी या दोघांचेही 
सर्वजन्मभर आयुरारोग्य चांगले होते त्यावेळी तरुणपणी व्यायाम ब तालीम 
करणे यावर फार भर अले. म्हातारपणी फक्‍त शेवटी दोघेही काहो वर्षे स्वत:च्याच 
घरी असत. व दोघांनाही मरणापुर्वी आजाराने घेरले होते. दोघांची जरौर- 
यष्टी भव्य होती. ब लोकांच्या मनावर प्रभाव पडेल, असे असासान्य व्यवितमत्व 
दोघानाही लाभले होते. आजन्स दोघेही वक्‍ते ब लेखक होते, आणि स्वतःची 
स्वावलंबी मते पुण्याच्या सभांतून दोघेही व्यवत करीत असत. विथेची होत 
व्यासंग, दो्घो्योग चिकाटी, विरोध व टोका सहन करण्याची मानसिक दकती 
लोकपरायणता , लोकसेवाबुद्धी, लोकाभिमुखता , सामाजिकता », लोकसंग्रह 
करण्याची वृत्ती म्हणजे निरनिराळ्या थरांतील विविध लोकाला सेत्री संपादन 
करण्याची वृत्ती , विद्येचा व ज्ञानाचा लोकात प्रसार व्हावा हो मोठी कळ- 
कळ वगेरे सद्गुण लोकहितवादी व फुले महात्मा यांच्यात समानपणे होते. 
दोघानाही संत-साधु म्हणून समजले गेले नाही तरी, परोपकार, परसेवा बव 


अनुक्रमणिका | 
र मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


५४ नबभारत 


होता होईल तो लोकांचे वरे ( कल्याण ) करण्याची वृत्ती दोघातही होती. 
ध॒त्वाचे गुण दोघातही आढळतात. पारिवारिकता, वेथवितक महत्त्वाकांक्षा, 
व स्वजाती विषय्रींचा अहंकार दोघानीही ओलांडला होता. परंतु दोघानीहो 
आपआपल्या सभाजांचे दोष चव्हाट्यावर सांडले आहेत व यापाठीमागे लोक 
सुधारावेत अज्ञी दोघांचीही इच्छा होती. राजकारणात दोघेही नेमस्त होते. व 
इंग्रजी राज्य हे इशवरी वरदान होय, अशी रानडे-मंडलिक वर्गेरच्या प्रमाण 
लोकहितवादी व फुले यांची लेखी व प्रत्यक्ष व्यवहारात धारगा सांपडते, सन 
१८५७ च्या उठावाच्या वेळी दोघेही तीसपस्तीस वर्षांचे होते. पण दोघानीही 
बंडात उघडा भाग घेतल्याचा प्रत्यक्ष पुरावा नाही. दोघेही पुण्यातील प्रसिध्द 
पुरुष होते. पण लोकहितवादीना नोकरी निमित्त वाई, सातारा, नाक्षिक, 
नगर, अहमदाबाद, नंतर गुजराथमधील सुरत वगेरे गावी जावे लागले व 
थामळे त्यांचा व पुण्याचा संबंध पुष्कळ वेळा तुटत अते. स्यायसूर्ती रानड्यांची 
पुढे पुण्यातच बदली झाल्यामुळे लोकहितवादींची सार्वजनिक जागा त्याना भरून 
काढता आलो. ज्योतिबांचा सब काळ पुण्यातच गेला. त्यानी लोकरी पुढे 
पत्करली नाही. पण सन १८४८ साली व नंतर पुण्यास स्वतंत्र एतहेशीय 
मंडळींच्या मलीच्या शाळा सन १८५२ पर्यंत निघेपर्यंत रे. मरे मिचेल यांच्या 
झाळातन जोतीरावानी काम केले असादे, जोतीरावाना शिक्षणाचा एवं 
अनभव असल्यामुळे “ भिडे-चिपळूणकर वगेरे सुधारकांनो काढलेल्या 
झाळांचे नेतत्व जोतीराव यांच्याकडे दिले. रे. मरे मिचेल हिंद्धसाचि कट्टे 
शत्र होते. त्यांच्या दीर्घ सहवासाने जोतीरावांचे बायबलादि ग्रंथांचे शिक्षण 
फार वाढले. विलियम जोन्स्‌ ब सर विल्सन यांच्या हिंडूधर्माच्यावरोल एक- 
तर्फी टौका तरुण बयात वाचण्यात आल्यामुळे जोतीराव हिद्रूढ्धर्सावरोल 
विदवास गसावते जाले. व याच वेळी शतपत्रांचा नेमका गडगडाट त्यांच्या 
कर्णी गेला. ब्राहाणविरोधी असा त्यांचा स्वभाव उत्तरोत्तर बसत गेला 
प्रथमतः तो नव्ह्ता, जोतीराव फार ह्ट्टाग्रही, पुष्कळप्रकारे तुसडे व तड- 
जोड कधीच न करणारे होते. हयामुळे त्यांचे अनुष्ठान ( आचरण ) प्रखर 
ठरले. स्वतःच्या वडिलाना देखील त्यानी सोडिले, व सत्यसंशोधनासाठी त्यानी 
मलींच्या शाळेचाही संबंध सोडला. वगेरे आत्मवृत्त त्यानी गुलामगिरी पस्तकात 
स्वतःच विले आहे. व देश्ाभिमानी नवशिक्षित वरिष्ठवर्गीध सित्र व सहकारी 
यांच्यापासून स्वत: ते का दूर ज्ञाले, वासुदेव बळवंताशी ताळूभीत जडलेली सेत्री 
का सोडली, वगेरेसंबंधी भरपुर आत्मनिवेदन स्वतः जोतीराबानोच आडपडदा न 
ठेवता उघडपणाने केले आहे; व ठिकठिकाणचे त्यांचे ह्या प्रकारचे आत्मनिवेदन 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


र व शश > शु 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 8 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


लछोकहितवा दी- फुले ५५ 


स्हणजेच, त्यानी स्वतःच लिहिलेले त्यांचे खरे व विश्‍वसनीय चरित्र होय. 
लोकहितवादी व ज्योतिबा या दोघांच्या ठिकाणी देशाभिमान होता. पुढे 
नंतर तरी इंग्रजाला हाकून लावण्याचा बेत, दोघांचाही नव्हता. सन १८५७ 
नंतर बहा पंधरा वर्षांत इंग्रजानी पुनः स्थिरस्थावर केली. व पुढोल फुले- 
लोकहितवाद्दींचा काळ म्हणजे व्हिक्टोरिया राणीचा काळ , बेन्टींग वगेरेली 
विलायतेतील सुधारणावादी धोरण भारतात अवलंबिले. म्हणून हा सर्वे काळ 
पाह्विमात्य परिणामांचा व सुधारणांचा ठरला. ब या काळातच वरील अनुकूल 
धोरणामुळे अनेक समाजसुधारक भारतातही प्रांतोप्रांती झाले. परेंच राज्य 
क्रास्ती, अमेरिकेतील अब्राहिम लिंकन यांचे मुवितकार्य, थॉसस पेन, जाँजे 
वॉशिंगटन वगैरेंची चरित्रे, व विज्ञेषतः मार्टीन ल्यूथर थांची धमंक्रांती ह्या 
संबंधीची भाहिती, पहिल्या सुधारकांच्या कानावर इंग्रजी राज्यांत प्रथमतः 
आली व त्याना इंग्रजी शिक्षणच मिळाल्याने देशी भाषेतील व सूळ संस्छ- 
तातील ग्रंथाभ्यासापेक्षा वरील पाश्चिमात्य ज्ञान-विज्ञान यांचाच लाभ (म. 
फुले-लोकहितवादी वगैरे सुधारच्ताना ) जास्ती झाला. म्हणून सनातनी विठ्ठाल 
याना पादिजमात्य धर्मे व संस्कृतीकडे कल गेलेले व अनुकतरणप्रिय असे म्हणू 
लागले, व त्यांच्या राष्ट्रीयत्वाविषयी देखील शंका व प्रश्‍ल सनातनी संडळीली 
पुढे आणिला. व या वर्गाजि प्रतिनिधित्व घेऊन निबंधनालाकारानी भ. फुले व 
जास्तीत जास्त लोकहितवादी आणि दयानंदादि अनेंक सुधारक-रावसाहेब 
रानडे व बंगालमधील केशवचंद्र सेन यांचा सर्वांचाच एकसारखा समाचार 
घेतला. केशवचंत्र सेन पुण्यात अगोदर व्याल्याने देऊन गेले होते. पुढे दहा 
वर्षानंतर दयानंदांची व्याख्याने पुण्यास गाजली ! लोकहितवादी व फुले थांचा 
काळ असा होता. ब्राह्मतसमाजाचे प्रचारक श्री. प्रतापचंद्र मुजुमदार थांचीही 
पुण्यास व्याख्याने झाली. एकोणिसाव्या शतकात “ एकेश्‍वरवाद ” व त्याचा 
पुरस्कार या सुद्याला जगात व भारतात फार सहृुत्त्तव आले होते. ब्राह्म- 
समाज-प्रार्थवासमाज व सत्यशोधकसमाज आणि आर्यसमाज यांच्याद्वारे राष्ट्रोय- 
सज्ञेच्या अगोदर ( सत १८८५च्या पुर्वी ) या विविध समाजामाफंत येथील 
शैक्षणिक व विशेषतः अस्पू्यतानिवारण वगेरेसंबंधी देज्ञाच्या सावंजनिक 
सर्वांगीण जीवनात, प्रथभ हालचाली चालू जाल्या; व नवे प्रबोधन चालू 
झाले. या प्रबोधनाच्या इतिहासात महाराष्ट्रात तरी ' फुले-लोकहितवादी 


थाना पहिले स्थान द्यावे लागते. 


अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत गक द्वारा प्रा्षपाठशाळामंडळ, वाई 


५६ नवभारत 


जमीन अस्मानाचे अंतर ! 


खोल व तोलनिक अभ्यास करणाराना ही तुलना जवळचो वाटेल ; 
नाहोतर एरब्ही फार अंतरही आहे ! स. फुले व लोकहितवादी यांच्यातील 
साम्याचा वरीलप्रमाणे विस्तार करिता येतो. दोघांचे समाच विचार संग्र- 
होत करिता येतात. नमुन्यासाठी काही विषयावरील दोघांच्या एकसारख्या 
विचार-आचाराबद्दलची उदाहरणे या लेखांत जञेवटी दिलो आहेत. लोकहित- 
वादीनी शतपत्रांच्या द्वारे अप्रत्यक्षतः सत्यज्ञोधक चळवळीचे बेंचारिक उद- 
घाटन व त्याना खूप मालनसाला पुरविला. शिक्षूकवर्गाबद्दल अनादर वाढ- 
ण्यास शतपत्रे खास कारणीभूत झाली. ख्रिस्ती मिकनऱ्याना या वरिष्ठ 
वर्गीयांकडूनच जास्ती विरोध होत होता. ब्राह्मणांचे महत्व व वजन 
उत्तरोत्तर कमी करण्याच्या कासी म. फुले लोकहितवादी यांची विचार- 
सरणी कारणीभूत झाली. ' प्रभाकर ' मधील हो शतपत्रे वाचन बाबापद- 
मनजी सारख्या देशी पाद्र्यांचा हिडुधर्मावरील विश्‍वास उडाला, सरकारात 
बडती सिळावी म्हणून हा उद्योग लोकहितवादीनी केला : ब पाद्र्यांच्या 
सल्ला-मसलतीने जोतीरावानी त्यांची प्रसिद्ध गुलामगिरी ! रचिली असा 
आक्षेप निवंधसालेत केलेला आढळतो. म्हणजे कालप्राप्त अनुकरणाचा दोष 
दोघावरही आणिता आला, दोघावर टोका करताना असे यासारखे समान 
सुद्दे निबंधमालाकाराना देखील सांपडलेले आढळतात. प्रोस्टकपट ( पुरोहितांचे - 
कसब ) म्हणून ज्याला म्हणतात, ते ' कसब दोघानीही अपुर्वपणे उघडकीस 
आणिले, हिंडुधर्माच्या बाह्याबरणावरून ज्योतीराबांचा त्यावरील विश्‍वास 
उडत चालला होता. त्यांत ज्तपत्रानी त्यांच्या सनातील आगीत पाणीच 
ओतले ! व ती वाढणारी आग जोतीरावर्पी जळत्या अग्नीने जास्तीच प्रगट 
केली. भिक्षुकशाहीचा बी-मोड फरण्यासाठी स्वतंत्र एक चळवळच जोती- 
बानी महाराष्ट्राला देऊन ठेविली आहे. लग्नादि संस्कारातन भिक्षुकाचे उच्चा- 
टन करण्याचा नवा पवित्रा ज्योतीबानी घेतला, लोकहितवादीनी भिक्षका- 
बरिरुद्ध खूप लिहिले तरी सत्यशोधक समाजासारखी चळवळ उभारून विधि- 
संस्कारातून ब्राह्मण-मिक्षुकाना उठवूनच लावावयाचे हा विचार मात्र खास 
म. जोतौरावांचा खुहू व खास असा ठरतो. चिपळूणकरांच्यासारखा लोकहित- 
वादीनी प्रतिकार केला नाही, सात्र भिक्षुकांना असा विरोध का होत आहे 
याची पुर्णतः परिस्फुटता त्याती केलेली आढळते. न 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


छोकहितवादी- फुले | ५७ 


ज्योतिरावांचा क्रांतिकारकाशी प्रत्यक्ष संबंध होता त्यांच्याकडे 
पाहून सन १८५७ च्या उठावानंतर त्यांचे युरोपिअन सित्र ' कपाळाला आठ्या 
घालू लागले. ब जोतीरावाती त्यांच्याकडे जे जाणे-येणे होते ते बंद केले. ' 
असे स्वतःच जोतिरावानी निदेदिले आहे. [ महात्मा फुले ससप्र वाडमय 
पृष्ठ १४१] जोतीराबाला था अगोदर सन १८५२ नोव्हेंबर १६ रोजी 
सरकारने स्त्रीशिक्षणविषयक प्रथत्वाचा विश्‍रामबागेत पुण्यास जाहोरसन्मान 
केला. या प्रसंगी पुण्यातील सर्व थरातील व्यवती व कायकत जमले होते 
त्यात गोपाळ हरी देखील होते. पण नंतरच्या कोणत्याही सार्वजनिक प्रयत्ना- 
साठो जोतीरावांचा सरकारी असा खास सम्मान पुढे कधीच ज्ञाला नाही! 
किवा वाषिक पदवोदानप्रसंगी त्याना लोकहितवादी यांच्याप्रमाणे । राव- 
बहाद्दूर किताब मिळाला नाही. पुण्यास दरवर्षो पुष्कळांना रावसाहेब-रा. ब. 
अक्षा पदव्या मिळाल्या , पण था यादीत जोतोरावांना कधीच स्थळ मिळाले 
नाहो. दोघा सोल्जर लोकांच्या दुर्वतेनाबद्दल जोतीरावानी त्या सोल्ञरांना 
उसाच्या पेर्‍्यानी चांगळे सडकले, अशी हकिगत जोतीरावांच्या चरित्रात 
मिळते. अन्याय हा कोणत्याही क्षेत्रातील असो, तो फुल्याना आवडत नव्हता 
पण अज्ली काही धाडले व वासुदेव बळवंत फडक्याच्याही रामोशी सेन्याला 
कात्रज घाटात भाकऱ्या पुरविणे, वगेरे बाबत ज्योतोरावांचा सूळ जहाल 
पिड कृतीच्याद्वारे व्यक्‍त जाला, तसे धेय सात्र बड्या नोकऱ्यांच्या शृंखला 
बाळगणाऱ्या उच्चभ्रू नेसस्ताना व उदारमतवाद्यात नव्हते. जोतीराबाना 
युनिव्हासटोच्या पदव्या नव्हत्या. लोकहितवादी सरदार घराण्यात जन्मले. 
यादृष्टीने एका भाळीशेतकरी कुटुंबात जन्मलेला असा जोती पुष्कळ बाबतीत 
अगदीच सामान्य होता. पण ते स्वावलंबी वुद्धामूळे महात्मा पदवीस नंतर 
पात्र झाले. “ लोकहितवादी '' ही पदबी स्वतःच ती ध्येय व कांय सुचक म्हणन 
गोपाळ हरी याली नेहमी सतत वागविली होतो. पण त्यांच्या पाथातील 
सरकारी नोकरीच्या बेड्या पाहून त्यांच्या स्वस्चीकारित नामाभिधानाचा 
अर्थे सर्व लोकाना कळला नाही ! सन १८८५ नंतर जोतीराबाना “ महात्मा ? 
ही त्यांच्या दृष्टीने मोढठो उपाधी लोकानीच जोडली, पण त्यांना कोणत्याही 
पदाचा अगर सरकारी व संल्यानी नोकरीचा हव्यास नव्हताच. लोकहितवादींचे 
एकत्र श्रीनंत-खानदानी कुटुंब पिढीजात मोठें होते. त्यासळे जने र्ढ्॒व 
बाडवडिलाजित संस्कार घरात होते. वडिलधाऱ्या मंडळोशो जळते-मिळते 
घेण्याशिवाय लोकहितवादी ( व रानडे यानाही ) थांना दुसरी गती उपलब्ध 
नव्ह्ती ! जोतीबांच्या घरी तसे परंपरागत संस्कार नव्हते. कारण निरक्षर- 


अनुक्रमणिका द 
च मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषषाठशाळामंडळ, वाई 


क्ट नव भारत 


ताच होती; ब हे फुले कुटुंब सातारा जिल्हा सोडून पुणे व त्यापूर्वी खान- 
चडो येथे स्थायीक झाले होते. लोकहितवादी-रानडे-यांच्या घरी जुने संस्कार 
व कमंकांड होते. व नवीन जी पश्चिमेकडून ज्ञानविज्ञाने यांची लाट आलो 
तिच्याज्ञी त्यांना बाहेर तरी एकरूप व्हावे लागले. म्हणजे जुन्या नव्याची 
त्यांनी सांगड घातलो. जोतीरावांच्यावर रेव्ह. सरे मितेल ह्या अत्यंत हिंडधर्म- 
हेष्ट्या स्कॉटिझ सिशनर्‍्याचे परिणास झाले. हा मिज्नरी अत्मंत दौर्घोद्योगी, 
भराठी भाषेचा पहिला सेवक व व्यासंगी होता. सरकारात अर्थात त्याचे फार 
वजन होते. मुलामुलींच्या व अस्पृश्यांच्या शाळा त्याने काढल्या होत्या; व 
अनाथसंगोपन वगेरे कामे याने चालविली होतो. के. जोजीकुत पुणेवर्णनात 
यासंबंधी खरी हकोगत मिळते. व के. जोली यांनीही या स्कॉच मिदा- 
नऱ्याचा वृत्तांत देऊन त्यानी त्यांची स्तुतीच केलेली आढळते. सॅक्समुल्लर, 
भो. विल्सन्‌ व सर विल्यम्‌ जोन्स्‌ यांच्या टीका व कॉलेजातून बायबलाचे 
ज्ञान सरबच सुधारकाना प्राप्त झाले; व राममोहूनपासूनचे सर्वच सुधारक 
पादिचिमात्य बळणाकडे प्रथम झुकले व नंतर ते स्वदेश व स्वधर्म आणि 
स्वभाषा या संबंधी विचार करू लागले, असे सनातनी विद्वान आक्षेप घेत 
असत , हा आक्षेप अगदीच खोटा नव्हता. परंतु सनातनधर्सानुयायाना पारचा- 
त्यांच्या संस्छृतीची लाट संपुर्ण थोपविता आली नाहो. आज इंग्रज गेले तरी, 
इंग्रजी राहिली. त्यांनी बसविलेली राज्याची चोकटहो राहिली. महाराष्ट्रात 
चिपळूणकर-टिळक थांच्या टोका व बंगाल्यात विवेकानंद यांचे देज्ञाभिप्रानी 
घोरण हे या सर्व धम व समाजसुधारकांची सुधारणा करण्यास कारणीभूत 
झाले , हेही साव्य करावे लागते. ब एकतर्फी किंवा कोणत्याही एकपक्षीय 
अक्षा सांप्रदायिक दृष्टीने ह्या बुद्धिप्रधान काळातील थोर सुधारक व्यक्तींचे 
मूल्यमापन होणार नाहो. सुधारकांच्याही पुढे पुष्कळ अडचणी होत्या. घरी 
दारी विरोध होता. लोक त्यांची टवाळोरननदा करीत होते, 


लोकदितवादींचे देशमूख घराणे पेक्षवाईतील एक सरदार घराणे होते. 
जोतीबांच्या आजोबा-पणजोबाच्या काळात पेदाव्यांना फुले-हार-वगेरे पुरविण्याचे 
कास फुले यांच्या घराण्याकडे होते. म्हणूनच या घराण्याची कार्यकुक्षलता 
जाणून त्याचे मूळचे सातारा जिल्ह्यातील गोऱ्हे हे उपनाव लोप पावून, त्याना 
फुले म्हणू लागले. लोकहितवादींच्या इनामदार सरदार घराण्याला देशमूख 
हा नवा किताब पेक्षवाईतच प्राप्त झाला. तरी त्यांचे मूळ आडनाव ' सिद्धथे ! 
हे होते. जोतीरावांचा पिंड हा शेतकरोपिड होता व व्यवसायाने जोतीराव 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


छोकहितवादी- फुले ५९ 


माळी होते. त्यांचे फुलांचे दुकान होते. स्वतः देती व तिची प्रगति हया 
कामी महात्मा फुले जातीने लक्ष घालोत. शेतीच्या सुधारणेवर त्यानी पुढे 
खूप लिहिले आहे. जोतीबा हाडाने सुख्यतः शेतकरी व बागबगीचेवाले होते. 
ह्यामुळे या व्यवसायातील झ्षेतकऱ्यांच्या खाचाखोचा, सुख दुःख ते अनुभवाने 
जाणीत होते. “ जिस तन लागे । वह तन लागे । बिचमे का जाने ग्व्हारा 
रे | ” हा दृष्टांत देऊन स. फुले असूड-इषारा वगेरे पुस्तकांच्याद्वारे शेतकरी 
व शाद्रातिश्ूद्र यांच्या केफीयतो वारंवार मांडीत असत. लोकहितवादी-रानडे- 
हे पांढरपेक्षे होते. ह्यानी हे विषय हाताळले आहेत. तरी जोतोबांच्या लेखना- 
तोल तेसागिकता व खालच्या तळातील जनतेची स्थिती यांचे यथायोग्य चित्रण 
तळमळीने उमटू शकले नाही हे खरे. तरी त्यानी जोतीरावांच्या तत्त्वाना 
व श्रिक्षणप्रसाराला आणि ब्नाह्मणेतर शेतकरी जनतेच्या उद्घाराला पर्हिबाच 
दिला आहे. देव आणि माणूस यांच्यात मध्यस्थ ( फौ घेणारा ) नसावा 
हे नवे धर्मसत लोकहितवादींना व रानड्यांनाही मान्य होते. तात्विक अशा 
मूलभूत वैचारिक क्षेत्रात म. फुले आणि लोकहितवादी व रासडे यांच्यात 
तफावती दाखविता भेणे सुष्कील आहे. व या सर्वांचा पक्ष हा धर्म व समाज 
सुधारक पक्षच ठरतो. काही मर्यादा पडल्या होत्या तरी, लोकहितवादो-रानडे 
यांना सनातनी त्यांच्या पक्षाचे मातीत नव्हते. आगरकरांच्या प्रमाणे हे तिघे 
अज्ञेयवादी मुळीच नव्हते, उलट तिघेही अध्यात्समागी आणि देवाविषयी 
संपर्ण पुज्यमाव बाळगणारे होते. स्टेटस्‌ ( दर्जा ) शेक्षणिक उंचो वगेरे 
दृष्टीने लोकहितवादी व फुले यांच्यात फार सोठो ऐहिक तफावत दिसली 
तरी दोघेही एकमेकांचे सित्रहहितचितक ब त्यांच्या काळातील प्रसिद्ध सावं- 
जनिक पुरुष झाले. वरील हो लोक्तिक व ऐहिक तफावत ओलांडून हूर ठेवून 
बहुजनांच्या सभेत-चळवळीत लोकहितवादी देशमूख हे मुक्‍तमनाने भाग घेत. 
वर्गणी देत. गुजराथेत असताना तेथील संव सुधारकांशी संपक साधून, तेथेही 
त्या गुजराथी सार्वजतिक जीवनाशी , लोकहितवादी एकरूप झाले ब त्याना 
तेथे नेतृत्वही देण्यात आले. जोतोरावाना महाराष्ट्राच्या बाहेर जाणे शक्य 
झाले नाही. तरी हे दोघे पुणेकर व दोघांचीही घरेदारे पुण्यातच होती. 
पुण्यातच जन्मले ब निवतंले, 


फुले- लोकहितवादी आणि दयानंद 
न्या. रावडे याना आर्यसमाज व ब्राह्मसमाज यांत फरक पडू नये अशी 
तौत्न इच्छा होती; स्वतः दयानंदांची देखील होती. दयानंदांती श्रीसात 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत व द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


६० नवभारत 


केशवचंत्रांच्या बरोबर खूप वाटाघाटी केल्या ! पण दयानंदांची जयिष्णुवृत्ती 
व या धर्मसुधारकांची उदार-सहिष्णु वृत्ती यांचा संयोब ज्ञाला नाहो! डॉ. 
भांडारकरांच्या मते वेदात बहुदेवतावाद आहे. याचप्रमाणे रानडे यांना वेद हे 
सर्दप्रसाण किंवा संपूर्ण अप्रमाण वाटत नव्हते. डॉ. भांडारकर यांचोही देखील 
हो दृष्टो होती तरी त्याना ' प्रार्थना समाज संपूर्ण वेदप्रामाण्यावर 
आधारता येणे. शक्य झाले नाही. फार काय “ब्रह्म? ही व्याकरणातील 
नपुंसकलिंगी, निर्गुण ब अपोरषेय वेदिक संज्ञा रानडे-भाण्डारकरानी अमान्य 
केली; व ' शुद्ध-हेत ! पत्करिले, रानडे भांडारकर यानी स्वावलंबी 
बुद्धी वापरून बंगाल्यातील ब्राह्मसमाजापासून एकरूप असूनही फसेवका 
बेगळे आहोत, याची कारणे दिली आहेत. जोतीबानी देखील प्रा्थना-समाज 
व आर्यसमाज यापासून बेगळे होण्याची कारणे दिलो आहेत. लोकहितवादी 
असे घेगळे व तुटक होत नसत. एकाच वेळी ते या सर्वांचे मित्र व साहाय्यक 
राहिले. मात्र लोकहितवादी गोपाळ हरी देशमूख व आर्थसमाज संस्थापक 
दयानंद यांचा वेदासंबंधीचा दृष्टिकोण एकसारखा होता म्हणूनच गोपाळ 
हरी देशमुख शेवटी-नंतर आयंसमाजाचे - ट्स्टी म्हणून जास्ती प्रसिद्ध होते. 
प्राथनासमाज मंदिरापेक्षा ते आर्यसमाज संदिराक्ली जास्ती निगडित होते. या 
त्यांच्या उपासनेसंबंधींच्या मतांतरासंबंधी सुबोधपत्रिकेने त्यांच्यावर टीका देखील 
केलेली होती, पण लोकहितवादीनी त्यांचे नांव प्रार्थनासमाजपट!तून वगळून घेतले 
नव्हते. “ प्रार्थनासमाजाचे सभासद असूनही आरयसमाजाचे ( लोकहितवादी) 
सभासद होते हो मोठ्या सखेदा$इचर्याची गोष्ट नव्हे काय? ” असे प्रश्‍नांकित 
सत लोकहितवादींचेच परमल्नेही रेव्हरंड सदाशिव बळवंत लोटलीकर यानी 
व्यक्त केलेले आढळते. ( ' ज्ञानोदय ! अंक ४२: २० आक्टोबर १८९२ ) 
लोकहितवादींच्या चरित्रातील ही एक विसंगतो पण त्यांच्या भते सुसंगती 
ठरते. पण ते तर महाराष्ट्र सत्यशोधक समाजाचे, राजारामक्षास्त्री भागवत 
यांच्याप्रमाणे सक्रिय हितचिंतक होते, हौ बाब लक्षात घेतल्यावर सवच 
तत्कालीन देशोन्नतीप्रीत्यये निघालेल्या नव्या नव्या संस्था व ससाज यांच्याशी 
सभबुद्धीने ते निगडित व संबंधित असत; था त्यांच्या व्यापक दृष्टीकोणात 
त्यांची ब्यापकसम व एकसारखी लोकहितबुद्धी दृग्गोचर होते. लोकहितवादीनी 
प्राथना व सत्य समाजावर केव्हाही उलटो टोका केलेली नाहो. जोतीरावांचा 
वेदासंबंधीचा दृष्टिकोण फारच विस्मयकारक वाटणारा आहे. ज्या ज्या 
युरोपीय ग्रंथांचा फुले यांनी आधार घेतलेला आहे, ते मूळ ग्रंथ वाचले पाहिजेत 
कारण यरोपियनांच्या टोकेवरून त्यांची मते बनली होती, पण ही पुस्तके 


अनुक्रमणिका कट 
नं मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


लोकहितवादी- फुळे ६१ 


आता दुभिळ वाटतात. खुद्द वेद ब उपनिषदे यांचा मुळातून त्याना अभ्यास प्राप्त 
होणे अशक्य झाले. आार्यानी सर्ब अनार्याना दास- गुलाम केले, त्यांना जिकले, हो 
वस्तुस्थिती विग्रनहात्मक दृष्टीने युरोपिअनानी मांडलो. याचाच परिणाम जोतीरा- 
वावर ज्ञाला. व रासमोहुनप्रमाणे उपनिषदांचा मागोवा त्याना मिळाला नाही. 
म्हणून प्रखर वेदविरोधी असे त्यांचे दशन वाचकाना घडते (सावंजनिक सत्यधर्म 
पुस्तक, महात्मा फुले समग्र वाऊसय, पान ३९४ ते ४११ ) वास्तविक पुण्यास 
दयानंद सरस्वती यांची व्यास्याने होऊन गेली होती. जोतीराव या वेळी पुण्यातच 
होते, जोतीरावांची शिष्यनंडळी दयानंदल्वासींच्या मिरवणुकीत सामील होती. 
ह्याना अर्थात वेदाभिमान नव्हता असे नाही. निबंधमालेतील टोकेत जोतीरावांचे 
शिष्य सामील होते. असे दोन वेळा उल्लेख आढळतात. उदाहूरणार्थ :- 


* येथील पुण्यातील जुने वेभव गेल्यापासून आज सुमारे साठ वर्षे हत्तीची 
सोठ्या थाटाची स्वारी जी कोणाच्या कधी दृष्टीस पडली नव्हती, व पुढेही कधी 
पडण्याचा योग नव्हता, ती सत्यश्ोधकांच्या व आर्यसमाज वाल्यांच्या होसेमुळे 
पर्वास अनायासे पहावयास सापडली “ (निवंधमाला' ९ फे० १८७६ पान ९७ ). 
न्या' मू. रानडे हे या वेळो पुणे प्रार्थना ससाजाचे अध्वर्यू होते व त्यानी 
जोतीरावांचे शिष्य व उभयतांचे मित्र क, गंगाराम भाऊ म्हस्के वकोल थांच्या 
साह्याने व सल्ल्याने हो गाजलेली मिरवणूक पार पाडली. लोकहितवादी व फुले 
यांचे विरोधी टीकाकार तिबंधमालाकते हे वरील तीन समाज भिन्न आहेत असे 
समजत नसत :- “ उसनी धर्मस्फूती आणून नव्या धर्साच्या खटपटोस लागलेली 
ब्रह्मसमाज, प्राथंनासमाज, आर्यसमाज, सत्यश्ोधकसमाज यातील भक्‍त संडळी.?? 
असे या नवयुगविविधसमाजाना एकाच माळेतील समजून त्यांचे निबंधसाला- 
कारानी ठिकठिकाणी एकस्वरूप गृहीत धरले आहे, व होच दृष्टो लोकहितवादींची 
होती. रानड्यांना देखील या नवयुगसमाजांत अंतर ब तफावत राहू नये 
असे वाटत होते. भिन्नभि्च सामाजिक परिस्थितीमुळे असे घडले नाही. प्रकृति- 
भेद हा निर्माण होतोच. धर्मावर विचार करिताना सवच ह्या धर्ससुधारकांचे 
एकमत पडले ताही, म्हणजे त्यांच्यात पुढे पक्षभेद ज्ञाले, ते दुय्यम आहेत, हे खरे. 
दुय्यम असल्यामुळे या सर्वांचे सहकार्यदेखील होत आले. लोकहितवादी व 
दयानंद यांचा परस्परांत पत्रव्यवहार होत होता. पुढे रानडे-फुले थांचा व 
त्यांच्या समाजांचा दयानंदाश्यी लोकहितवादोंच्या इतका संबंध जुळून आला नाहो. 
पुण्यात स्वामीजी आले व गेले ! स्वदेश व स्वधर्म याना दयानंदांची धर्मतुधारणा 
फक्त फार जवळची होती. तरी चिपळूणकर व पुढे त्यांच्या संप्रदायाने 


अनुक्रमणिका | 
रं मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


६२ नवभारत 


आर्थेसमाजास पाठिंबा दिला नाही. पुढे जोतीराव यांच्याच प्रवाहातील राजषि 
शाहु महाराज यानी वेदोबताच्या अभिमानाने प्रेरित होऊन, वरील स्व 
नवसमाजातील फक्त आरयसमाजालाच सर्वात अधिक कोल्हापूरला स्थान दिले. 
पण जोतीराव यानी आय ब वेद या संबंधी बिलकूल आस्था दाखविली नाही. 
जोतीराव हे गोतमाप्रमाणे एकपरी वेदबाह्य चळवळींचे पुरस्कत॑ दिसतात ! नव्हे, 
होतेच. जरी शतपत्रांचे स्वरूप अवलोकून जोतीराव व त्यांचे पुष्कळ अनुयायी 
थांनी लोकहितवादींची स्तुती केलेली आढळते तरी लोकहितबादींचा वेदाविषयींचा 
अनुकूल कल जोतीरावांच्या प्रवाहाला परवडणारा नव्हता. सर्वच धर्मसुधारणा 
वेटाविरद्ध बंड करून पुढे आल्या. तरी लोकहितवादी ब दयानंद यांचा आर्यलमाज 
एकेश्‍वरवादी म्हणजे मूतिपूजेचा कडवा विरोधक होता, म्हणून तो ब्राह्मसमाजादी 
वरोरू सर्व समाजांचा मूलतः सहोदर ठरतो. लोकहितवादी व दयानंद यानी 
उपाससेत जे अग्नीला स्थान दिले होते ते भूति-प्रतिता म्हणून पत्करिकते नव्हते. 
खुद्द जोतोबा व लोकहितवादी देखील दयानंदांच्या मिरवणुकीत ब व्याख्यानाला 
उपस्थित होते किंवा हजर नव्हतेच यासंबंधीचे उल्लेख प्रस्तुत लेखकाला मिळाले 
नाहोत. दयानंदांची साताऱ्यात देखील व्याख्याने झालो. दयानंदांच्या आर्य- 
समाजाला गुजराथ- राजस्थान व उत्तर हिंदुस्तानात पंजाब वगेरे प्रांतात जास्ती 
अनुकूल भूमी प्राप्त झाली. व तिकडे अब्राह्मण प्राकृत समाजात वेदाभिमुखता 
निर्माण होऊन कित्येक पंडितही निर्माण झाले. राजषि सयाजीराव गायकवाड 
यांचे बैदिक संस्काराकडे प्रथम लक्ष गेले, याचे वारणही दयानंद- लोकहितवादी 
यांचा गुजराथवर पडलेला प्रभाव हे एक असावे. सर्वच विद्या व वेदाधिकार सर्वे 
लोकांना खुला असावा, हा जो लोकहितवादींचा पवित्रा होता, व या बाबतीत 
त्यांनी कृपणपणा केला नाही, यावरून त्यांची सावंजनिक लोकदृष्टी- लोका- 
भिमुखता व सामाजिकता व्यक्‍त झाली. लोकहितवादी सर्व समाजथरांचे हितवादी 
होते. पंडित सातवळेकर यानी या संदर्भात पुढे गुजराथप्रांतात राहून खूप भ्रम 
केले. ब्राह्मणेतर चळवळोत वेदोक्तमताने श्रावणी वगेरे संस्कार करण्याची प्रथा 
थोडीफार डोकावली होती, तो आर्यसमाजाच्या वेदिक चळवळीचा देखील 
प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष परिणाम होता. लोकहितवादी- राजारामज्ञास्त्री भागवत व 
दयानंद यांच्याविषयी जबाबदार अबन्नाह्मण विचारवंतात प्रेमपुज्यमाव- आदर 
जास्ती आढळतो, याची कारणे लक्षात घेण्यासारखी आहेत. चिपळूणकरानी 
दथानंडांची व्यापक भूमिका व उद्देश्य लक्षात घेतला नाही. लोकहितवादी व फुले 
यांचाही मूलभूत उद्देश लक्षांत घेतला नाही. तरी या सर्व चंळवळींचे अप्रत्यक्षपणे 
का होईना मूळ बरेवाईट स्वरूप निबंधमालेच्या टिकेतही आढळते., व त्यातूनही 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


लोकहितवादी - फुले ६३ 


ऐतिहासिक दुवे व महत्वाचे चरित्रविषधक संदर्भ मिळतात. चिपळूणकरोनी 
उपहास हे शब्ददवस्त्र जास्ती वापरले. जोतीरावांच्या स्वानुभवी व निरीक्षणात्मक 
लेखनात फटकळ व नागवी सत्ये जास्ती आढळतात. कडवटपणा आढळतो, तरी 
वैयदितक हल्ले जोतीरावात फार थोड्याच अपवादाने आढळतात. दातपत्रात 
भिक्षुकांचा समाचार घेताना, तरणपणी लोकहितवादींनी ठिकठिकाणी 
जोतीरावांच्यावरही ताण व मात केली आहे. पण उत्तर आयुष्यातील लोकहित 
वादींचे इतर पुढील धार्मिक, सामाजिक व एं तिहालिक लेखन फारच चित्य, वेगळे 
प्रोढ, प्रसन्न व भारदस्त वाटते. जोतीरावाना त्यांचा कडवटपणा उत्तरोत्तर 
त्याची उजळणी व पुनरवती करून, प्रचारासाठी भरही घालून क्षेवटास 
(सर्व उत्तरभायृष्य खर्घी घालूत) नेणे भाग ज्ञाले. लोकहितवादोत रचनाप्रधान 
माग फार आहे. संतत खंडण करणे व पुरोहितवर्गाचे महत्व व मध्यल्यथी नष्ट 
करण्याच्या कामी जोतीरावाना सर्व शकती आयुष्यभर खर्च करादी लागलो. 
' ज्ञानप्रकाह' पत्न सावेजतिक वाचनालये, विद्यावर्धक अलेक संस्था यांची संस्थापना 
पुणे- नाक, वाई व पुढे गुजराथमध्येहो लोकहितवादीनी केली. व रानडे- 
भांडारकर यांच्या सर्व सावंजनिक उपक्मातून भाग घेतला. 


लोकहितवादीनी आत्मचरित्रपर उल्लेख फारसे केलेले आढळत नाहीत 
जोतौरावांचे लेखन म्हणजे जिवंत व ज्वलंत संवाद आहेत. ते सहज बोलणे आहे 
त्यात कृत्रिमता नाही. तुकारामाने पुर्व संतांचे पुष्कळ घेतले. पण त्याचेदेखोल 
त्यात स्वतःचे पुष्कळ आढळते. हा व्याय जोतीबाला देखीक लागू होतो. मात्र 
जोतीबा कोणाचाच अनुयायी झाला नाही. तो नेतृत्व करण्यास जन्मला होता. 
लोकहितवादी मोठे ज्ञानसेवक झाले. सोराष्ट्राच्या गुजराथी इतिहासाचा लोक- 
हितवादी ह्यानी मराठीत अनुवाद (भाषांतर) केले व त्यानी सन १८९१ साली 
श्री शिवाजी छापखाना ( पुणे ) येथे छापून प्रसिद्ध केले. त्यांच्या इतकी विविध 
ग्रंथनिमिती करणारा त्यांच्याज्िवाय दुसरा पहिलाच असा मराठीत समकालीन 
ग्रंथकार झाला नाही. इनामकमिशनचे किचकट व व्याप्तीपुर्ण कास पहात 
असताना त्यांची इतिहासविषयक दृष्टी व जिज्ञासा जागरूक झाली असावी, असे 
म्हणता येते. ऐतिहासिक गोष्टी भाग १व २ हा एक ऐतिहासिक स्फुट व टिपण- 
वजा एक ज्ञान व साहितीचा मोठा खजिनाच वाटतो. जातिभेदावर व वेदांतावरही 
त्यानी ग्रंथर्निमिती केली आहे. यादृष्टीने फुलेमहात्मा व लोकहितवादी यांच्यात 
मह्दंतर आहेच, सत्यशोधक समाजाला जन्म देण्यासाठी व नंतर त्याच्या दढो 
करणार्थ जोतोरावानी लहानमोठी पुस्तके लिहिलो. साहित्य व ग्रंथनिमिती एवढा 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


६४ नवभारत 


व्यापक उद्देज् त्यांच्यापुढे नव्हता. लोकहितवादी व फुले आमरण विद्यार्थी होते, हे 
खरे. लोकहितबादीवर पूर्वार्धात का होईना, स्त्रिस्तीधर्मांचा प्रभाब फारपणे पडला 
नाही. मात्र त्यानी स्तरिस्तोधर्माचा परिचय करून घेतला होता. दोघेही नेसस्त 
प्रागतिकच ठरतात. दोघानाही सवंधर्माच्या अभ्यासासंबंधी जिज्ञासा होती. 
पोथीबंदी, भेटीबंदी, रोटोबंदी वगेरेंच्या पडलेल्या मर्यादा सर्वच समाजानी उल्लं- 
घाव्यात अता दोघांचाही दाबा होता. दोघानाही कसरार-सकस शिक्षण मिळाले. 
छोकहितवादींची मराठी ओघवती, सोपी व बालबोध वाटते, लोकाना विचार 
सहज समजावेत अक्ला कळवळ्याने त्यानी लिहिलें आहे. क्लिष्ट बोजडपणा 
त्यात नाही. किंबा इंग्रजी धतीवरची पल्लेदार बादये व संस्छृतश्ब्दांचाच 
जास्ती भरणा लोकहितवादीत दिसत नाही. भाषाही लोकाभिमुख आहे. जोतीराव 
गययापेक्षा पद्चच चांगले करीत होते. घांच्या शिवाजीच्या पोवाड्यात रसात्मक 
काव्यस्‌ या व्याल्येची लक्षणे आढळतात, पण एरव्ही गद्यात त्यांची वावये फार 
मोठमोठी झालो. जोतीरावांच्या बिचारप्रपंचाला सागराची उपमा शोभते. 
कारण त्यात लाडांचा गडगडाट आढळतो; व या लाटा वरिष्ठ वगींयावर जाऊन 
आदळतात ! या वरिष्ठ थराबद्दल डॉ० आंबेडकरांच्या प्रमाणे फुल्यांत भयंकर 
रुष्टता, क्रोध, व कमालीचा प्रतिकार आढळतो. तरी परमहंससभेच्या तत्वांची व 
तिच्या सारख्याच धर्सनिवेचनाची छटा म्हणजे तोच धर्ममते जोतीरावांच्या विचार- 
प्रपंच्यामागे सुक्ष्मदणे खोलात पाहाणाराला दिसतील. जोतीराव रुढहिदुधम टाक- 
नच सार्वजनिक त्यांच्या सत्यधर्मांच्या विचारातच इहलोक सोडून गेले. ह्या 
सार्वजनिक सत्यधमतचि अधिक दृढीकरण त्यांना करावयाचे होते. पण आयष्य 
अपुरे पडले; डा० आंबेडकरानी त्यांचे खूप मनोदय पार पाडले, जोतीरावाना 
अनुसरणारे अनेक बहुजनसमाजाचे कर्मवीर झाले व होत असतात, व होतील. 
रा्जाष सयाजीराव- शाहू, कमंवीरराशिदे-भाऊराव पाटोल, पंजाबराव देशमख 
केदवराव जेधे वगैरे कमंबीर झाले. महात्मा फुले यांच्यावरील प्रारंभी जास्ती च 
पुढें उत्तरोत्तर कमी होणारा ख्मिस्ती धर्मांकडील कल व आवड त्यांचे स्वतःचे 
कित्येक उदगार दशवितात. तरी हिदुधर्मातच राहून सत्यशोधक समाजाच्याहारे 
धर्मसुधारणा करण्याचा नवा मार्ग त्यानीच काढिला व त्याचे वैचारिक पहिले 
संस्थापक तेच ठरतात. अस्पृश्यता निवारणाच्या क्षेत्रातही कर्मवीर शिदे- भाऊराव 
पाटील- भास्करराव जाधव वगेरे वगेरंच्या मालिका लागून राहिल्या आहेत. सर्वच 
विद्याविहीन अफाट बहुजनाना विद्याप्रवृत्त केल्यामुळे विद्येने पुढे आलेले सर्वच 
जोतीरावांचे त्रःणी झाले. दयानंदाना पुर्नाववाहू माऱ्य नव्ह्ता. जोतीबानो तो तर 
प्रथम इ० स० १८६४ साली घडवून आणिला, लोकहितवादींचा वरील सर्वच 


अनुक्रमणिका 
र्ड मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे हि. 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


लोकहितवादी- फुले ६५ 


परिवर्तनाला बिनविरोध पाठिंबा होता. अल्पसंख्यांकांची बहुसंख्यांकावर ज्यावेळी 
ज्यास्ती कुरघोडी होते, त्यावेळी जोतीरावांच्या विचारांचा आधार घेऊन चळवळ 
उभी केली जाते. व समाज अन्यायाचा प्रतिकार करू लागतो, म्हणून प्रत्यक्ष 
प्रभावी व गरजेची सावंजनिक विचारसरणी म्हणून जोतीबांचे गद्य-पच्च भारदस्त 
व प्रसत्ध नसले तरी प्रभावाने परिणासी व क्रांतिकारक ठरते; ब त्यातील भाषा 
दोष, इतिहासविषयक व पोराणिक विपर्यास वगेरे चिपळूणकरांनी निबंधमालेत 
महत्वाचे ठरविलेले दोष सात्र जनतेकडून दुलेक्षिळे गेले; व फुल्याना सहात्सा 
मानिले. 

€ गह(हढत 11 11७7 0001 ७811811011, 8 80 1381180001 
ए००]रढत त०७ण 806०68810]|$, 18 111 811 111710] 1110176 
०7७त 81018 ४81116 8 8] 1387918118 छते वण 138 |. 
४७०४७॥७॥ ? [1 115 (00109 158 11076 708000] (०७81785 
॥]७ 1३8० 1381180007 ( झिन्ाछेतेठ ) छा ४0पफश्ातड ॥॥6 
छ्ा७8 81190 01 गुलामगिरी गावा 18 तैल (0० ए॥8009178110 
तणी8181106 1080978001. 8 हया, 88) खी 2 ४ 97त 


80एएं७5 8ल0सा शया | ठोठळीप)य१90् 0 य0पा8्फा खा 
11111.” ( के. विष्णुझ्ास्त्री यांचा खाजगी इंग्रजी पत्रव्यवहार, चित्रमयजगत्‌ से 
१९३२) ह्या खाजगी विदेशी भाषेत लिहिलेल्या वरील पत्रात के. चिपळूणकर 
यांच्या मनातील जोतीरावांच्या संबंधाच्या कल्पना स्पष्ट होतात; रानडे-फुळे 
यांच्यानंतर निबंधमालेत लोकहितवादींवर टोका आलो. तरी रावबहाद्दूर रानडे 
यांच्याइतकाही लोकहितवादी रावबहाद्दूर देशमूख गोपाळ ह्री यांच्या संबंधाने 
मालाकाराना तितकासा जिव्हाळा नव्हुता. लोकहितवादी यानी ब्राह्मणावर शस्त्रे 
चालविताना भिक्षुक व गृहस्थी ब्राह्मण असा स्पष्ट भेद केला नाहो. फुल्यानीही 
केला नाहो. उत्तर पेशवाईचा दर्प व अहंकार इंग्रजी राज्य आले तरी भिक्षुक व 
गृहस्थी ब्राह्मण या दोघातही त्या काळात शिल्लक होता कारण दोघेही शिदे- 
होळकर- गायकवाड- भोसले वगेरे शूराना व इतर सवं कुणबी आणि तमाम 
शेतकऱ्याचा शूद्रच समजत होते. शूद्र शब्दाचा अर्थ जोतीबानी “दास” असा केला 
आहे. (म. फुलेकृत असूड - उपोद्घात ). यात तुकाराम बोल्होबा सोरे 
यांच्यासारखे मराठे कवी व संतसाधु समावेशित होत होते. पण आता 
लोकहितवादी व फुले यांचा ससकाळ राहिला नाही. दोघांच्याही मध्ये वेयकितक 
थोर गुण प्रकर्षाने आढळतात. लोकहिताची कळकळ, समाजाची आत्मपरीक्षण- 
वृत्ती, व सर्वागीण सुधारणांचा विचार, आणि सावंजनिक कार्याविषयी उत्साह 


न. भा, ष्‌ 
अनुक्रमणिका डेन ७ र वी 
मराठीचा : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


14 क 
शू. ४ 
द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामडळ, वाड 

। 


६६ नवभारत 


दोघातही होता. कोण मोठा व कोण छोटा हे ठरविण्यासाठी हा खटाटोप नाही. 
परंतु तोलनिक व समन्वयक निर्विकार दृष्टीने म. फुले ब लोकहितवादी संबंधी 
साम्य व भेद जाणून पुष्कळ समतोल विवेक करिता येतो. मात्र असे करिताना 
* सक्षिकान्याय ' वापरण्याचीच फक्त गरज आहे, असे नव्हे. म. फुले-लोकहितवादी 
यांच्या जखना नेमक्या तेवढ्या हुडकून, त्याबर साशीसारखे रतून बसणे, अयोग्य 
होय. दोघानीही वरिष्ठ समजल्या जाणार्‍या वर्गाबद्दळ कडकपणे लिहिले, म्हणून 
दोघेही उपेक्षित राहिले. पण एवढ्यापुरत्तेच ' प्रातकारात्मक ' असे दोघांचेही 
विचार व कार्य नव्हते. विधायक विचार व रचनात्मक सावंजनिक कार्ये दोघातही 
विपुल आहेत. यापुढे तरी ह्या दोघांच्या ' करणस्वर्पी' ( 10031४0 ) 
चरित्रावर व विचारावर जास्तीत जास्त विचार व्हावा व हा पवित्रा एकात्मक 
दृष्टीस जास्ती प्रक होईल. सर्वच विविध समाजसुधारकांचा विचार आचार 
समाजसुधारणेच्या दृष्टीने उपयुवत झाला. 


के. श्री. प्रियोळकर ब लोकहितवादी 


लोकहितवादी व त्याप्रमाणेच प्रथस दादोबा पांडुरंग, राम बाळकृष्ण थाना 
के. श्री, प्रियोळकर यानीच जास्तीत जास्त उपलब्ध केले. ह्या संयुवत विषया- 
वर हे चिंतन चाळू असताना श्री. प्रियोळकर निवतंले. चार वर्षापूर्वी त्यांच्या 
मुंबईतील निवासस्थानी, ह्या विषयावर जास्ती प्रकाश पाडून घेण्याच्या इराद्याने 
झी त्यांची गांठ घेतली. त्यानी आनंदाने स्वागत व समाधात केले. म. फुले हे 
परमहंस सभेमध्ये होते, हा माझा फार वर्षांपुर्वीचा कपास- तक॑ श्री, प्रियोळकरा- 
नौही मान्य केला; राम बाळकृष्ण परमहंस सभेचे पहिळे ब शेवटचे अध्यक्ष 
याना म, फुले यानी त्यांचा छ, शिवाजीचा पोवाडा परम आदराने अपेण केला 
आहे. महात्मा फुले यानी राष्ट्रीय सभा, सावजनिक सभा, पुणेनगरपालिका सभा 
( म्युनिसिपालटी ) व प्राथंनासमाज-ब्राह्मसमाज या सभा केवळ वरिष्ठवर्गीय 
म्हणून नापसंत केल्या होत्या, पण “* परमहंस ! या गुप्त सभेवर त्यानी 
चुकून सुद्धा कोठेच विरोधी लिहिलेले आढळत नाही. या भेटीत श्री, 
भ्रियोळकर यानी एक मुद्दा सांगितला. तो असा कौ- “ इात्तपत्रे वाचून पुष्कळ 
नवशिक्षितांची सने हिद्धर्साविषयी वबिटली. 7 श्री. भ्रियोळकरांच्या या 
मुद्याला आधार म्हणून ख्थिस्ती झालेले श्री, बाबा पदमनजी यांचा अरुणो- 
दयातील आत्मचरित्रपर भाग आधारभूत ठरतो. पण '“इतपन्रे” हो हिंदधर्माच्या 
अंतर्गत सुधारणेसाठीच लिहिली गेली. परिणाम उलटा झाला असल्यास 
ते दुर्देव होय. श्री, प्रियोळकर यानी लोकहितवादीसंबंधी काहो हच आठवणी 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे हि. 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्पाठशाळामंडळ, वाई 


लोकहितवादी- फुले ६७ 


सांगितल्या. त्यावरून लोकहितवादींची उदारता, कार्यतत्परता व मोठमोठ्ञी 
संकट व विरह काळी मन समतोल ठेवण्याची वृत्ती हे गुण मला ज्ञात झाले. 
व लोकहितवादीसंबंधीचे माझे चिंतन वाढले. व मध्येच के. प्रियोळकर थांची 
आठवण अटळपणे झाली. के. श्री. प्रियोळकर यानीच राम बाळकृष्ण- दादोबा 
पांड्रंग म्हणजेच मूळ “परमहंस सभा? यासंबंधी प्राथनासमाजी विद्वान लेखकां- 
च्याही पेक्षा जास्ती निविकार व संशोधनपूर्ण अक्ली माहिती मराठी वाचकांना 
सादर केली आहे. समाजसुधारणेच्या इतिहासातील परमहंत सभेचे आघ व 
महत्वाचे स्थान यावरून जाणता येते. हे सर्व संशोधन खुह्द के. सर नारायण व 
प्राथनाससाजाचे इतिहातकार वेद्य यांच्याही पेक्षा तटस्थ व समतोल वाटते. 
प्रियोळकरांच्या आत्म्यास अभिवादन करून नवीन काही विधाने व माहिती प्रकट 
करीत आहे. म. फुले- लोकहितवादी हे दोघेही परमहंस (सत्यशोधक) होते. भात 
म. फुले प्राथनासमाजी कधोच नव्हते. तरी प्रा्थनासार्गी होते. 


काही नव-विधाने 


म, फुले परमहुंससभेत व परमहंस मंडळीत होते हे विधान श्री. धनंजय कोर 
थानीही मान्य केले; व त्यात भरहो घातली. (श्री. कौरकृत स. फुले पान ६६) 
रावसाहेब केशव शिवराम (जोली) भवाळकर (२७ मे. १८३१- २८ नोव्हेंबर 
१९०२) यांचे आत्मचरित्र सन १९६१ पर्यंत अभ्यासकांना उपलब्ध नव्हते. हे 
दादोबा पांड्रंग तखंडकर यांचे विद्यार्थी पुण्यास १८४८ ते १८६० पर्यंत सराठी 
शिक्षक होते. * ज्ञानप्रकाश'मध्ये सन १८५६ - ५७ मध्ये यानी संपादकीय 
जबाबदारी वाहिली, त्या अगोदर गोपाळ हरी हे एक संस्थापक व संपादक 
होते. म. फुल्यांच्या मुलींच्या व ज्ञूप्रा तिश्द्रांच्या शाळांचा काळ सन १८४८ ते 
१८५३ पर्यंतचा ठरतो. सन १८५७ मध्ये ज्ञानप्रकाश पत्रात के. श्रो. भवाळ- 
करांनी ' तात्या टोपे ' यांच्यावर लेख लिहिले, त्यामुळे इंग्रजसरकार 
नाराज झाले. के. श्री. भवाळकर हे फुल्यांचे जिवलग दोस्त. दोघेही 
सन १८२७ साली भर तारुण्यात होते. या बंडानंतर जोतोरावांचे य्‌रोपियन 
मित्र त्याना पाहिल्याबरोबर कपाळाला आठ्या घालू लागले, असे खुद्द जोती- 
रावातीच आत्मनिवेदनपर विधान त्यांच्या प्रश्ि्ध गुलामगिरी पुस्तकात केले 
आहे ( महात्मा फुले समग्र वाडमय ) जोतीरावांचा गुप्तपणे क्रांतिकारकांशी 
संबंध होता व जरी त्यानी इंग्रजसरकारच्या व ल्टिस्ती धर्माच्याही बाजने 
पुष्कळ लिहिले आहे. तरी पुढे ख्िस्तो प्रशंसेस लायक ठरले नाहीत '] 
पुस्तकातून ग्रथित केलेले विचार व प्रत्यक्ष व्यावहारिक वागणूक या संबंधीचा 


| अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाई 


६८ नवभारत 


सौरखेपणा असतोच असे नाही. “ फुले व फडके” ( क्रांतिकारक ) यांचा 
प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष बराच संबंध आला. लहुजी मांग या वस्तादाच्या तालमीतच दोघेही 
वास्त्रास्त्रविद्या गिकले; व या विद्या ( लष्करी ) “सी इंग्रजाला पालथे घालण्या- 
साठी शिकलो ” असे खुद्द जोतीरावानीच नमूद केले आहे. हा जो क्रांतिकारकांचा 
राष्ट्रीय पिंड प्रथम तरी जोतीबात होता, तो क्रांतिवादी स्वभाव लोकहितवादीत 
कधीच नव्हता. व जोतीरावात हा जो होता तोच सन १८५३ नंतर त्यांच्यात सर 
विल्यम जोन्त्‌ व प्रोफेसर विल्सन यांच्या हिडुधर्मावरील टीका वाचून बदलला ! 
व जोतीराव उत्तरोत्तर सत्यशोधक समाजाच्या स्थापनेकडे वळत चालले. भात 
त्यानी युरोपियन लोकाकडे त्यांचे जे पहिले जाणे- येणे होते ते उत्तरोत्तर सोडले. 
१८५७ साली बंडावाच्या उठावात पुष्कळ सिशनऱ्याना व युरोपिअनाना फार त्रास 
होऊ लागला. त्यामुळे पुणे येथील स्कॉटीश प्रोटेस्टंट सिज्ञननरी रेव्ह. भरे मिचेल 
निऊन मायदेशी गेले ! व जोतीरावांच्या जीवनाला स्वतंत्रपणे ब्राह्मणेतर सत्य- 
शोधकीो वळण लागले. व त्यानी ते का लागले याची कारणे देखील स्वतःच दिली 
आहेत ( महात्मा फुले समग्र वाडमय पानांक १४४ ते १४६) सुलोंच्या शाळाशी 
त्यानी संबंध का तोडला हेही स्वतःच निवेदिले आहे. जोतीरावावर राममोहन 
यांच्याप्रमाणेच प्रथम कुराणाचाही परिणाम झाला. अमेरिकन स्कॉच- युरोपिअन्स्‌ 
जोतीरावाकडे जात होते. त्यांच्या उपदेद्याचा त्यांचे स्वतःवर परिणाम झाला; 
असे खरेख्रे आत्मनिवेदनपर उद्गार खुद्द त्यांनीच वेळोवेळी प्रकट केले आहेत. 
( उदा० महात्मा फुले समग्र वाऊमय पृष्ठे २६४) 


पुण्यातील पहिल्या मुलींच्या शाळा 


जोतीरावांच्या हातून अद्वितीय महत्वाची कार्ये घडली थाचे कारण त्यांना 
चांगले साहाय्यक मित्र भेटले. मुलोंच्या झाळेचे नेतृत्व जरी फुले यांच्याकडे होते, 
तरी या शाळांच्या कमेटीवर के. कृष्णशास्त्री चिपळूणकर व पुढे वेळोवेळी निदे शि- 
लेले तत्कालीन पुण्यातील पुढारी मंडळी होतो. हा पुण्याच्या आधुनिक सावंजनिक 
आयुष्याचा प्रारंभ होता; व याची काही पहिली प्रेरणा दादोबा पांड्रंग यांच्या- 
कडून मिळाली. श्री. भवाळकर प्रथम सुंबईल शिक्षक होते व १८४९ नंतर 
दादोबांच्या इच्छेनुसार पुण्यास बदलून आले. या वेळो गोपाळराव हरि देशमूख, 
कुष्णाजी विष्णु लिमये, विष्णु मोरेडवर भिडे, बायूरावजी मांडे, सदाशिवराव 
गोवंडे, मोरो विठ्ठल वाळवेकर, विष्णु परशुराम रानडे इत्यादि इंग्रजी प्रथमच 
शिकलेली मंडळी पुण्यास प्रसिद्ध होती. क. अण्णासाहेब चिपळोणकर हे श्रौमान 
सावकार होते व इंग्रजीही शिकले होते. म. फुल्यांच्या ज्या मुलोंच्या स्वदेशी 


अनुक्रमणिका 
गक मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ू 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


लोकहितवादी- फुले ६९ 


पहिल्या शाळा पुण्यास निघाल्या, त्या भिड्यांच्या वाड्यांत व चिपळूणकरांच्या 
वाड्यात भरत अस्त. या शाळांच्या संबंधी त्या वेळच्या ज्ञानप्रकाशातील प्रति- 
वृत्ते उपलब्ध आहेत. या काळातही गोपाळ हरी हेच ज्ञातप्रकाशचे संपादक 
( के. भवाळकरांच्या पूर्वी ) होते. भवाळकरानी दादोबांच्या इच्छेप्रमाणे परम- 
हंस सभेचे कार्य पुण्यास चालू केले. दादोबा पांड्रंग वेदांती-परमहंस होते. 
व त्याना देशी व परदेश नव्या शिक्षणाचा लाभ झाला होता. दादोबा पांड- 
रंग वेशय-अन्नाह्मण-असून शिक्षणाधिकारी होते; विठ्ठान होते. म्हणून पुण्या- 
तोल वरि७ठ थरातील संडळो त्यांचा हेवा करीत. यावरून पुण्यातील तो 
पेशवाई अस्तानंतरची काळ कसा होता, याची कल्पना येते. दादोबा पांड्रंग 
यांची पुण्यास काहो दिवस शिक्षणाधिकारी म्हणून नेमणूक झालो. या. 
काळात दादोबा पांडुरंग पुण्यास चिपळोणकर यांच्या बंगल्यात राहिले होते.. 
पुण्यास आल्यावर काही प्रभू लोक आणि महत्वाचे गोपाळ हरी देशसूख,. 
सोन्याबापु मांडे, विष्णू मोरेश्‍वर भिडे, व परश्रामपंत तात्या गोडबोले वगेरेशी 
दादोबा पांडुरंग यांच्या गाठी-भेटी पडू लागल्या, याच वेळी ' प्रभाकर! 
पत्रात ( सन १८४८ ते ५० ) गोपाळरावांची शतपत्रे छापलो जात होती. 
गोपाळराव व दादोबा पांड्रंग यांचे परस्परात मेत्रीचे संवाद चालत असत. 
व वेचारिक देवघेव चाले. अर्थात परमहंस सभेचा दादोबाकृत जो ' धसघिवे- 
चन” हा सूळ प्रबंध आहे त्यातील विचार गोपाळरावाना दादोबानी ऐक- 
विले होते. शतपत्रातून या वादोबांच्या तात्विक विचारांचे प्रतिबिंब पाहाता 
येते. के. भवाळकर ( दादोबांचे शिष्य ) हे देखील गुरूची आज्ञा म्हणून परस- 
हंस सभेचा प्रचार पुण्यात करू लागले. प्रथस सुंबईस व नंतर पुण्यास “ परम- 
हंस सभा” सुरू करण्यात , विद्यावृद्धी व देशाची नष्टचर्या संपविणे असे 
दोन हेतू होते. “ जातिभेद मोडणे ” हाच एकमेव उद्देश नव्हता. ह्या 
उद्देशाच्या मागे राष्ट्रो्भती व राष्ट्रीय ऐक्य हेदेखील हेतू होते. 

येथे सिद्धांत असा बांधावयांचा आहे को-लोकहितवादी व जोतोराव 
फुले या दोघानाही परमहंस सभा व तिचे तत्त्वज्ञान परोक्ष व अपरोक्ष क्षात 
झाले होते. ब सर्वांच्या गाठो भेटो पडल्या होत्या. शिक्षणाधिकारी स्ह्ज्न 
काही महिने तरी दादोबा पांड्रंग पुण्यास राहिले होते; व पुण्याच्या सावे- 
जनिक कार्यकर्त्यात समरस झाले. हो सवं माहितो वाचकाना ' भवाळकरांचे 
आत्मवृत्ता' ची शेवटची काहो पाने वाचली तरी मुळातून ज्ञात होऊ शकते. 
भुंबईनंतर पुण्यासदेखील “ परभहंस सभा ” होती या संबंधीचे उल्लेख 
५ ब्रिमूति दर्शल ” या सदाशिवराव गोवंडे यांच्या चरित्रातही मिळक्ततत. 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, बाई 


७० नवभारत 


नेटिव्ह जनरल लायत्नरी व ज्ञानप्रकाश पत्र याली देखील प्रथसतः पुण्याच्या 
अव्वल इंग्रजीतील सार्वजनिक जीवनात चांगली चालना दिली. 

दादोबा पांड्रंग यानी जोतीबांच्या शाळेची ता. १६|११॥१८५१ रोजी 
परीक्षा घेतलो होती व शाळेच्या कामाबद्दल चांगला रिपोटं केला. [ श्री 
धनंजय कीरकुत महात्मा फुले पान ३७ |] 

ख्तिस्ती मतांची नक्कल करण्याचा आरोप ह्या पहिल्या सुधारकांवर 
केळा गेला व जातोहो, तथापि दादोबा पांड्रंग हे वेदशास्त्राभ्यासी व वेदान्त 
जाणणारे होते; व संस्कृत ग्रंथातून त्याचा “ परमहुंससत ” हे प्राप्त झाले. हा 
दुसरा भाग व दुसरी बाजू विरोधक परंपरावाद्यानी दृष्टीआड केली होती व केलो 
जाते. हे सोठे दुदेव होय ! ज्ञानाच्या व धर्सांच्या अभ्यासाच्या बाबतीत दादोबा 
पांडूरंग परावलंबी नव्हते. परमहंस दृष्टी व वृत्ती त्यांना प्राप्त झाली. परमहुंस- 
वृत्ती, परमहुंसन्याय व तत्व फार सनातन आहे. हंसक्षीर न्याय हाच सत्यशोध- 
नाचा एकमेव मार्ग होता व आहे. 


सन १८१८ ते १८८५ साली राष्ट्रोयसभा स्थापन होईपर्यत, आधुनिक 
भारताच्या इतिहासात विद्यावृद्धी, जातिभेदखंडण, विधवाविवाह, स्त्रीपुरषसमा- 
नता, व अस्पृश्यता निवारण या क्षेत्रात व इतरही ह्या राष्ट्राच्या नव्या सार्वजनिक 
विनिध जीवनात समाज व राष्ट्र यांच्या प्रबोधनार्थ जे प्रयत्न झाले ते सव 
करण्याचे माध्यम, ब्राह्मोसमाज, प्रार्थनासमाज- परपहुंससभा- व आर्यसमाज हेच 
होते; व आपल्या महाराष्ट्राच्या इतिहासात सन १८४० साली निघालेली परमहंस 
सभा व तिचे धर्मविवेचनकतं व्याकरणकार दादोबा पांड्रंग यांचे इ तिहासकाळ- 
क्रमानुसार ज्यष्ठत्व व थष्ठत्व नाकारता येत नाहो. न. फुले व लोकहितवादी या 
दोहोंचाही संबंध परभहुंस- सभा व तिच्यातील आद्य दादोबा पांडरंग- भवाळकर 
आदिकरून प्रमुख कार्यकर्त्या मंडळींशी आला. परमहंससभेला परमहंस मंडळी 
देखील म्हणत असत. पुण्यास श्रोमान केशवचंद्र सेने ता. २८ मार्च २८६४ रोजी 
व्यास्यानास आले होते. त्यावेळी पुण्यातील परमहंस सभेतील मंडळीनी श्रीमान 
केशबचंत्र सेन थाना खाना दिला व परमहंस मंडळीची मते वगेरे यांची साद्यंत 
माहिती दिली. नंतर पुण्यास केशवचंद्र सेन यांचे पट्टशिष्य प्रतापचंद्र मजमदार 
व्याख्याने देऊन परत गेले. पुणे-मुंबई येथोल प्राथेनाससाजांच्या निमितीला केशव- 
चंद्रांचा दोरा व त्यांची प्रभावी वक्‍्तत्वे कारणीभत जाली म्हणून केशवचंद्र सेन हे 
मंबई प्राथंनाससाजाचे प्रेरक संस्थापक ठरतात; मंबईची परमहुंससभा पाया ठरते 
म. फुले लोकहितवादी पुणे येथे झालेल्या केशवचंद्रांच्या व्याख्यानास उपस्थित 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे न 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


लोकहितवादी- फुले ७९ 


होते किंवा नव्हते या संबंधीचा पुरावा भेटत नाही. पण या दोघांच्याही कानावर 
ह्या घटना जाणे शक्‍य होते. सुबोधपत्रिकेच्या मागील पहिल्या पाच सहा वर्षांच्या 
फाइली पाहताना पुणे-प्राथनासमाज व लोकहितवादी यांचा वारंवार फार दृढ 
संबंध आढळतो. लोकहितवादीनी प्रार्थनासमाजाचे वेचारिक नेतृत्वही केले. 
स. फुले यांच्या मनाच्या ठायी सत्यशोधक समाज काढावा असे वादळीविचार 
प्रत्यक्ष प्रार्थनासमसाज निघण्यापुर्वी दहाबारा वर्षे घोळत होते आणि प्रा्थना- 
सभसाजानंतर पांच सहा वर्षे झाल्यावर जोतीबानी वेगळा सत्यशोधकसमाज 
संस्थापिला. न्नाह्मोसमाजाचे प्रस्यात बंगाली इतिहासकार पंडित शिवनाथ शास्त्री 
एम्‌. ए. यानी सत्यसमाजाची संस्थापना हा परोक्ष व अपरोक्ष प्रार्थनासमाजाचा 
परिणाम होय असे सदर इतिहासाच्या पहिल्या खंडात म्हटले आहे ( पृष्टांक 
४४९ ) प्राथना समाजाचे प्रारंभीचे अनेक कर्ते सुधारक सभासद ज्योति- 
बांच्याही समाजाचे देखील सभासद होते. सुंबई प्रार्थना समाजाचे मुखपत्र 
“ सुबोधपत्रिका ? नामक साप्ताहिकाने आद्य सत्यशोधक सभाजाच्या भांची 
व कामगिरीची वृत्ते सवं प्रसिद्ध केली; आणि सुबोध पत्रिकेने ( प्राथेना- 
ससाजाचे सुखपत्र ) ' सत्यशोधक समाज व प्रारथनासमाज यांच्यात तत्त्वतः 
मुळीच फरक नाही? अते २२-१२-१८७८ च्या अंकात स्पष्ट स्ह॒व्ले होते. 
पण पुढे महाराष्ट्रातील सामाजिक-वादामुळे व अंतरामुळे ह्या सारखेपणाचा 
विसर पडला ! पण लोकहितवादी यांच्यात मात्र प्रत्यक्ष समभाव फार सोठा 
होता. त्यांची सक्रिय दृष्टी मागासलेल्या वर्गापर्यंत खाली जाऊन भिडली 
होती. 


- अपूण 


अनुक्रमणिका स्बव्ि 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


ह 

ी जर 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे द 0) १2 ति 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


डॉ. दे. खं. खरवंडीकर 


पढमंजरीकार हरदत्तामिश्र 


१, पाणिनीय संप्रदायात पदमंञरीचे स्थान 


वेदोत्तर काळामध्ये ज्या सहा वेदांगांचा विकास झाला त्यात व्याकरण हे 
वेदांग प्रमुख मानले जाते.' व्याकरण संप्रदायाच्या इतिहासाची बीजे जरी 
वाड़मयात शोधता येत असली तरी पाणिनीच्या अगोदरच्या व्याकरणकारांची 
केवळ लावे ग्रिल्लक उरलेली आहेत. व्याकरणज्ञास्त्राच्या इतिहासात पाणिनीच्या 
अष्टाध्यायीने एक स्वतंत्र स्थान निर्माण केले आहे. अष्टाध्यापीचे विवेचन 
करणारे कात्यायनकृत वातिक व पतंजलीचे हे ग्रंथ अष्टाध्यायीच्या अभ्यासाला 
अत्यंत उपयुक्त आहेत. पाणिनी, कात्यायन व पतंजली यांच्या कृतींना उद्देशून 
* त्रिमुनि व्याकरणम्‌ ' असा वाकप्रचार व्याकरणकुलात रूढ झाला आहे. 
पाणिनीच्या अष्टाध्यायीचे सुबोध व सोदाहरण विवेचन करणारा काशिकावृत्ती 
नावाचा ग्रंथ जयादित्य व वामन या व्याकरणकारांनी इ. स. च्या ७ व्या 
हतकात लिहिला, काशिकावृत्तीवर सुमारे आठ टीका लिहिल्या गेल्या होत्या 
अक्षी माहिती पं. युधिष्ठिर मौमांसकानी दिली आहे. यापैकी दोन प्रसिद्ध 
टोका म्हणजे जिनेंद्रवुद्धीची * काज्षिकाविवरणपंजिका ? अथवा ' न्यास ? हो 
टोका आणि हरदत्ताची पदमंजरी ही पांडित्यपुर्ण टोका होय. प्रस्तुत लेखात 
ह्रदत्त व त्याची पदमंजरी या दोहोंचा सविस्तर परिचय देण्याचे योजले आहे. 
२. ह्रदत्त एक की अनेक? 

आपल्या इतिहासात एकाच नावाच्या अनेक व्यक्‍ती होऊन गेल्याचे 
आढळते. हरदत्त हे नाव धारण करणाऱ्या कमीत कमी ८ ॥९ व्यक्‍ती इतिहासाला 


१. षट्सु चाडगेषु व्याकरणं प्रधानम्‌, पदपदार्थज्ञानस्य तदायत्तत्वात्‌ । 
(प. मं., १.७) 
२. काशिकेच्या काळाविषयी पहा : ' संस्कृत व्याकरणश्ञास्त्र का इतिहास ', 
( पृ. ४२२ ); व्याकरणमहाभाष्य, प्रस्तावना खंड ( पृ. ३८६ ). 
३. या दोन्हो टोकांसह काशिकेची संहिता नुकतीच पं. हवारिकादास शास्त्री 
व पं, कालिकाप्रसाद शुक्ल थांनी काशीहून प्रसिद्ध केली आहे. 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


पदमंजरीकार हरदत्तमिश्र ७३. 


ठाऊक आहेत. भात्र या. सर्वांपेकी धमंक्ञास्त्रावरील टोकाग्रंथ लिहिणारा 
हरदत्त व पदमंजरीकार हरदत्त हो एकच व्यक्ती होती असे सबळ पुराव्याच्या 
आधारे सिद्ध करता येते. परंतु डॉ. ब्यूलर, विटरनिट्झ, म. म. पां. वा. काणे 
यांच्यासारख्या विद्वानांनी या दोन्हो हरदत्तांच्या एकतेविषयी संशय व्यक्‍त 
केला आहे. नौलकंठ शास्त्री यांच्यासारखे इतिहासकार तर हे दोन्हो हरदत्त 
पुर्णयणे वेगळे असल्याचे प्रतिपादन करतात. पं. युधिष्ठिर सीमांसक, 
म. म. त. गणपतिज्शास्त्री इत्यादींनी मात्र हे दोन्ही हरदत्त एकच असल्याचा 
निर्वाळा दिला आहे. तथापि त्या दोघांचे एकत्व सिद्ध करण्यास त्यानी पुरेसा 
पुरावा दिलेला नाहो. 

धर्सज्ञास्त्रावरील ज्या विविध टीका हरदत्ताच्या नावावर मोडतात, 
तो हरदत्त एकच असल्याचे, सुदेवाने सर्वाचेच मत आहे. या सव टोकांच्या 
बाबतीत काही समान विशेष प्रत्ययाला येतात. ते असे :- 

(अ) या सवं टोकांच्या आरंभी ' नमो रुद्राय? किंवा ' प्रणिपत्य 
महादेवम्‌ ' अश्ा प्रतीकाचे संगलाचरण आले आहे. 

(आ ) आपस्तंब धसंसूत्रावरील टोकेत हरदत्ताने स्वतःच्या गृह्य- 
सूत्रावरील टीकेचा उल्लेख केला आहे. ' वयं तु न तर्थेति गृह्य एवावोचाम 
( पृ. ९३, म्हेसूर आवृत्ती ); * एतद्‌ गृह्यो व्याख्यातम्‌ ' ( पृ. २५२), 

(इ) या स्व टीकांची लेखनपद्धती व होली एककतूंक वाटते. त्या 
सर्वात व्याकरणग्रंथातील अवतरणे व पाणिनीय सूत्रे मोठ्या प्रमाणात उद्धृत 
केली आहेत. 

(उ) या सर्व टीकातून हरदत्ताने निरनिराळ्या पाठभेंदांच्या युक्‍ता- 
युक्‍ततेची चर्चा केली आहे. 

अह्षा तर्‍हेने धसंज्षास्त्रावरील टोकांचा लेखक असणारा हरदत्त हो 
एकच व्यक्‍ती होती. आता हा हरदत्त व पदमंजरीकार हरदत्त हे दोन्ही 
एकच होते या संबंधीची प्रमाणे पुढे दिली आहेत: 

(अ ) हेततनिर्णयकार श्ंकरभट्टासारखे प्राचीन ग्रंथकार हे दोन्ही हरदत्त 


एकच होते असे मानतात. | | 
आ ) धर्मशास्त्रावरील टौकांमधून आणि पदमंजरोमध्ये अनेक ठिकाणी 


दक्षिणभारत व तेथील रीतिरिवाज, चोलदेश, कावेरीनदी याबद्दलचे उल्लेख 
आलेले असन अनेक ब्रविडभाषेतील शब्दही आढळतात. 


_____0___---एपा | 
१. पाड 09 ० 1)181114865079, खंड १, पू. २५१ 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


७्४ नवभारत 


धर्मशास्त्रीय टीकांतील उल्लेख- 

( १) गोतमधपंसूत्रात ( १५.१८) त्याने ' वली! हा द्रविड 
भाषेतील झाब्द सांगितला असून “ उत्तापे ', * सरलो अज्ञी त्या भाषेतील 
वृक्षांची नावे सांगितली आहेत. (२) गोतमधसंसूत्र व आपस्तंब धर्मसूत्र 
यावरील टोकांतून त्याने चोल देशाचा व तेथील रूढोंचा अनेक वेळा उल्लेख 
केला आहे. (३ ) आपस्तंब गृह्य सूत्र ( ६.१४.६ ) व आइवलायन गृह्य 
सूत्र (१.१२.८) या ठिकाणी त्याने कावेरी नदीचा मोठ्या भक्तिभावाने 
निदेश केला आहे. 


अशा प्रकारे ह्रदतत हा दक्षिण भारतीय असून चोलवेश व कावेरी 
नदी यांच्याशी त्याचा निःसंशय संबंध असल्याचे दिसते. मित्रसिश्राने आपल्या 
वीरमित्रोद्यात हरवत्ताला दाक्षिणात्य निबंधकार असे म्हटले आहे.' हाच 
निष्कर्ष पदमंजरीतूनही काढता येतो. 
पदमंजरीतील उल्लेख 

१) पदसंजरीच्या संगलाचरणपर प्रास्ताविक भागात हरदत्त स्वतःचा 
उल्लेख दक्षिणभारतीय असा करतो.' २ ) या ग्रंथातही ' कूचिसंची ? 
(प.सं.१.१०) व 'नोवि? (प. मं., ४. ६७३ ) हे द्रविड भाषेतील शब्द 
हरदत्ताने वापरले आहेत. ३) पा. सु. १. १. ५७ वरील टोकेत उदाहरण 
देताना चोल देशाचा ह्रदत्ताने आवजूंन उल्लेख केला आहे. (प. मं., १.२०२) 


इ) धर्मज्ञास्त्रावरील टीका लिहिताना ह्रदत्ताने व्याकरणाच्या नियमांचे 
कटाक्षाने पालन केले आहे. विशेषतः कल्पसूत्रकारांची अपाणिलीय ख्पे त्याने 
ठिकठिकाणी दाखविली आहेत. साधारणतः पाठभेद असतील तेथे व्याकरणा- 
नुसार असलेले पाठ तो स्वीकारतो. पाणिनीच्या सुत्रांबरोबरच वातिके व 
महाभाष्यातील वावयेही त्याने उद्धृत केलो आहेत. 

उलट पदमंजरीमध्ये अनेक वेळा कल्पसुत्रातील उतारे आले आहेत. 
कल्पसुत्रकारांचे विशेषही त्याने अनेक ठिकाणी स्पष्ट केले आहेत. 

उ). धससंक्षास्त्रावरील टोकांच्या व पदसंजरीच्या आरंभी हरदत्ताने 
शिवाला वंदन केले आहे. हरदत्त या नावावरून, तसेच त्याच्या घराण्यातील 
अत्य नावावरूनही शिवपूजा या घराण्यात प्रचलित असल्याचे दिसते. 


१. जाडा ल 1)081॥7186519,, खंड १, पृ. ७०५. 
२, यक््चिराय ह्रदत्तसंज्ञया विश्रुतो दशसु दिक्षु दक्षिण: । (पं. सं., १.३ र 


| अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


4 5 6 
द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाइड 


यपदमंजरीकार हरदत्तसिश्र ७५ 


ए) पदमंजरी व धर्सश्ास्त्रावरील टोका यात पुष्कळ समान उतारे 
आले आहेत. खाली काही उदाहरणे दिली आहेत : 

(१) आपस्तंब धमंतूत्र ( २.७ १७.४) वरोल टौोकेत 'सृष्ट' या 
शब्दाचा “ उत्साहवान्‌ ' असा अर्थ करून या शब्दाचा असाच उपयोग गोतम 
धर्मसुत्र (३.४.११) या ठिकाणी केल्याचे हरदत्ताने नमूद केले आहे. येथेच 
त्याने १.३.२८ हे पाणिनीय सूत्र उद्धृत करून त्यातील ' सर्ग या शब्दाचा 
* उत्साहू ' असा अर्थ होतो असे म्हटले आहे. 

गोतभ धर्मसूत्र (३.४.११) वरील टीकेत हरदत्ताने सर्ग या शब्दाचा 
* उत्साह ' अथवा “ निश्‍चय ' असा अर्थ दिला आहे. 

आता पदसंजरोमद्ये १.३.३८ या पाणिनीय सूत्रावरील टीकेत ' सर्ग ? 
या झाब्दाचा त्याने ' उत्साह ' असा अर्थ केलेला आहे ब या संदर्भात वर 
निर्देशिकेले ३. ४. ११ हे गोतमधर्मसुत्र उद्धृत केले आहे. या सर्वे ग्रंथांचा 
लेखक एकच असल्याने हो एकवाक्यता आढळते. 

(२ ) वेदांगांची व विशेषतः व्याकरणाची प्रशंसा करणारा परिच्छेद 
आपस्तंबधर्भसुत्र ( ३.३.७.११ ) वरील टीकेत व पदमंजरी (१.६,७) या 
ठिकाणी अक्षरशः समान आहे. 

(३) आपस्तंब धर्मसूत्र ( १.२.५.१८ ), गोतमधर्ससूत्र ( १.६.५) 
यावरीळ टीका व पा. सू. ३.२.८३ वरील पदमंजरी टीका यामध्ये विेष- 
नामातील अंत्य स्वराच्या प्लुतीसंबंधीचा परिच्छेद हा जवळ जवळ सारखाच 
आहे. 

वरील सर्व विवेचनावरून धसंशास्त्रावरील टीका लिहिणारा हरवत्त 
व पदसंजरीकार हरदत्त हो एकच व्यक्‍ती होती हे सिद्ध होते. एवढेच नव्हे 
तर लेखनशेली, विवेचनपद्धती व निरनिराळे पाठभेद विचारात घेण्याची लकब 
या समान वेशिष्ट्यांमुळे वरील निष्कर्षाला पुष्टीच मिळते, 

२. हरदत्त : व्यक्तिपरिचय- 

हरदत्ताने फक्‍त पदमंजरीच्या प्रारंभी सहा इलोकामध्ये स्वतःसंबंधी 
त्रोटक माहिती दिली आहे. या इलोकांचा सारांश पुढीलप्रमाणे सांगता 
येईल:- 


(१) शिव व पावती यांना वंदन. 
(२ ) गणपतीला वंदन. 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


७६ नवभारत 


(२ ) वंज्यावळ'- 
* पद्मकुमार  ( पिता ) : श्री ( माता ) 
* [ पाठभेद - रुढरकुमार, पद्मकुमारायं ] 


* अग्निकुमार ( ज्येष्ठ बंधू ) | हरदत्त 
२ ( पाठभेद - अग्निकुमारायं ) ( किवा हरवत्तमिश्र ) 
याच इलोकात हरदत्ताने आपल्या अपराजित नावाच्या आचार्यांनाही 
वंदन केले आहे. 
(४) हरदत्त या विख्यात दक्षिणी पंडिताने पदमंजरी हा ग्रंथ लिहिला 
आहे. 
(५ ) पदमंजरीचे नि:पक्षपातीपणे पठन करण्याविषयी गुणग्राही वाच- 
कांना विनंती. 


(६ ) काशिकेवर इतर व्याख्या असतानाही पदमंजरी वाचकांना आवडेल 
याविषयी हरदत्ताला वाटणारा आत्मविदवास. 


वरील माहितीवरून व हरदत्ताच्या इतर टोकांतून मिळणाऱ्या 
माहितीवरून ह्रवत्त हा दक्षिणभारतातील चोल देज्ञात कावेरी नदीच्या 
तौरावर रहात होता असे दिसते. पं. युधिष्ठिर समोसांसकांनी आपल्या 
* संस्कृत व्याकरणज्ञास्त्र का इतिहास? या पुस्तकाच्या डुसऱ्या आवृत्तीत 
एक मत उद्धृत केले असुन ( पृ. ५८४) त्यानुसार हरदत्त हा मुळात 
* कूचिमंचो! या आंध्रप्रदेशातील गावचा राहणारा होता; व॒आपल्या 
आयुष्याच्या उत्तरार्धात त्याने चोल देशात स्थलांतर केले. हरदत्ताच्या 
वंश्याबळीतील पद्मकुमाराय व अग्निकूमाराये या पाठांवरून श्रीशचंद्र चक्रवर्ती 
यांनी असे अनुमान केले आहे कौ हरवत हा मद्रासी अय्डर असला पाहिजे.* 


ह्रदत्ताच्या घराण्यात श्रिवपुजा परंपरेने चाळू होती याबद्दलचा उल्लेख यापुर्वीच 
केला आहे. 


१. या विषयीचा इलोक असा: 
तातं पद्मकुमाराख्य प्रणम्यास्बां श्रियं तथा । 
ज्येष्ठ चाग्निकुमाराख्यमाचार्यमपराजितम्‌ ॥ 
२. काशिका, प्रस्तावना पृ. ८. 


अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्रचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे क 
भ्क् संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


पद्मजरीकार हरदत्तसिश्र ७७ 


स्वतःविषयी हरहत्ताने फारशी माहिती दिलेली नसलो तरो चोल 
देशातील रोतिरिवाज, रूढ आचार थाविषयी पुण्कळ साहिती त्याने सांगितली 
आहे. उदाहरणार्थ गोतमधमंसुत्र ( २.२.२० ) वरील टोकेत तो म्हृणतो- 
“सूर्य सेषराशीला असताना चोल देशातील सुली नाना रंगांच्या रांगोळ्यांनी 
जसिनीवर सुर्य व त्यांच्या सहचारी देवतांच्या आकृत्या काढून सकाळसंध्या- 
काळ त्यांची पुजा करतात; मार्गशीर्ष पौणिसेला गावात हिंडून जे काही 
सिळेल त्याचा देवाला नेवेच ढाखवितात. सूर्य ककराशीला असताना व चंद्र 
पुर्वाफल्गुनी नक्षत्रात असताना मुली पार्वतीची पूजा करून यथाशवती देवापुढे 
अंकुरलेले मूग व सोठ ठेवतात. सूर्य सोन राशीला असताना व चंत्र 
उत्तराफल्गुनी नक्षत्रात असताला गृहस्थाश्रमी लोक लक्ष्मीची पूजा करतात. ' 


४. ह्रदत्ताची ग्रंथसंपत्ती 
व्याकरण व धभंशास्त्र या. उभयविध क्षेत्रात हरदत्ताने अलोकिक 
कामगिरी करून ठेवली आहे. हरदत्ताचे पुढील टीकाग्रंथ उपलब्ध आहेत :-< 
(१) पदसंजरी- काशिकावत्तोवरील विस्तृत व विद्दत्तापूर्ण टोका, 
(२) उज्ज्वला- आपस्तंबधर्मतूत्रावरील टीका, 
(३) अनाकुला- आपस्तंब गृह्मसूत्रावरील टोका. 
(४) आपलत्तंब मंत्र-पाठ-व्यास्या. 
(५) मिताक्षरा- गौतमधमंसूत्रावरील टीका. 
(६) अनाविला- आइवलायन गृह्यसूत्रावरील टोका. 
(७ ) आइवलायन गृह्यमंत्रव्याख्या, 
या खेरीज हरदत्ताने आणखी काही ग्रंथ लिहिले असावेत. आपण 
* महापदमंजरी ! नावाचा ग्रंथ लिहिला असून त्यात महाभाष्य व वात्तिक 
यांच्यातील विरोध दाखविला आहे, असा त्याने पदमंजरीतच उल्लेख केला 
आहे. “ परिभाषाप्रकरण ' नावाचा भणखी एक ग्रंथ रचला असल्याचेही 
त्याने पदभंजरीत नमूद करून ठेवले आहे. हे दोन्हो ग्रंथ आज उपलब्ध नाहोत, 
१. आपस्तंब धर्मसुत्र (२.११.२९.१५ ) यात थापेको काही भाहिती 
आलो आहे. 
२. भाष्यवातिकविरोधस्तु महापदमज्जर्यामस्माभिः प्रपज्चितः । 
(प. सं., १.१२३ ). 


३. एतच्चास्माभिः परिभाषाप्रकरणाख्ये ग्रस्ये उपपादितम्‌ । 
( प. मं., ४.४९२ ) . 


अनुक्रमणिका म न् 
ग मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


“ 5 6 
द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


छट नबभारत 


५. हरदत्ताचा कालनिर्णय 


इतर प्राचीन ग्रंथकारांप्रमाणेच हरदत्ताचा कालनिर्णय करणे अवघड 
आहे. येथे हरद्त्ताचा उल्लेख करणाऱ्या काही ग्रंथकारांचा विचार करणे 
युक्‍त ठरेल. सायणाचार्यांनी लिहिलेल्या माधवीय धातुवत्तीत हरदत्त ब त्याची 
पदमंजरी यांचा अनेक वेळा निर्देश केलेला आहे. या धातुवृत्तीचा "काळ १४वे 


शतक असा साधारणतः मानला जातो.' म्हणजे या अगोदर हरदतताचा काळ. 


शोधावा लागेल, 

चांडूपंडित नावाच्या टोकाकाराने नेषधीयचरितावर रोका लिहिलो 
असून तिचा रचनाकाळ संबत्‌ १३५२ (>> इ. स. १२९७ ) असल्याचे 
त्याने स्वतःच नसूद करून ठेवले आहे.' चांडू पंडिताने अकराव्या सर्गातील 
११७ व्या इलोकावर टीका लिहिताना पदमंजरीचा उल्लेख केला आहे. 
यावरून ह्रदत्त हा १२ व्या शतकाच्या अगोदर होऊन गेला असला पाहिजे 
हे निग्चित. इतकेच नव्हे तर पदमंजरीतील अवतरणे उद्धत करण्याएवढया 
योग्यतेला हरदत्त १३ व्या कतकातच येऊन पोहोचला होता हे सिद्ध होते. 

दुसरा एक खात्रीलायक पुरावा असा कौ धर्मकोर्तोने रूपावतार या 
आपल्या ग्रंथात ह्रदत्ताचे मत उद्धृत केले आहे. ( रूपावतार, पृ. १५७), 
हे मत पदमंजरी १.२६४ या ठिकाणी आढळते. नीलकंठकास्त्री या इतिहास- 
कारांनी एका शिलालेखाच्या आधारे रूपावताराचा काळ १? वे शतक 
असा निश्चित केला आहे. भंत्रेयरक्षित नावाचा व्याकरणकार धरमकोतांचा 
उल्लेख आपल्या तंत्रप्रदीप व अन्य व्याकरणग्रंथात करतो. पुरुषोत्तमदेव या 
व्याकरणकाराने मंत्रेयरक्षिताचा उल्लेख केला आहे. धर्मकोर्तो, मेत्रेयरक्षित 
आणि पुरुषोत्तमदेव या तिन्ही व्याकरणकारांचा हरणदेवाने आपल्या दुर्घट- 
वृत्तीत उल्लेख केला आहे. स्वतः शरणदेवानेच आपल्या ग्रंथाचा काळ शक 


१. पहा: 1)10001॥वा'ा जी इहयाडात छा'छ्याणाीचा', प. २८४. 
प. कृ. गोडे यांचा लेख, डॉपताल5 11 000001 पकवा 
पाडा, पू. २७३. 

२. हॅडिकि यांचो नेषधीयचरिताची प्रस्तावना. पृ. १८ पहा. 

३. येथील उतारा प. सं.; २.१५१ वर आढळतो. 

४. “8. बैठ ठा राठ ]पुवएबॉद्याच १, गठ्यानाच 1 ळी 
0.81 1१08868170, (॥18ताच5 ), खंड ३ रा, भाग र रा 
पृष्ठे २७७-२८०., 1 


अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामडळ, बाई 


पदमंजरीकार हरदत्तमिश्र ७९ 


१०९५ (>: ११७२) असा दिला आहे.' या सर्वे ग्रंथकारामध्ये थोडे थोडे 
म्हणजे सुमारे २५ वर्षाचे अंतर मानल्यास ह्रदत्ताचा काळ इ. स. १०७२च्या 
आसपास येईल.' अर्थात हे पंचवीस वर्षाचे अंतर केवळ अनुमानाने दिलेले 
असून यापेकी काहो व्याकरणकार समकालीन देखील असण्याची शक्‍यता 
नाकारता येणार नाही. 


काण्यांच्या मते हरदत्त हाड. स. ११०० च्या सुमारास होऊन गेला 
असावा,' हरदत्ताने आपल्तंब गह्मसूत्रावरोल टोकेत देवस्वाभीचा अप्रत्यक्षपणे 
उल्लेख केला असून काण्यांच्या मतानुसार देवस्वामीचा काळ इ. स. १००० 
१०५० यांच्या दरम्यान येतो. पतीच्या मिळकतीवरील विधवेच्या बारसाहक्‍्काचे 
बाबतीत हरदतताची मते जूनी असुन बिज्ञालेशवरानंतर ( इ. स. १०७०- 
११०० ) अश्ली मते फारझ्ली कोणी भांडलो नसल्याचे काण्यांनी दाखविले 
आहे. यावरूनही वर निढिचित केलेल्या काळास पुष्टी मिळते. 


हरदत्ताने आपल्या पुर्वीच्या ग्रंथकारांचा नामोल्लेख फारसा केलेला 
नाहो. तथापि पा. सू. ४.१.२२ वरो टोकेत मात्र आपल्यापुर्वा होऊन 
गेलेल्या न्यासकार जिनेंद्रबुद्धीचा त्याने स्पष्ट उल्लेख केला आहे. भहाभाष्या- 
वरील प्रदीप हो टौका लिहिणाऱ्या केयट या व्याकरणकाराने जिनेंद्रबुद्धीचा 
अप्रत्यक्षपणे अनेक ठिकाणी उल्लेख केला आहे. आता केयट हा हरदत्ताचा 
पूर्ववर्तो होता असे दाखविता येते." केयटाच्य़ा काळावर काही प्रका टाकता 
आल्यास त्याचा हरदत्ताच्या कालनिणंयास उपयोग होईल. 


१. गणपतिक्यास्त्री संपादित इुघंटवृत्ती, पू. १ 

२. पं. युधिष्ठिर सीमांसक यांनी जवळ जवळ हाच काल निचित केला 

आहे. त्यांच्यामते इ. स. १०५८ हा हरदत्ताचा काल आहे. पहा : संस्कृत 

व्याकरणक्यास्त्र का इतिहास, ( पू. ४७३ ). 

पाह(ण'४ए ० 1)1011711898981'9, खंड, १, पृष्ठे २५०-३५१. 

४. कैयटाचे अथवा त्याच्या प्रदीप टीकेचे प्रत्यक्ष नाव हरदत्ताने दिले नाही. 
परंतु प्रदीप टीकेतील अनेक उतारे जसेच्या तसे किंवा ववचित्‌ काही 
हाब्दांच्या फरकाने हरदत्ताने पदसंजरीत उद्धृत केले आहेत. दुसरे एक 
प्रयाण असे की, पा. सू. ७.१.६८, ७.२.२३, ७४.४७, ८.१.६९ 
आणि ८.२.१ यावरील प्रदीपटीक्षेत जो गद्य मजकूर आला आहे त्याचे 
इलोकबद्ध रूपांतर पदमंजरीत याच सूत्रांबाली आढळते. अशज्ीच पद्य 


अनुक्रमणिका सद न 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्पाठशाळामंडळ, वाई 


ल्प 


८० नवभारत 


काव्यप्रकाशावरील भीमसेन नावाच्या टोकाकाराच्या मते केयट हा 
मम्सट व उवट यांचा भाऊ होता. प्रा. गजेंद्रगडकर यांनी या आस्यायिकेत 
तथ्य असल्याचे दाखवून सम्मटाचा काळ इ. स. १०५० च्या सुमारास 
निठरचित केला आहे. यास अनुसरून केयटाचाही काळ जवळ जवळ तोच म्हणजे 
११ व्या शतकाचा पुर्वार्धि जसा समजता येईल. पं. युधिष्ठिर मोमांसकांनीही 
केयटाचा काळ इ. स. १०३३ असा दिला आहे. प्रा. का. वा. अभ्यंकरांचे 
मतेही केबटाचा काळ इ. स. चे ११ वे क्रतक असा आहे. या सर्व गोष्टीवरून 
हरदत्ताचा काळ केयटानंतर म्हणजे ११ व्या शतकाचा उत्तराधं हा होय 
असे म्हणण्यास हरकत नाही. 
६. हरदत्ताची पद्मंजरी 

काल्षिकेवरील सुमारे आठ टौकांपैकी जिनेंत्रवुडीची न्यास ही टीका आणि 
हरदत्ताची पदमंजरी हो टीका या दोन विशेष प्रलिद्ध आहेत. यापैकी पदभंजरी 
'हो टीका अत्यंत पांडित्यपुर्ण अतून विद्वानांच्या आादराला पात्र झालेली आहे. या 
टीकेत काशिकावृत्तीचा केवळ अर्थ दिलेला नसूल व्याकरणातील अनेक प्रश्‍नांवर 
भाष्यपद्धतीने विवेचन केलेले आहे. स्वतः ह्रदत्ताने म्हटल्याप्रभाणे » व्याकरणखू्पी 
आसवृक्षावरील पदमंजरी म्हणजे जणू मोहोर आहे. अर्थात्‌ या विधानात 
बरेच तथ्य आहे पदमंजरीच्या रचनेमध्ये हरदत्ताने महाभाष्य, न्यास व प्रदीप 
यांचा उपयोग करून घेतला असून शिवाय स्वतःची अनेक स्वतंत्र मतेही मांडली 
आहेत. 

जिनेंद्रवुद्धीची काशिकेवरील टोका जरी उपलब्ध असली तरी एकंदरोत 
काशिकेच्या अध्ययनाचा प्रसार खंडित झाल्याचे दिसून येते. एकतर काशिका- 
कार जयादित्य क होता म्हणून म्हणा किवा काशिकावृत्तीमध्ये काही 
सूत्रे ही पतंजलीने दिलेल्या सूत्रपाठाला धरून नाहीत ब काही मजकूर 


रूपांतरे हरदत्ताने महाभाष्य, कालिका व न्यास यामधील काही भागांची 
वेळी आहेत. तिसरे प्रमाण म्हणजे पा. सू. २.४.८४, ३.२.११५, 
३.४.२ आणि ५.२.२९ यावरील टीकेत हरदत्ताने ज्या मतांचे खंडत 
केले आहे ती मते केयटाचीच आहेत असे दाखविता येते. 

१. गजेंद्रगडकर संपादित काव्यप्रकार, सन १९३९, प्रस्तावना. 

२. पहा: उज्जहार पदमञ्जरीमसो शब्दशास्त्रसहुकारपादपात्‌ । ( प. सं. 
१.३) 


| अनुक्रमणिका 
जा मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ् 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


पदमंजरीकार हरदत्तसिश्र ८१ 


हा पतंजलीच्या सतांश्ी विरोधो आहे प्हूणून म्हुणा, काशिकेकडे दुलंक्ष झाल्याचे 
दिसते. भागवृत्तिकार व प्रदीपकार केयट यानी काशिकेच्या अनेक मतांचे 
जागोजागी खंडन केले आहे. अज्ञा स्थितोत हरदत्ताने काशिकेवर टोका का 
लिहिली असावी हे विचार करण्याजोगे आहे. अष्टाध्यायीवरील एक प्राचीन वृत्ती 
म्हणून कालिकेचे महत्त्व आहेच; परंतु हरदत्तासारख्या मध्ययुधीन व्याकरण- 
कारानेही कालिकेचे असाधारण महत्त्व ओळखले हे विज्ञेष होय. पतंजलीच्या 
महाभाष्यात अष्टाध्यायीतील सवच सूत्रे समाविष्ट ज्ञालेली नाहीत. कदाचित्‌ 
हा मुद्या ध्यानात घेऊन सर्व सूत्रांचे विवेचन करणाऱ्या काशिकावृत्तीवर 
हरदत्ताने टौका लिहिली असावी. अशा तर्‍हेने जिनेंद्रबुद्धीनंतर काश्िकेकडे 
झालेल्या दुलक्षाची भरपाई हुरदत्ताने केलो अले म्हणता येईल. 
काशिकाकारांनी अष्टाध्यायीवर टोका लिहितांना महाभाष्याखेरीज अन्य 
- भाष्ये वा टोका यांचाही उपयोग केला होता. परंतु प्रामुख्याने याच कारणा- 
स्तव काशिकेत व महाभाष्यात काहो जागी भिन्नता निर्माण होऊन काशिका ही 
महाभाष्याचे काटेकोर अनुसरण करणार्‍या भागवृत्तिकार किंवा प्रदीपकार 
यांच्या सारख्या व्याकरणकारांच्या रोषाला बळी पडली. प्रदीपकार 
केयटाने तर काशिकाकाराविषयीचा आपला विरोध, “ आहोपुरुषिका 
(>_ आत्मप्नोढी ) मिरविणारा, अज्ञा शब्दात व्यक्‍त केला आहे. त्याच्या मते, 
व्याकरणाच्या प्रांतात भाष्यकार किंवा वात्तिककार यांच्याहून कोणीहो श्रेष्ठ 
नाही.' केयटाच्या काळापर्यंत * त्रिमुनि व्याकरणम्‌ ? हा सिद्धांत बद्धसूल ज्ञाला 
होता. स्वाभाविकपणे मुनित्रयाच्या मताविरुद्ध मत व्यक्‍तविणे हे सनातनी परं- 
परेला मान्य होण्याजोगे नव्हते. मात्र काशिकेच्या बाबतीत ह्रदत्ताचा दृष्टिकोण 
निराळा आहे. जरी तो महाभाष्याच्या परंपरेतला व्याकरणकार असला तरी 
अनेक ठिकाणी भाष्य व काणिका यात विरोध ञआला असता काझिकाराची 
सते त्याने उचलून धरलो आहेत. पुष्कळ वेळा दोन्ही सतात समस्वय 


१. * इष्ट्यपसंख्यानवती ? था काशिकेतील इलोकावरील ह्रदत्ताचे व्याख्यान 


पहा. (प. सं., १.५ ) 
२. पा. सू. ३.२.८७ वरील प्रदीप टीका, 
३. पा. सु. ४.२.१०० वरील प्रदीप टोका. 


न्‌, भा क द्‌ 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ट्रे नवभारत 


साधण्याचा प्रयत्न त्याने केला आहे.' वृत्तीचे विवेचन करताना महाभावष्यातील 
उतारे उद्धृत करून कादिका व महाभाष्य यांचा मेळ घालण्याचा प्रयत्न 
केला आहे. या समन्वयवादी भूमिकेचा परिणाम भट्टोजि दौक्षितांसारख्या 
व्याकरणकारांवर होऊन त्यांनी अनेक ठिकाणी काशिकेचे अनुसरण केले. 
कालोघात काशिका ही भाष्यविरोधी आहे हा विचार मागे पडला, अर्थात्‌ 
याचे पुष्कळते श्रेय ह्रदत्ताला द्यावयास हवे. 

काशिक्ेवर टोका लिहिली म्हणून प्रत्येक ठिकाणी हरदत्ताने काज्षिकेलाच 
उचलून धरले आहे असे समजण्याचे कारण नाही. हरदत हा स्वतंत्र 
वेदारसरणीचा व्याकरणकार आहे. काशिकेतील दोष दाखविण्यास तो मागेपुढे 
पहात नाही. अनेक ठिकाणी कालिकेतील रचनात्मक दोष, विवेचनपद्ध तीतील 
चुका व उदाहरणातील चुका त्याने दाखविल्या आहेत. विक्षेबतः वैदिक 
उताऱ्यांचे विवेचन करण्यात हरदत्त हा निश्चितच सरत आहे. 
७. हरदेत्त व जिनेंद्रवुद्धी 

जिनेद्रबुद्धी हा काज्िकेवरील सर्वांत जुना टौकाकार होय. याचा काळ 
सामान्यपणे ८ व्या शतकाचा उत्तराधे किवा ९ व्या वातकाचा पुर्वाधे असा 
सानला जातो. ह्रदत्ताने जिनेद्रदुद्धीच्या न्यास टोकेचा मुक्तहस्ताने उपयोग 
करून घेतला आहे. अनेक वेळा न्यासातील उतारेच्या उतारे हरदत्ताने शब्दज्ञ: 
घेतले आहेत. काही वेळा * केचित्‌ ! किंवा ' अन्ये! या नावाखाली न्यासातील 
मते दिली आहेत, तर काही वेळा स्वतःची भर टाकून काही मते दिलो आहेत. 
परंतु अनेक ठिकाणी हरदत्ताने जिनेद्रवुद्धीच्या मतांचे खंडनही केले आहे. 
पतंजलीच्या मतास विरोधी असलेल्या मतांचे, तसेच ज्या मताना परंपरेचा 
आधार नाही अथवा जो मते युक्तियुक्‍त नाहीत अश्शा मतांचे हरदत्ताने खंडन 
केळे आहे. जिनेंद्रवुद्धीचा हरदत्तावरील प्रसाव सान्य करून सुद्धा हरवत्त हा 
जिनेंद्रवृद्धीपेक्षा अनेक बाबतीत श्रेष्ठ आहे असे निःसंशययणे म्हणता येते. हरदत्त 
हा स्वतः निष्णात बेदाभ्यासक असल्याने जिनेंद्रवुद्धीपेक्षा वेदिक उदाहरणांचे 
विवेचन व वेदिक वाडमयाचे विज्षेष त्याने उत्तम प्रकारे स्पष्ट केले आहेत. 
अनेक विषयांवर हरदत्ताने धूलगासी विवेचन केले आहे. धरससंज्ञास्त्र, तत्वज्ञान 
व वाडमय यामधोंल अनेक अवतरणे हरदत्ताने चपखलपणे उद्धृत केलो आहेत. 


(. पा. सू. २.२.९, २.४७४, ३१.२५, ३.२.८७, ३.४.६०, ५.१,२८, 
६.२.१३९, ६.४.१३०, ७,२.१ १, ८.१.४६ यावरील प. मं. पहा. 


| अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


पदमंजरीकार हरदत्तमिश्र ८३ 


८. हरदृत्त ब केयट 


र 


जिनेंत्रवुद्धीच्या त्यासाप्रमाणेच हरदत्ताने केयटाच्या प्रदीपातून अनेक 
उतारे घेतले आहेत. महाभाण्यात जेव्हा एखादा मुद्दा सूचित केलेला असतो 
तेव्हा पुण्कळ वेळा केयट व ह्रदत्त एकाच पद्धतीने त्या सुद्याचे विवेचन करत्तात. 
पुष्कळ अवतरणे, विज्षेषतः वाक्‍्यपदीयातील अवतरणे दोन्ही टौकाकारानी 
समान दिलेली आहेत. दोघानी काशिकेतील सुत्रपाठ जेव्हा भाष्यविरोधो असेल 
तेव्हा ती स्थळे मुहयाम निदशंनास आणली आहेत. दोघेही अज्ञा तर्‍हेने भाष्य- 
कारांच्या पठडीतले व्याकरणकार आहेत असे म्हणता येईल. परंतु येथेही 
हरदत्ताने प्रदोपटीकेचे केवळ अंधानुकरण केलेले नाहो. केयटाच्या मतांचे 
त्याने अलेक वेळा खंडनहो केले आहे. केयटानंतर झाल्यामुळे त्याच्या टीके- 
तील त्रुटी हरबत्ताला टाळता आल्या. हरदत्ताचे विवेचन हे केयटापेक्षा अधिक 
पांडित्यपज, सविल्तर व सोदाहरण असते व हो उदाहरणे वेदिक, अभिजात 
व शास्त्रीय अज्ञा सवंप्रकारच्या वाडसयातोल असतात. शिवाय पूर्वा सांगि- 
तल्याप्रमाणे काशिका हो संव सूत्रांचे स्पष्टोकरण करीत असल्याने हरक्तताची 
. सर्दंच सूत्रांवरील टौका उपल्ब्ध होते हाही एक जमेचा भाग आहे. अर्थात 
या दोन्ही व्याकरणकारांची आपापल्यापरीने व्याकरणक्षेत्रात मोलाची कास- 
गिरी झालेली आहे. केयट या काहिमरी पंडिताने पतंजलीच्या परंपरेचा प्रहार 
उत्तर भारतात केला; तर त्या सुमारासच हरदत्ताने दक्षिणेस काशिकेंच्या 
अध्ययनाचे पुनरुज्जीवन करून काहिका व महाभाष्प्र यामधील दरी मिटवि- 
ण्याचा प्रथत्न केला. 


९. हरदत्ताची कामगिरी 

जिनेंद्रवुद्धी व कैंयट यांच्यापेक्षा हरदत्ताचे वेगळेपण दाखविल्यावर 
त्याच्या स्वतंत्र कामगिरीचे मूल्यमापन करू. 

(अ ) हरदत्ताच्या काळात काशिकेच्या संहितेत खूप दोष त्रिरले 
होते असे दिसते. काशिकेचा पाठ बराच अशुद्ध व विकृत झालेला होता. 
छकाशिकेवर टौका लिहिताना हरदत्ताने अनेक पाठभेद नमूद केले आहत. 
त्यांचा केवळ निर्देश करूनच हरदत्त थांबला नाही, तर त्यापेकी कित्येक 
पाठभेदांची सविस्तर चर्चा करून शुद्ध पाठ ठरविण्याचा त्याने प्रयत्न केला 
आहे. हीच चिकित्सक दृष्टी त्याने लिहिलेल्या धर्मशास्त्रावरील अन्य टीकांतूनही 


| अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


८४ नवभारत 


पहावयास मिळते. खरे तर हरदत्त हा कालिकेच्या चिकित्सक संहितेचा 
आद्य संपादक होय असे म्हणता. येईल.' 

(आ) कालिकेतील सूत्रपाठ व महाभाष्यातील सूत्रपाठ यांचा हरदत्ताने 
तोलनिक विचार करून दोहोंतील फरक विस्तारपूर्वक दाखविला आहे. 
काशिकेतील या सूत्रपाठातील बदलाचे समर्थन करताना तो केवळ ' विचित्र 
हि वृत्तेः कृतिवृत्तिकारेग! असा मवाळ दृष्टिकोण स्वीकारतो. 

(इ) संस्छृत भाषेला पाणिनीच्या व्याकरणाने जखडून टावाहे असले 
तरी त्याच्या नियमांचे साहित्यात अनेक वेळा उल्लंघन केल्याचे आढळून 
येते, साहित्यातील अक्या अपाणिनीय रूपांची सुमारे १०० हून अधिक 
उदाहरणे हरदत्ताने पदमंजरोत उद्धृत करून त्यांच्या बहृळ्ची चर्चा केली 
आहे. अशी उदाहरणे देण्यास अगोदर हरवत्तानेच प्रारंभ केला अते म्हणता 
येईल. संत्रेय रक्षित, पुरुषोत्तमदेव, कारणदेव इत्यादी व्याकरणकारांनी तर या 
विषयावर स्वतंत्र ग्रंथ लिहिले आहेत. त्यांनी सूळ प्रेरणा कदाचित्‌ हरदत्ता- 
पासून घेतली असावी. ह्रदत्ताने ख्थातनास कवींच्या अपाणिनीय प्रयोगांचे 
दावय तेथे समर्थन केले आहे. मात्र यावरून था. अपप्रयोगांचे इतरांनी 
अनुकरण करणे अयोग्य ठरेल अशी सूचनाही त्याने देऊन ठेवली आहे. 

या दृष्टीने ह्रदत्ताने संस्कृत साहित्याचे तीन प्रमुख भाग कल्पिले 
आहेत. (क) वेदिक साहित्य- हे साहित्य पाणिनिपूर्वकालीन आहे. पाणिनीच्या 
नियमांचे काटेकोरपणे पालन अर्थातच येथे शक्य नाही. हो गोष्ट ओळखून 
वेदिक वाडमयातील “ तथाकथित  अपप्रयोगांचे हरदत्ताने समर्थन केले आहे. 
(ख) आषं वाडमथ- यात रामायण, महाभारत, पुराणे व स्मृतिग्रंथांचा 
समावेश केलेला आहे. या घाडमयात जे अपाणिनीय प्रयोग आढळतात त्यांचे 

“ आर्ष म्हणून निबंहण केले आहे. ' क्षी हे स्वेच्छेने वागतात, व्याकरणाच्या 
पणा ---------_-__ 


१. काशिकेच्या वाराणसी, चोखंबा व उस्मालिया बिचयापोठाच्या अज्ञा तिन्ही 
संपादित आवृत्त्यामध्ये ह्रदताने चचिलेल्या पाठभेदांकडे स्हुणावे तितके 
लक्ष दिलेले दिसत नाही. वस्तुतः काशिकेची संहिता तयार करताना 

. हरदत्ताने दिलेल्या पाठभेदांचा विचार करणे अगत्याचे ठरते. 
२. पा. सू. २.१.९५ आणि ३.२.२२ वरोल प. सं. पहा. 
३. तस्मादाप्तप्रयोगस्य यथाकथंचिज्निर्वाह 


9 न तु यथारुचि पद्ययोग इति 
धीरा मन्यन्ते। (प. सं., २.१ १४ ) 


अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


र शर ) 


[1 
द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, बाई 


पद्मंजरीकार हरदत्तमिश्र ८५ 


नियमांप्रमाणे नव्हे, ' या आज्रयांचे विधान त्याने पुष्कळ वेळा केले आहे.' 
(ग) अभिजात साहित्य- यात हरदत्ताने कालिदास भारवी, माघ, भट्टी 
इत्यादी लेखकांच्या साहित्याचा ससावेश केला आहे. यातील अपप्रयोगां- 
विषयी हरदत्ताचे मत असे कौ कवी हे व्याकरणाच्या नियमांची फिकोर करीत 
नाहोत, ' निरंकुझाः कवयः 'असे उद्गार त्याने वारंवार काढले आहेत. यापेको 
काही अपप्रयोगांचे हरदत्ताने समर्थन केळे असले तरी कित्येक वेळा हे अपप्रयोग 
ससथंनाच्या पलिकडचे असल्याचेही त्याने दाखविले आहे. 

(उ ) कात्यायन व पतंजली यानी पाणिनीय सूत्रात शब्द किवा 
अक्षरे कमी करण्याचे दृष्टीने अनेक बदल सुचवले आहेत. चांद्र व्याकरणात 
आणि इतर संप्रदायाच्या व्याकरणातून असे सुचवलेले बदल लक्षात घेऊन व 
पाणिनीच्या सूत्रात त्याप्रमाणे बदल करून आपापली सूत्रे रचलेली दिसतात, 
हरदत्ताने आपल्या अगोदरच्या व्याकरणकारांनी सुचवलेले बदल तर ध्यानात 
घेतले आहेतच; परंतु स्वतःदेखील पाणिनीय सूत्रात अनेक फेरफार सुचवले 
आहेत. या बाबतीत अनेक ठिकाणी सुत्रात अल्पाक्षरत्व कसे आणता येईल 
याचा त्याने विचार केला आहे. कित्येक ठिकाणी एखाद्या शब्दाची पुनरुक्ती 
टाळण्यासाठी सूत्रांच्या कमातही त्याने बदल सुचविले आहेत. हो विचाराची 
दिशा भट्टोजि दोक्षितांसारख्या व्याकरणकारांनी स्वीकारून सूत्रात अनेक 
फेरफार सांगितले आहेत. 

( ए ) हरदत्ताने कित्येक सूत्रांचे स्वतंत्र निरूपण केले आहे. ( उदा. 
पा. सू. २.४.७१ वरील त्याचे व्याख्यान ). पतंजलीने ज्या सूत्रांवर भाष्य 
लिहिलेले नाही त्या सूत्रांचे हरदत्ताने केलेले विवेचन कित्येक ठिकाणी लक्षणीय 
व सोलिक आहे. तसेच वेदिक ख्पांच्या स्पष्टोकरणाचा जेथे प्रसंग येतो तेथे 
हरदत्ताचे व्याख्यान हे अधिक स्वीकरणीय असते. अनेक सूत्रांचे विवेचन 
करताना महाभाष्यातील पूर्वपक्ष-उत्तरपक्ष पदसंजरीतही केलेला असल्याने 
त्याची टौका म्हणजे महाभाष्य व कालिका यांना सांधणारा दुवा झालेला आहे. 
१०. हरदत्ताची बिट्टूत्ता, लेखनशेळी 

हरदत्ताच्या बुद्धीला कोणताही विषय वर्ज नव्ह्ता असे दिसते. वेदिक 
साहित्यापासून अभिजात साहित्यापर्यंत व षड्दर्शनापासून आयुरवेदा पर्यंत 
सर्व क्षेत्रात त्याची लेखणी लोल्या संचार करते. वेदिक साहित्यातील 
अनेक वाक्ये तर त्याते उद्धृत केली आहेतच; परंतु अनेक ठिकाणी बेदिक 


१. स्वच्छन्दमनुवतंन्ते न शास्त्रमृषयः: किल | (प. सं., ५,४२७) 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


८६ नवभारत 


वाझनयाची वेशिष्ट्येही त्याने दाखविली आहेत. कल्पस्‌त्रांवर त्याने अनेक टीका 
लिहिल्या आहेतच; शिवाय कल्पसुत्रांतील अनेक उतारे व त्यांचे विशेष त्याने 
पदसंजरीत स्पष्ट केले आहेत. षड्दशंनांपैकी सांख्य, न्याय, वेक्षेषिक, पुर्वसीमांसा 
इ. दर्नांचा दृढ परिचय सिद्ध करणारे अनेक परिच्छेद पदमंजरीत आढळतात. 
व्याकरण ब कोश वाडमय यातील नेपुण्याबद्दल निराळे सांगावयास नको. परंतु 
आवयुर्वेवातील काही पारिभाषिक दाब्दही त्याने स्पष्ट केले आहेत. हरवत्ताची 
बहुभृतता पुढील ग्रंथकारांच्या आदरास पात्र झाली असेल यात नवल नाहो. 

विह्तेला साजेल अज्नीच हरदत्ताची भाषा बव लेखनदोलो आहे. पड्संजरीचे 
स्वरूप हे पुष्कळ ठिकाणी एखाद्या पांडित्यप्रचुर भाष्याप्रमाणे झाले आहे. 
हरदत्ताने पुण्कळ ठिकाणी योग्य ती उदाहरणे दिली आहेत; क्लिष्ट ाव्दांचे अर्थे 
विशद केले आहेत; निरनिराळ्या न्यायांचा, वाक्प्रचारांचा व सुभाषितांचा 
उपयोग केला आहे. “तथा तु न कृतम्‌ इत्येव, ' ' निरंकु्ा: कवयः:, ' * स्वच्छ- 
न्दन्मचः न्हषयः, ! ' छन्दोवदू त्र्य: कुर्वल्ति, ! * व्याख्यानसत्र शरणस्‌ या 
सारखी काही विधाने ह्रदत्ताची आवडती असुन वारंवार येतात. 
११. हरदत्ताची आत्मप्रौढी 

संस्कृत साहित्यामध्ये भवभूती, राजज्ेखर, जगन्नाथ पंडित यांच्यासारखे 
आत्मप्रोढी मिरवणारे ग्रंथकार दिसतात. हरदत्ताला या मालिकेमध्ये बसवावे 
लागेल. हरदत्ताची आत्मप्रोढी अनेक ठिकाणी व्यक्त झाली आहे. आपण स्वतः 
दक्षिणापथातील नावाजलेले ग्रंथकार आहोत असे सुरवातीलाच तो म्हणतो. 
काग्चिकेच्या अन्यव्यास्यांचा उल्लेख त्याने : अविचारितरमणीय ' ससा केला 
आहे. काल्िकाकाराच्या मनातील गूढ अर्थ आपण जाणतो असा त्याचा दावा 
आहे. ध्याकरणाच्या क्षेत्रात तर्कारण्यासध्ये आनंदित भसनाने प्रथेश केल्यावर 
हरदत्तर्पी सिहाला कोण अडवू हकणार आहे असे तो दिमाखाने तिघारतो.! 


१. प्रक्रियातकंगहनप्रविष्टो हृष्टमानसः । 
हरदत्तहरिः स्वेरं बिहरन्‌ केन वायंते || ( प. मं., १.८ १) 
२. तदेतत्‌ प्रतिपथन्तां भाष्ये कृतपरिश्वभा: | 
नान्ये सहल्ञमप्यन्धा: सूय पश्यन्ति नाज्जसा | (प.मं,२.५४ वर, १२४) 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


हल भज *्4 
र्‌ न.” 1. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ६4. >. 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


पदमंजरीक!र हरदत्तमिश्र ८७ 


महाभाष्य संपुर्णणणे जाणणारा विरळाच असेल' ! वरील विधाने हरदत्ताच्या 
एकूण पांडित्याला शोभतील अक्षी असली तरी जेव्हा या अहंमन्यतेच्या आहारी 
जाऊन तो आपल्या पुर्वसरीला म्हणजे जिनेंद्रबुद्धीला ' देवानां प्रिय: ' (> मूर्ख) 
म्हणून हिणवतो,' तेव्हा ही त्याची दर्पोक्ती अइलाघ्य ठरते. . 
१२. हरदत्ताचा प्रभाव - 
वाशिकेचे पुनरुज्जीवन करून हरदत्ताने काशिकेच्या अध्ययनाला नवीन 

दिशा दिली. उत्तरकालीन व्याकरणकारांवर हरदत्ताच्या पदमंजरोचा खूपच 
प्रभाव पडलेला दिसतो. १९ घ्या शतकाच्या शेवटो होऊन गेलेल्या धर्मकीतीने 
[किंवा १३ व्या शतकाच्या अखेरी होऊन गेलेल्या चांडू पंडितासारख्या टोका- 
काराने हरदत्ताच्या पदमंजरीतील उतारे उद्धृत करावेत यावरून हरदत्ताची 
प्रसिद्धी लक्षात येईल. परंतु याहीपेक्षा सायणाचार्यांनी जाधबीय धातुवृत्तीत आणि 
भट्टोजि दीक्षितांनी सिद्धांतकोमुदीत व प्रोढमनोरमेत पदमंजरीचा जो सढळ 
हाताने उपयोग करून घेतला आहे त्यावरून ह्रदत्ताचे व्याकरणक्षेत्रातील 
अलौकिक स्थान ध्यानात येईल. भट्टोजींनी पदसंजरीचा उल्लेख ' महाग्रंय ' 
व ' आकर ग्रंथ? ( 8०पए'०७ ॥००]८) असा केला आहे. सट्टोजींच्या 
शिष्यपरंपरेतील ज्ञानेंद्रसरस्वतीसारख्या शिष्यांनीही हरदत्ताविषयाचा असाच 
आदरभाव व्यवत केला आहे. थोडवयात म्हणजे हरदत्ताच्या पदमंजरीला 
साधारणतः कोणत्याही उत्तरकालीन व्याकरणकाराला डावलता आहे नाही. या 
ठिकाणी धर्भक्षास्त्रातील त्याच्या कार्याचे मूल्यमापन केलेले नाहो. तथापि 
थाही क्षेत्रात त्याची कामगिरी मोलाची आहे. अश्या तर्‍हेने दक्षिण भारताच्या 
मध्ययुगीन इतिहासात ह्रदत्त हा एक महान्‌ व्याकरणकार व धसशात्त्रकार 
होऊन गेला असे निश्चितपणे म्हणता येईल. 
संक्षिप्त चिह्यांचे स्पष्टीकरण - 

पा, सू. र पाणिनी सूत्र 

प. सं.  पदमंजरी ( काशीहून प्रसिद्ध झालेली न्यास व पबखंजरी सहित 

कालिका, आकडे खंड व पृष्ठ द्षवितात ). 

णू प्रकटितो$स्माभिर्भाष्ये परिचय: परः । 
तस्य निःशेषतो भन्ये प्रतिपत्तापि दुलंभः || ( प. मं., १.७६ ) 


२. प. सं. २.३६९; "५४२२ पहा. 
३. पा. सू. ३.४.४९ व ६.४. १५ वरील प्रोढमनोरमा हो टीका पहा, 


अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. नी. र. बऱ्हाडपांडे 
सत्तावनचे स्वातंत्र्ययुद्ध आणि त्याचे निंदक 


यहा निहित हूं स्वतन्त्रताक्ने आज्ञाकी चिनगारी । 
“पुभद्राकुमारी चोहान 


१० मे १८५७ रोजी सुरू झालेल्या उठावाला इंग्रज इतिहासकार 
“ ट्रिपायांचे बंड ” व सर्वसाधारणपणे भारतीय लेखक स्वातंत्र्ययुद्ध म्हणून 
संबोधीत. पण  स्वराज्यानंतर भारतीय लेखकातदेखील या उठावाला 
“ ज्िपायांचे बंड ” म्हणण्याची प्रवृत्ति अधिक प्रमाणात दिसू लागली आहे. या 
लेखकात मजुमदारासारख्या प्रसिद्ध इतिहासकारापासून तो कृपलानीसारख्या 
राष्ट्रीय चळवळीत भाग घेणाऱ्या राजकारणी पुरुषाचा देखील समावेश होतो. 
स्वराज्यानंतर अनेक पारतत्त्रयपुजक मते “ पुरोगामी “ म्हणन समजली जात 
आहेत. त्यातलेच हेही एक आहे. त्यामुळे या मताच्या यथार्थतेची चर्चा करणे 
आव्यक आहे. 
सूलभूत दाव्दांच्या ठ्याख्या 

अशी चर्चा करण्यासाठी “ शिपायांचे बण्ड ? व “ स्वातंत्र्य युद्ध ” या 
मुद्याच्या शब्दांची व्यास्या करणे आवइयक आहे. 

ज्या बंडात शिपायाखेरीज इतर फ़ोणी भाग घेतला नाही ते शिपायांचे 
बंड समजावे असे म्हणता येईल. पण ही व्याख्या बरोबर नाहो कारण त्या 
असुसार ज्या वुद्धात ज्िपाया्रिवाय कोणी भाग घेतला नाही त्या युद्धाला 
शरिपायांचे युद्ध म्हणावे लागेल. ७१ साली पाकिस्तानशी झालेल्या युद्धात 
श्रिपायाशिवाय कोणीही भाग घेतला नाही म्हणून हे भारताचे पाकिस्तानज्ञी 
झालेले युद्ध नसूत भारतीय शिपायांचे पाकिस्तानी श्षिपायाशी झाले यद्ध 
होते असे कुणी म्हटले तर त्याचे हसे होईल. तेव्हा युद्धात कुणी भाग 
घेतला या बरोबरच युद्धाची उद्दिष्टे काय होती हाही महत्त्वाचा प्रश्‍न ठरतो. 
क्रिपायांनी स्वतःचा पगार वाढावा, अधिक सुट्ट्या मिळाव्या, घर वगेरे सुख- 
सोयी मिळाव्या म्हणून बंड केळे असेल तर ते केवळ शिपायांचे बंड ठरेल, 
कारण शिपाईपेक्ाच्या लोकांच्या राहणीमानात सुधारणा एवढेच त्याचे उ दिष्ट 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्रचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ग 
4$ 53 क 
द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


सत्तावनचे स्वातंत्र्ययुद्ध आणि त्याचे निदक ८९ 


असते. शिपाईयेद्षा ल करणाऱ्या लोकांना त्यात साक्षात स्वारस्य असत नाही. 
तेव्हा सत्तावनचे युद्ध हे शिपायांचे बंड होते असे म्हणणाऱ्यावर त्याचे उदिष्ट 
फकत शिपाईपेश्शाच्या लोकांची सोय वाढवण्यापुरते मर्यादित होते असे सिद्ध 
करण्याची जबावदारी येऊन पडते. 


पण बंड शिपायांचे की आणखी कोणाचे हे पाहण्याच्या आधी मुळात 
बंड म्हणजे काय हे पाहिले पाहिज. न्याय्य सत्तविरुद्ध केलेल्या उठावाला बंड 
म्हणतात, आक्रमकाशी केलेल्या युद्धाला बंड म्हणत नाहोत. “ भारताने १९६२ 
साली चीनविरुद्ध व १९७१ साली पाकिस्तानविरुद्ध बंड केले ” असे कुणी म्हणत 
नाहो. तेव्हा इंग्रजांना भारतावर राज्य करण्याचा नेतिक हक्‍क होता असे 
सानल्याशिवाय त्यांच्याविरुद्ध ज्ञालेल्या उठावाला बंड म्हणता येणार नाहो. 
वस्तुतः परकोयांनी बलात्काराने देश व्यापला तर त्या कृत्याला लष्करी कबजा 
म्हणतात व लष्करी कबजा उठवण्यासाठी केलेल्या प्रत्याघाताला कोणीही बंड 
म्हणत नाही. यवनांनी देश व्यापला याचे वर्णन करताना समर्थांनी “ माजले 
बण्ड यवनांचे ” असे उद्गार काढले. बंड हे आक्रमकांचे, संरक्षकांचे नव्हे. 


दुसरा मुद्याचा शब्द स्वातंत्र्य युद्ध हा आहे. परव्हीय सरकार उल्थून 
पाडून स्वकोय सरकारची स्थापना करण्यासाठी जें युद्ध केले जाते त्याला 
स्वातंत्र्ययुद्ध म्हणतात, अर्थात सत्तावनचे युद्ध हे स्वातंत्र्ययुद्ध नव्हते असे 
म्हणणाऱ्यांनी खालील गोष्टी सिद्ध केल्या पाहिजेत : (१) ईस्ट इण्डिया कंपनीचे 
सरकार हे परकौय सरकार नव्हते, किंवा (२) ते सरकार उलथून पाडण्याचा 
शिपायांचा उद्देश नव्हता, किंवा (३) ते सरकार पडले तरी त्या जागी दुसरे 
भारतीय सरकार स्थापित करण्याचा त्यांचा इरादा नव्हता, सरकार उलथून 
पाडून केवळ लूटमार करणे एवढाच इरादा होता. 


आक्षेपमालिका 

सुरवातीलाच हे सांगणे आवडयक आहे कौ मजुमदारापासून कृपलानी- 
पर्यंत कोणत्याही लेखकाने वरीलपेको एकही विधान सिद्ध करायाचा प्रयत्न 
देखील केलेला ताही व हो विधाने सिद्ध करण्याची आपल्यावर जबाबदारी 
आहे याची त्यांना यत्किचित्‌ देखील जाणीव नाही. 

सत्तावनच्या निन्दकांचे आक्षेप थोडक्यात खालीलप्रमाणे मांडता येतील : 
(१) ब्रिटिक्ञ राज्य हे परकीय नव्हते असे म्हणण्याची सोय नसली तरी पेशवाई व 
तिच्या अंकित असलेली सोगलाई अज्ञा ज्या ब्रिटिशपुर्व राज्ययंत्रणेचे पुनरुज्जीवन 


अनुक्रमणिका 
टा मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


डं 
| शि. 
द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


२९० नवभारत 


करण्याचा घा उठावाने प्रयत्न केला तिच्यापेक्षा ब्रिटिश राज्य अधिक प्रगति- 
कारक होते. माक्‍संवाद्यांच्या परिभाषेत सांगायचे म्हणजे ' भारताची ब्रिटिशपूर्व 
राज्ययंत्रणा हो सरंजासश्ञाही होती, व न्रिटिज्ञ सत्ता ही भांडवल्ज्ञाही होती. 
सरंजामश्ाहीपेक्षा भांडवलशाही आथिक प्रगत असते. सजुमदारांच्या भाषेत 
सांगायचे म्हणजे ब्रिटिज्ञ राज्याने भारताचे बोद्धिक पुनरुज्जीवन घडवून आणले. 
सत्तावनचा उठाव यशस्वी झाला असता तर या पुनरुज्जीवनाचा मार्ग बंद झाला 
असता. (२ ) मजुमदारांचा दुसरा मुद्दा असा को सत्तावनच्या उठावाच्या सागे 
निचित योजना नव्हती. यदृच्छेने पडलेल्या ठिणगीमुळे वगवा पेटावा तसे या 
उठावाचे स्वरूप होते. राणी लक्ष्मीबाई व नानासाहेब पेशवे यांनो या वणव्यावर 
आयलो पोळो भाजून घेण्याचा संधिसाधूपणा करून पाहिला. आपले राज्य 
परत मिळावे एवढेच त्यांचे वैयक्तिक ध्येय होते, भारताचे स्वराज्य हे त्यांचे 
घ्येय होते असे म्हणता येत नाही. (२ ) सत्तावनच्या उठावाला जनतेची 
सहानुभूति नव्हती. म्हणून ते जनतेचे युद्ध नसून राजेरजवाड्यांचे युद्ध व 
शिपायांचे युद्ध होते. 


आक्षेपांची असंवद्धता 


सत्तावनचे युद्ध हे स्वातंत्र्ययुद्ध होते की नाही या प्रश्‍नाचे उत्तर 
देण्याच्या दृष्टीने बरील सर्व आक्षेप अप्रस्तुत व असंबद्ध आहेत हे कुणाहो 
वाचकाला कळून येण्यासारखे आहे. ब्रिटिश राज्याने पुनरुज्जीवन घडवून 
आणले, " सरंजामज्ञाही ” पेक्षा त्रिटिज्ञांची “ सांडवलह्याही 7 अधिक प्रगति. 
कारक होती वगेरे सिद्धान्त खरे मातले तर त्यांवरून स्वातंत्र्यापेक्षा पारतंत्र्य 
अधिक चांगले असू शकते एवढेच सिड होईल, सत्तावनचे युद्ध हे त्वातंत्र्य- 
युद्ध नव्हते असे सिद्ध होणार नाही. त्या युद्धासागे पुव॑ योजना नसेल 
तर ते पुर्वयोजनेश्िवाय झालेले स्वातंत्र्ययुद्ध होते एवढेच म्हणता येईल. 
आणि थात काही वदतोब्याघात नाही. अग्नि यदृच्छेने पेटला काय कौ 
मुद्दाम मंत्रपुवंक लरणी घासून पेटवला काय, अग्नि तो अग्नि ! तसेच 
अकस्सात उडालेला युद्धाचा भडका पारतंत्र्याचा होम करून स्वातंत्र्याची 
स्थापना करू हाकत असेल तर तो अकस्मात्‌ उडाला म्हणूनच केवळ 
स्वातंत्र्याचा उद्रेक नव्ह्ता असे म्हणता येणार नाहो. उलट ज्या देज्ात 
स्वातंत्र्याची ऊर्मीच नाही अद्या देज्ञात केवळ यदृच्छेने परराज्य उलथून 
टाकून स्वराज्य स्थायू शकणारा भडका उडूच शकत नाही. एखाद्या लहानज्ञा 
कंपूने निश्‍चित योजना आखून एखादा उठाव घडवून आणला तर तो कृत्रिस 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे हि. 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


सत्तावनचे स्वातंत्र्ययुद्ध आणि लाचे निदक ९१ 


व सामान्य जनतेच्या भावभावनांचा द्योतक नसलेला असू शकेल. म्हणून मजूम- 
दार म्हणतात त्याप्रमागे सत्तावनचा उठाव योजनापुर्वेक नसेल तर स्वातंत्र्ययुद्ध 
हे विशेषण त्याला अधिकच यंथाथतेन लागू होते. 

तसेच कंपनो सरकारने नानासाहेब पेशव्यांचे पेन्शन बंद केले नसते व 
राणी लक्ष्मीबाईचा दत्तक मान्य केला असता तर या व्यक्‍तींनी सत्तावनच्या 
उठावात भाग घेतला नसता हा मजुमदारांचा आरोव खरा भानला तरी तो 
उठाव स्वातंत्र्ययुद्धाच्या स्वरूपाचा होता को नाही हे ठरविण्यास तो अगदोच 
अप्रस्तुत आहे. भारताचे स्वातंत्र्य हे नानासाहेब ब लक्ष्मीवाई यांच्या वेयवितक 
हिताचे होते एवडेच त्यावरून सिद्ध होईल. शिवाय नानासाहेब व लक्ष्मीबाई 
यांचे राज्य म्हणजेच स्वराज्य अश्ली सत्तावचच्या उठाबात भाग घेणाऱ्यांची 
भावना असेल तर आपले राज्य परत मिळविण्याचा नानासाहेब व लक्ष्मीबाई 
यांचा प्रथत्न हा स्वराज्यस्थापनेचाच प्रयत्न ठरतो. 

सत्तावनच्या उठावाला जनतेची सहानऱूती नव्हतो हा आक्षेपही असाच 
अप्रस्तुत आहे. तो खरा सानला तर भारतोय जनतेला स्वातंत्र्याबद्दल आस्था 
नव्हती एवढेच सिद्ध होईल. ज्ञालेला उठाव स्वातंत्र्यासाठी नव्हता असे सिद्ध 
होणार नाहो. 


पेंढारी युद्ध 

सजुमदार म्हणतात “' पाळा ता 101; 8 8प एष इलहा 
(0 एट त्ता, ताड पी ७ ७9४ काऊ टा०पफ खा पातांच्च8 
व छता 8 (110 िणिहा 118. 109 उ्ठुवातेल्ते छेड 8 &णिए्ट्टा0 
101 17 6)011061100 ?? प्रतिपक्षाचे विचार चुकीच्या स्वरूपात सांडून 
त्यांचे खंडन करून दाखवणे हो अप्रासाणिक लेखकांची नेहमीची पद्धत या 
वाक्‍्यात दिसून येते. न्रिटिझाझी झालेली “६117 110111/”' “कोणतीही ज्ञटापट” 
हे स्वातंत्र्ययुद्ध होय असे कुणीच म्हटलेले नाही. युद्धाचा उद्देश ब्रिटिश 
राज्य उग्थूच पाडण्याचा ब त्याजागी स्वकीय खरकार स्थापन 
करण्याचा असला पाहिजे. प्रतिपक्षाचे म्हणणे चुकीने मांडून मग मजुमदार 
भावडेपणाचा आव आणून विचारतात ” पेंढाऱ्यांनी इंग्रजाविस्द्ध जो लढा 
दिला त्याला स्वातंत्र्पयुद्ध म्हणता येईल काय ? “' उत्तरादाखल मजुसदारांना 
पुढील प्रतिप्रश्‍न विचारता येतील “ पेंढाऱ्यांनी ब्रिटिश राज्य उलथून 
पाडण्याचा प्रंथत्त केला काय? ते राज्य उलथून पाडण्यासाठी ब्रिटिश 
फौजांचा पराभव करणे आवद्यक होते. पेंढाऱ्यांनी कधी ब्रिटिज्ञ फोजावर 


अनुक्रमणिका 
ब मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


९२ नवभारत 


हल्ला केळा काय? ब्रिटिश फोजांनी हल्ला केल्यावर आत्सरक्षणार्थ लढणे 
वेगळे व ब्रिटिश फौजांचा पराभव करण्यासाठी स्वत: पुढाकार घेणे वेगळे. 
तात्या टोपेने काल्पीवरून कूच करून झाझ्ी वेढणाऱ्या सर हयू रोजच्या 
फोजेवर हल्ला केला. पुढे तात्या टोपे व राणी लक्ष्मीबाई यांनी ग्वाल्हेरवर 
हल्ला करून ते काबीज केले. या प्रकारे पेण्डाऱ्यांनी ब्रिटिश सत्तेखालचा एखादा 
प्रदेश काबीज केला काय ? सत्तावनच्या योद्धयांनी पेशव्यांच्या नावाने हाही 
फिरवली होती तक्ञी पेण्ढाऱ्यांनी एखाद्या स्वकीय राजसत्तेच्या नावाने हाही 
फिरवली होती काय ? ” मजूमदार या सर्व प्रश्‍नांची उत्तरे होकारार्थी देऊ 
दाकतील तर पेण्ठाऱ्यांचे युद्ध होते असे म्हणण्यास हरकत उरणार नाहो. 
डुसऱ्य़ा बाजीरावाने ब्रिटिझ्ांना शाहू देण्यासाठी पेण्ढाऱ्यांचा उपयोग केला. या 
उपयोगाला स्वातत्त्र्ययुद्धाचे एक अंग म्हणता येईल. कारण वसईच्या तहाने 
गेलेले स्वातंत्र्य पुनः स्थापित करण्याच्या प्रयत्नाचा तो एक भाग होता. 

शीख भारतावाहेरून आले ! 


मजुमदारांच्या दुराग्रहाचा कळस पेंढाऱयांच्या उदाहरणापेक्षाही त्यांनी 
दिलेल्या वहाबींच्या उदाहरणांत दिसून येतो. ते म्हणतात “11 ७७ 7'०४1'त 
पिल पीय; टच 110 ग्राछयांहा घड च पच त 1000010- 


५1०७, 07 10 ]एठ्ठाठ ठक्षा 7० ७016101 ॥॥18 1101101101]81'6. 


"01 विण्वी७छ॥ खी ० ॥॥५1॥॥018 चव18 1115 8]]ता8. आहे 
कौ नाही तर्कज्ञास्त्र ! वहाबी हे मुसलमान होते व सुसलमानाश्षिवाय कोणाचेही 
राज्य त्यांना स्वराज्य वाटत नव्हते. म्हणून ते झीज राज्याविरुद्ध लढले. 
स्वराज्य म्हणजे मुस्लिम राज्य ही ब्याल्या मजुसदारांना मात्य असेल तर 
बहाबींचा शोखाविरुद्ध संग्राम हा स्वरातंत्र्यसंग्राम होता हे त्यांना मान्य करावे 
लागेल. ज्िवाय '* इंग्रजाविरुद्ध केलेला लढा हे स्वातंत्र्ययुद्ध, मग शखाविरुद्ध 
केलेला लढा हे स्वातंत्र्ययुद्ध का नव्हे? ” असे विचारताना शोख हेही इंग्रजा- 
प्रमाणेच परकोय राज्यकते होते असे मजुमदारांना सुचनायचे आहे काय? 
आर्य भारताबाहेर्न आले या मिदवानरी थापेप्रमाणेच शोख हे भारताबाहेरून 
आलेले आक्कमक होते असा एखादा जाडा शोध मजुमदारांती लावला असणे 
त्यांच्या इतिहासबुद्धीकडे पाहिल्यास अद्वक्य वाटत नाही. 

सारांश सत्तावनच्या उठाबावरील आक्षेप सुबुद्ध माणसाने विचारात 
घेण्यासारखे नाहीत. शब्दांचे योग्य अथ समजणे ब त्यापासून थोग्य अनमाते 
काढणे था प्राथमिक दर्जाच्या क्षमतेचा देखील त्यात प्रत्यय येत नाहो, न 


डी * *$ 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्रचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


कामती ( खुदे ) येथीळ एक शिलालेख 


सोलापूरच्या पश्‍चिसेस सोलापूर-बेगमपूर रस्त्यावर साधारणपणे ९-१० 
मैलांवर कामती खुर्द नांवाचे एक लहानसे खेडे आहे. तेथे प्राथमिक शाळेसमोर 
एक चौकोनी पार आहे. त्या पाराच्या एका कोपऱ्यावर जमिनीत उभ्या गाड- 
लेल्या स्थितीत सदरील शिलालेख उपलब्ध झाला आहे. गांवकऱ्यांच्या 
सांगण्याप्रमाणे ती त्याची सूळ जागा नव्हे. गांवापासून थोड्या दुर अंतरावर 
पुर्वी एक महादेवाचे देऊळ होते. त्या देवळाची पडझड झाल्यामुळे त्याचे 
दगड गांवकऱ्यांनी मुक्तपणे आपल्या घराच्या आणि विहिरीच्या बांधकामास 
वापरले आहेत. तिथल्या काही भग्नमूतींची मात्र त्यांनी गांवातच एका 
ठिकाणी व्यवस्था लावली आहे. त्या वेळीच ह्या आणि इतर दोन कन्नड 
शिलालेखांची* व्यवस्था गांवकऱ्यांनी गांवातच केली आहे. आज ते महा- 
देवाचे देऊळ कोठे होते ? त्याची नेमकी जागा कोणती? हे कोणाही गांवकऱ्यांस 
सांगता येत नाही. कारण देवळाचे अवक्षेषस्वरूप अशी एकही वस्तू आज 
गांवाच्या आजुबाजूल दिलत नाहो; पण महादेवाचे देऊळ एकेकाळी कामती 
जवळ होते असे जुन्या लोकांच्या सांगण्यावरूनच गृहीत धरावयाचे. 


ह्या लेखाचे पूर्वी संपादन झाले किंवा नाहो हे सांगणे लाधनाभावी 
शक्य नाही. सोलापूर जिल्ह्याच्या गॅझिटियरमध्ये कामती गांवाचा आणि त्या 
लेखाचा ओझरतासुद्धा उल्लेख नाहो. माझ्या मते सदरोल लेखाचे संपादन 
झाले नसावे. कारण ह्या बाबतीत सो * प्राचीन मराठो कोरीव लेख'कार 
डॉ. हं. गो. तुळपुळे यांची भेट घेतली होतो. त्यांच्या सांगण्यावरून असे 
समजते को - ह्या लेखाचा त्यांनी १५-१६ वर्षांपुर्वी एक ठसा घेतला होता. 
सध्या तो ठसा पुणे विद्यापीठांतच कोठे तरी असावा. त्यापुढे असेही सांगितले 
को त्यांना नवकी आठवत नाही. लेख मराठोत आहे को संस्कृतमध्ये आहे, 


४६ ह्या लेवाव्यतिरिवत कामती खुर्द येथे आणखी दोन कन्नड शिलालेख 
आहेत. त्यापेकी एक भग्नावस्थेत व फक्त वरचाच अर्धा भाग उपलब्ध 
आहे. लेख स्वच्छ ब साफ आहे. दुसरा लेख गांवातील एवा. खाजगी 
( सिद्धेश्वर देऊळ ) आहे. तो संपूर्ण आहे. पण तो कोणी वाचण्यास 
प्रयत्न केल्यास त्यात त्याला यक्ष येईल असे वाटत नाहो. कारण लेखा- 
साठी वापरलेली शिला फार खराब आहे व संपूर्ण शिलेवर लहानमोठी 


छिद्रे पडली आहेत. 


अनुक्रमणिका | 
ठू मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


८ च्य 

|. र 
शर धु. 1 

द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


९४ नवभारत 


किवा तो उत्तरकालील असावा म्हणून त्याची मी नोंद घेतली नसावी.1 
त्यांनी त्याचे स्वतंत्रर्याने संपादन केलेले नाही. व त्यानंतर इतरत्रही तो 
संपादित होऊन प्रसिद्ध झाला नसावा. म्हणून ह्या लेखाचे अद्यापी संपादन 
ज्ञाले नसावे अज्ञी दाट शंका येते. 


लेख चोकोनी त्तंभाळृति बिळेवर आहे. लेख असलेली शिळेची बाजू 
साधारण घोटीव आहे. संपुर्ण शिळेची लांबी अंदाजे ६ फूट ( कारण काही 
भाग जमिनीत गाडलेला आहे, पण त्याची लांबी एकंदर ६ फूट असावी ). 
हंदो ११.४ इंच व जाडी १ फूट १.८ इंच आहे. प्रत्यक्ष लेखाची लांबी रंदी 
२ फूट ६ इंच > १०.५ इंच आहे. लेखाच्या एकूण ओळी ४३ आहेत. 
त्यापेकी ओळ क. १६-२०, २ २३-२८, ३०-२३ आणि ३८-४२ ह्यांचा मात्र 
शेबडाकडोल भाग कमी अधिक प्रसाणात फुटलेला आहे. त्यामुळे तेथील 
मजकुरांस आवण मुकलो आहोत. अक्षरे ५ इंच लांबी उंदीची आहेत आणि 
दोवटपर्यंत तोच आकार कायम आहे. शिलालेख सध्या उघड्या सेदानात 
असल्याकारणाने ऊन वारा पाऊस ह्या नेसगिक कारणाने दिवसेंदिवस 
खराब होत जागार'च; पण त्याहीपेक्षा त्याची वाईट अवस्था लहात सुले वगेरे 
करण्याची शक्यता आहे. सध्या तरी काही ओळीच्या शेवटच्या भागास अक्वा 
कारणामुळेच आपण मुकलो आहोत व लेखाचा मध्यसाग खराब झाला आहे. 


लेखाच्या शिरोभागी पाउण वर्तुळाकार चंत्र ? सूर्य ? चिन्ह आहे. 
आणि त्याच्या उजव्या बाजूस उभ्या सरळ तलवारीचे चिन्ह आहे. लेखाची 
लिपी देवनागरी आहे. लेख स्पष्ट आहे. परंतु मध्यभाग भात्र खराब व 
अस्पष्ट आहे. लेखाच्या सुरवातीस कालोल्लेखाचा आढळ नाही पण ३६व्या 
ओळीत ज्ञेवी शके १२२ (--) असा उलेख आहे. दुदैवाने कालोल्लेखाचा 
चोथा आकडा आजला फुटून गेला आहे तरी तो काळ शकते १२२०-१२२९ 
असा धरण्यास प्रत्यवाय नसावा. 

लेखाचा मुख्य आत्मा, म्हणजे आशय व पाठ, सी ह्या वाबतीत अन- 
भ्यस्त असल्याकारणाने येथे देता येणे हक्‍य नाही. परंतु लेखाच्या सुरवातीस 
ओम ( चिल्ल ) स्वस्ति श्री वंदे मल्लिकाजून असे वाचता आले आहे. 


1 प्राचीन मराठी कोरीव लेख ' डॉ. शं. गो. तुळपुळे १९६१ पुणे 
विद्यापीठ प्रकाशनन- ह्या बहवग्रंथात फवत दोके १३३५ पर्यंतच्या शिला- 
ताम्र लेखांचे संपादन केलेले आहे. 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ह. 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


एक शिलालेख ९५ 


लेखांत इतरत्र २-३ ठिकाणी ' मल्लिकार्जून ' असा उल्लेख आला आहे. त्या 
वरून गांबकरी सांगतात त्याप्रमाणे महादेवाचे देऊळ पुर्वी कामती येथे 
असावे आणि त्याचाच उल्लेख लेखात मल्लिकाजुन असा आला असावा. 
२७ व्या ओळीत जञेवटी * कंमती ' असा उल्लेख आहे, तो बहुधा आजच्या 
कामतीचे प्राचीन नांव असावे. 
लेख संपूर्ण संपादित करण्यास कोणी पुढे आल्यास शक्य ती सवे मदत 
करण्यास माझी, तयारी आहे. 
- आनंद ना. कुंभार 


मराठी रंगभूमीचा उपः:काळ - 


[ संपादिका - प्रा. सो. माया सरदेसाई, मराठो विभाग 

उस्मानिया विद्यापीठ, हेदराबाद -"७ ] 
तंजावरच्या सरस्वतीसहाल ग्रंथालयात उपलब्ध ज्ञालेली मराठी नाटक 
ही प्राचीन मराठी वाडमयाच्या इतिहासातील एक अत्यंत वेशिष्ट्यपुर्ण अश्ली 
निभिती आहे. संस्कृतातील रामायण-महाभारतातील आख्यानांवर लहानमोठी 
काव्ये लिहिणारे कलाकवी आणि भगवद्गीतेच्या विविध अंगांवर भर देऊन 
तत्त्वचर्चा करणारे भाष्यकार यांनी संस्छृत वाळमथयातील अत्यंत समृद्ध अज्ला 
नाटयवाडमयाकडे दुलंक्ष्य का केले याचे उत्तर अद्यापीही मराठी वाऊमयेतिहास- 
कारांना सापडलेले नाही; आणि प्राचीन मराठोत नाट्य हा वाडमयप्रकार 
सववस्वी अनुपलब्ध आहे. असे मानूनच अन्य वाऊमयप्रकारांची आजवर चर्चा 
होत आली. इतिहासाचार्य राजवाड्यांनी प्रथमतः लक्ष्मीनारायण कल्याण हे 
तंजावरी नाटक संशोधून प्रकाशित केले त्यावेळेला नाट्य था प्रकाराचीही 
प्राचीन काळात थोडीफार उपासना झाल्याचा मराठी वाळऊमयाच्या अभ्यासकांना 
साक्षात्कार झाला. तरीसुद्धा डॉ. लेले यांचा एकमेव अपवाद वगळला तर 
तंजावर येथील हा नाटकांचा ठेवा अगदी कालपरवापर्यंत अज्ञातातच राहिला 
होता. त्या दृष्टीने प्रा. सौ. माया सरदेसाई यांनी विविध संशोधनात्मक नियत- 
कालिकातन स्फुट रीतीने संपादन केलेल्या आणि आता “ सराठी रंगभमीचा 
उष:काल? या नावाने ग्रंथर्पात आलेल्या नाटयसंश्ोधनाचे फलित अत्यंत 


कौतुकास्पद आहे. 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


९६ नवभारत 


इ. स. १६८४ ते १७११ या काळात तंजावरच्या राज्याचे अधिपती 
असलेल्या श्ाहराजे भोसले यांच्या हरिहरविलास, लक्ष्मीनाराधण कल्याण, 
सुभद्रापरिणय, गंगाकावेरी संवाद, आणि पंचभाषाविलास या पाच नाटकांचा 
संशोधनात्मक, विवेचनात्मक आणि रसप्रहणात्मक असा अभ्यास ' सराठी 
रंबभूमीचा उषःकाल ' या पुस्तकामध्ये अंतभूत झालेला आहे. सो. सरदेसाई 
यांनी प्रत्येक नाटकाची सूळ संहिता दिलेली असून अन्य प्रतीतील महत्त्वाचे 
पाठभेदही नमूद केलेले असल्याने सौ. सरदेसाई यांच्या संशोधनाला पाट- 
चिकित्साक्षास्त्राची देठकहो प्राप्त जग्लेली आहे. या मूळ संहितांना त्यांनी 
जी विस्तृत प्रस्तावना जोडलेली आहे टीमध्ये तंजावरच्या एकंदर नार्यकृतींचे 
स्वरूप दिग्दशित झालेले असल्याने अभ्यासकांच्या दृष्टीने तिचे महत्त्व फार 
आहे. वाडमयीन मूल्यमापन आणि प्रायोगिक ससीक्षण अज्ञा दुहेरी भूनिकेतून 
या तंजावरी नाटकांची सो. सरदेसाई ह्यानी चिकित्सा केलेली आहे. त्यांनी 
या वाऊुसयाचे अद्वितीयत्व आवजून सांगितलेले असले तरी त्याला भावकतेने 
केलेल्या अतिरेकी स्तुतिपाठाचे स्वरूप आलेले नाहो. कारण था नाटच- 
वाडमयाच्या मर्यादाही सो. सरदेसाई यांनी मोकळ्या मनाने नमूद केलेल्या 
आहेत. त्यामुळेच त्यांनी केलेले गुणग्रहण आणि दोषदश्मन यथोचित वाटते. 


या नाटकांचे वाऊमयातील अपुर्वत्व मान्य करूनही ज्ाहराजे भोसले 
यांचा मराठो नाट्यकलेचा पाया घालणारे मानकरी म्हणून सो, सरदेसाई 
यांनी जो निष्कषे काढला आहे तो भात्र विवाद्य स्वरूपाचा आहे. कारण 
विष्णुदास भाव्यांच्यापुर्वी हो नाटके लिहिली गेलो असली तरी त्यांचे वाडऊमयीन 
लेखन आणि प्रायोगिक अवतरण हे महाराष्ट्रापासून दूर असलेल्या प्रांतात 
झाल्यामुळे मराठी संस्कृतीच्या विकासाजी त्यांचा कोणताही संबंध आलेला 
नाहो. विष्णुदासांच्यापासून मराठी रंगभूमीची एक अविच्छित्न अश्ञी परंपरा 
सप्रमाण दाखविता येते आणि म्हणूनच त्यांना मराठो रंगभमीचे जनक असे 
यथार्थपणे म्हणता येते. र 

अर्थात अज्ञा एखाद्या बिधानाक्ली मतभेद असला तरी त्यासळे सौ. सर- 
देसाई यांनी केलेल्या संशोधनकार्याची थोरवी सुळीच कमी "होत नाहो. 
आजवर अप्रकाशित असलेले हे अपरिचित दालन रसिकांना खुले करून त्यांनी 
प्राचीन मराठी वाडमयाची बहुमोल सेवा केली आहे यात संदेह नाहो. 


-शे. गो न 
% ३ क$ तुळपुळे, पुणे 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे र 
पि संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


चबवभारत 


स्ल्ट्टत, १०, ॥॥ 11 1332 


९ > १५ मश. 2४9 डू (१-4 नळे 
र (२-4. 2 ४७- > (८7४. (९ 9५ “९ ४ -. 3.90 
९८४७ २ 2४ > 
४६% के कू. 


पच (21) ७» १५. क 
“४-४५८--०- > >! 
*. >> ५-०. “३ 
नक म. क मद कक न रळ याय ० य >> ४701 अ. ज्य च्य 
-८ ८अळ ४७ 1५-00. “३-0... “ळक “> 22. ०... 


श्र ४ -५1६/-091/६8 ४ १५७१. 


न '३॥॥६ 122211: >1५॥१]७ 1917102 103पपश्हे 192 
शे ४६० थ्ल्था3 १9 9३७ २५०१०५१ ॥२192)9 (9 |) 


ज्र ६ ७ “४३9 '92 >५०>५] 1१॥॥४४७'७४ 


५ | "94 ह ५8 


शै १२७७ ४२४० ४३०७2७ -४७9 >५>>५) 
| 


ठी "शः ९६६५ ह 


भं -हे1५£ ५७२६ 81: & ६9 
च (92९2118 1212012 €५२1८०-112 
|) ५९३10: 2128 २ [५२२ 120018 
शर £20>115 221 1011९ £21>11£8 
१ "28118९ 2७ 


">> ऱ्टे टे य *7/> "२०. <<“ 
टोच “व्या द 
2:2जचळ च “मटक वू क “रण "१७० “ध्या ४> > वा नच 

च नद 9७ 9 न १ अ तटी टर न्यू फ्रच» “वा: 9०७. क 2१४७ "व. १००. बाट 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास 


अनुक्रमणिका 


कास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


'संगण 


